मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


2 त्व 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग च 

मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था मगत हकवा 

नोंदणी क्र. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥७५://॥७४५.॥॥०181011.90४.॥॥ इ-पत्ता ॥॥४5_[॥॥11061(89/5100,८0॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संदोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातीळ मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संश्योधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वर्षश८वे ] ऑगस्ट 9१९६५ [अंक ११ 


->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>-.->>>>>>र: 


श्रीशिवराज राज्याभिषेक कल्पतरु ह .» श्री, वसंत दिनानाथ राव 
दिव्यदाहकाचे तपसखी  . , , श्री. प्रभाकर पुजारी 
शांतलिंगाप्पा आणि विवेकचिन्तामणि : काही विचार प्रा, पां, ना, कुलकर्णी 
दृण्डीचा काढ्य़ाद्ही : एक अध्ययन  , , . प्रा. वा. के. लेले 
समाजवाद पूर्णाशाने मृगजळ आहे! . . प्रा, डॉ. र. थि, बडवे 
मराठीतील एक अपप्रवृत्ती . ड ी श्री. श्री. ना. चाफेकर 
औऔशिवडछत्रपति चरित्र 

साधन ग्रंथ परिक्षण : (उत्तराधे) . व श्री. श्री. रा. टिकेकर 


वाचकांचा पत्रव्यवहार ७ हृ शि > हृ र 
सार- संकटन- दक्षिणव्हिएटनामचा अदृ्य़ शत्रू, व्हिएटनाम अ.णि नागरीक हक्‍क 
आंदोलन, वीस्त लाख अमेरिअन्स, अल्जेसनंतर, 


० ----------------7-...“_““““_“““ा““ः““““““““.।“““““““““ 


वार्षिक वगणी ९ रु. ] [ किरकोळ अंक १ रु. 


उर र्व् 
नु्थ्याट 
0. नवभारत जे 
च्पसभमपसरळबश ््स्टी ७५ ५०१ 
“वै ८ "८ (अमृतमहोत्सवी »३७ 
अनुक्रमणिका मराठीचा निकास: महाराष्ट्रचा ठिकास *.. टक 
12122 ह 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे री. 4: 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


वषे अठरावे ऑगस्ट 
अंक अकरावा १९६७ 
( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळठ 
प्रा. वि. म. वेडेकर-- प्रा, गोवघेन पार्राख का. संपादक 
श्रीशिवराज राज्याभिषेककल्पतरु श्री, बसंत दीनानाथ राव १-११ 
दिव्यदाहकाचे तपस्वी श्री, प्रभाकर पुजारी १२-१९ 
शांतळिंगाप्पा आणि विवेकचिन्तामणि- 
न काही विचार प्रा, पां ना. कुलकणी २०-२९ 
दण्डीचा काव्यादशे : एक अध्ययन प्रा. बा, के, लेले ३०-३७ 
समाजवाद पूणीशाने मृगजळ आहे ! प्रा. डॉ. र, चिं, बडवे ३८-४२ 
मराठीतील एक अपप्रवृत्ती श्री, श्री. ना. चाफेकर ४३-४ट 
श्रीशिबछत्रपति चरित्र 
साधन ग्रंथ परीक्षण : (उत्तरार्ध ) श्री, श्री, रा, टिकेकर ४९-५७ 
वाचकांचा पत्रव्यवहार ५८-६० 
सार-संकलन: दक्षिणव्हिणटनामचा अदृद्दय शत्रू , व्हिएटनाम आणि नागरीक हक्‍क ६१-६४ 
आंदोलन, बीस लाख अमेरिकन्स, अल्जेसनंतर, 
वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 


हे मासिक श्री. म. शां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, चाई येथे छापून प्रा. वि. म. चेडेकर 
यांनी प्राश्पाठशाळामंडळ वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले, 


पत्रव्यवहाराचा पत्ता : ९ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत! मासिक, 
* गणेश भुबन? २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ 


२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नबभारत ? मासिक, 
टल प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 


३ चौकशी : श्री. बा. वि. कोनकर 
१८८ एफू , भीमराबवाडी, मुंबई २ 
फोन नं. २१५५४ 


८2 १५१4 > । श्‌ र 
“ऐकीर्जा[ आड रश री, 
सदव नदधत “ ७ नवम जर 


0: श्व 
७-४. ७५ *५ 
न“ अपृतमहोत्सवी १ > 

४९ आळ. 


नरठीज छिळाम. महाराषट्ाचा ठिकास कक. 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे अ 


संगणकीकृत । द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री, बसंत दीनानाथ राव 


श्रीगिवराज राज्याभिषेक कल्पतरु 


महाराष्ट्रात मराठ्यांचे किंबहुना हिंदुपदपात- 
शाहीचे थोर आदरणीय व वंदनीय संस्थापक व 
राजे श्री शिवाजीमहाराज ह्यांचा इ. स. १६७४ 
. साली बनारसच्या विख्यात महामहोपाध्याय वेद- 
शास्त्रसंप्च महापंडित गागाभट्ट ह्यांचा हस्ते जो 
राज्याभिषेक झाला तो इतिहासात सुप्रसिद्ध व 
सुविश्रुत आहेच. तथापि त्यानंतरच्या तांत्रिक 
विधींनी झालेल्या त्यांच्या द्वितीय राज्याभिषेकाची 
माहिती अलीकडे काही वर्षापूर्वीपर्यंत जनतेला 
नव्हती. ी 

ह्या हितीयराज्याभिषेकाचे साद्यंत, तपशीलवार 
व विस्तृत वर्णन श्री, गोविद नारायण भट्ट॒ बरवे 
ह्यानी 'शिवराज राज्याभिषेक कल्पतरु' ह्या संस्कृत 
भाषेत तयार केलेल्या व नुकत्याच उपल्ध झालेल्या 
हस्तलिखितात केलेले आहे. ह्या हस्तलिखिताची मूळ 
प्रत वंगाळ एशियाटिक सोसायटीच्या कलकत्ता येथील 
ग्रंथसंग्रहालयात ( क्रमांक जी १०१८५ ) ठेवण्यात 
आली आहे. प्रस्तुत लेखकाने जातीने ती ताडून 
पाहिली आहे. पुण्याच्या भारत इतिहास संशोधक 
मंडळाच्या १९२९ च्या मार्च-जून वर्ष १० अंक १ 
ह्या त्रेमासिकात तिचे प्रकाशन झाले होते. संस्कृता- 
तील ह्या लेखाच्या आधारे नामवंत इतिहासाचार्य 
सर यदुनाथ सरकार ह्यांनी “ शिवाजी आणि 
त्यांचा काळ” ह्या आपल्या सुप्रसिद्ध ग्रंथाच्या 
१९४८ मधील चवथ्या आवृत्तीच्या नवव्या 
अध्यायातील ९ व्या प्रकरणात ह्या “ ह्वितीय ? 
राज्याभिषेकाचा वृत्तांत ग्रथित केला आहे. परंतु 
आडचर्याची गोष्ट ही की, दोन दशकांपूर्वी झालेल्या 
ह्या संशोधनाकडे सर यदुनाथ सरकार आणि 
म० म» पांडुरंग वामन काणे ( ह्यांचा धमशास्त्राचा 
इतिहास खंड ३ रा, पान ८१ पहा ) ह्यांच्या 
व्यतिरितत इतर कोणाही इतिहासकोविदाचे लक्ष्य 
वेधले नव्हते. ह्या ग्रंथाची विभागणी आठ अध्यायात 
केली आहे. 

ग्रंथाचा मथळा वाचून कोणाचा भलताच ग्रह 
होईल की गागाभट्टाच्या हस्ते झालेल्या राज्याभिपे- 
काचे हे वर्णन असावे. खरा प्रकार असा आहे की 


न, भा. १ 


'गागाभट्टाच्या हस्ते वैदिकविधीनुसार झालेल्या 


राज्याभिपेकानंतरच अमळशाने हा राज्याभिषेक 
तांत्रिक विधीनुसार झाला होता व त्याची माहिती 
शिवाजीच्या समकालीन निइचल्पुरी ह्या महान 
तांत्रिक पुरोहिताने गोविदानामक. दुसऱ्या एका 
ब्राह्मणाला कथन केली होती. त्याचाच ह्या “शिवराज 
राज्याभिषेक कल्पतरु ” ग्रंथाशी संबंध आहे. गागा- 
भट्टाच्या हस्ते झालेल्या राज्याभिषेकाच्या बाबतीत 
ज्या उणीवा व दोष राहून गेले त्याचा ऊहापोह 
करून शिवाजीला मंगल व प्रासादिक प्रेरणा देणार्‍या 
तेजस्वी शक्‍तीच्या द्वारे तांत्रिक विधीने त्या दोषांचे 
कसे निराकरण केले ह्याचे वर्णन निश्‍चलपुरींनी - 
केले आहे. त्यावेळी पुरोहित वर्गांत दोन प्रति- 
स्पर्धी तट होते- एक वैदिक सांप्रदायिकांचा व 
दुसरा तांत्रिक किवा शाक्‍तसांप्रदायाचा. पहिल्या 
राज्याभिषेकाचे पौरोहित्य वैदिक सांप्रदायिक गागा- 
भट्टाला दिल्याने तांत्रिक सांप्रदायिकांचे पुरस्कते 
अध्वर्यू निश्चलपुरी ह्यांचा वित्तप्रकोप झाला. त्यातच 
पहिल्या राज्याभिषेकाच्या समारंभप्रसंगी निश्‍चल- 
पुरींनी धाडलेल्या तांत्रिक भिक्षुकांचा अपमान 


झाला व त्या समारंभानिमित्त जो दानधर्म वैदिक 


भिक्षुकांना करण्यात आला होता; त्यात ह्या तांत्रिक 
भटांभिक्षुकांची पंढरी न पिकल्याने जो निश्‍चलमहा- 
राजांचा रोष झाला, ह्याची मरच पडली. निश्‍चल- 
पुरींच्या मते पहिल्या राज्याभिषेकाच्या पाठोपाठ 
जी संकट परंपरा कोसळली तिला कारणीभूत अस- 
णारी गोष्ट म्हणजे भूतपि्याचादी आणि देवतादी 
अदुद्य सृष्टीतील प्राण्यांची तांत्रिक विधीनुसार 
थातुरमातुरा्वारे “ क्षुधाशांति ' करण्यात झाळेली 
कुचराई किवा गल्लत होय. ह्या अनर्थपरंपरेने गांग- 
रून जाऊन व तिचा प्रतिकार किवा निरसन व्हावे 
ह्या विचाराने शिवाजी राजांनी दुसरा राज्याभिषेक 
तांत्रिक विधीनुसार करवून घेण्यास संमती दिली. 
निश्‍चलपुरीने अक्षा प्रकारे आपला कार्यभाग (मत- 
लब) साध्य झाल्याचा समाधानाचा सुस्कारा सोडून 
शालिवाहन शके १५९६ आरिवन शुद्ध पंचमी 
(ललिता पंचमी) ला (इ. स. १६७४ सप्टेंबर 


नवभारत 


२४ दिनांकी ) तांत्रिक (शास्त्र) विधीनुसार 
शिवाजी राजांना राज्याभिषेक केला. आपल्या 
* शिवाजी ' (४ थी आवृत्ति पा. २०९ वर) ह्या 
ग्रंथात सर यदुनाथ सरकार ह्यानी प्रतिपादिल्या- 
प्रमाणे ' ह्या ग्रंथाने मटाभिक्षुकातील जातिवैमनस्य 
लोभमूलक माकडचेष्टा ह्यांचे क्षुद्र प्रशन ' उघडे 
केले आहे, 
ह्या ढ्वितीय राज्याभिषेकाच्या तिथीला * निधन 
शकावली? ह्या ग्रंथाने दुजोरा दिला आहे. वुधवार 
असा तिथीचा वार दिला असला तरी हिंदुपंचागात 
ती विवक्षित ललितापंचमी गुरुवारी आल्याचे दाख- 
विले आहे. वारांच्या वरवर दिसणाऱ्या तफावतीचे 
मूळ शोधू गेले असता असे आढळून येईल की ही 
वास्तविक तफावत नसून तांत्रिक संप्रदायाच्या 
सूर्यास्तापासून दिनक्रमाचा प्रारंभ झाल्याच्या काल- 
गणनात्मक पद्धतीच्या मेदात आहे. सप्तकोटीशवराचे 
पुनरुत्थापन, काशीवाई राणीचा मृत्यु आदी प्रसंग 
ऐतिहासिक दृष्ट्या अचूक नोंदलेळे आहेत मात्र 
कालविपर्यासात्मक असे एक ढळढळीत उदाहरण 
आहे व ते म्हणजे प्रतापगड किल्ल्यावरील आगीचा 
उल्लेख होय. निशचलपुरीच्या विघानाप्रमाणे ही आग 
पहिल्या ( वैदिक ) राज्याभिषेकानंतर लागली तर 
शिवपुरी यादीसारख्या ऐतिहासिक कागदपत्रानुसार 
ही आग इ. स. १६७५ सप्टेंबर २५ दिनांकी म्हणजे 
राज्याभिषेकानंतर बरोबर एकवर्षानंतर हागली. 
राज्याभिषेकसमयी' शिवाजीच्या आपल्या पत्नींशी 
झालेल्या विवाहांचा उल्लेख हा फारच महत्वपूर्ण 
आहे. कारण ह्या उल्लेखामुळे शिवाजींनी अति 
उद्यीरा लग्ने केली. हा अनेक इतिहासकारांनी 
शिवाजीच्या विरुद्ध केलेला आरोप खोटा पडतो. हा 
आरोप जर साधार ठरता तर त्यामुळे शिवाजीच्या 
इतर अंगानी उज्वळ असलेल्या चारित्र्याला कलंक 
लागता. आपला राज्याभिषेक पवित्र विविपूर्वक 
करवून घेण्याची पात्रता सिद्ध करण्यापूर्वी आपण 
क्षत्रिय कुलोत्पन्न आहोत हे त्याना शावित करावे 
लागले ही घटना सर्वश्रुत व सुप्रसिद्ध आहे. आणि 
ही पात्रता व आपले क्षत्रियत्व त्यांनी गागाभट्टाच्या 
मदतीने सिद्ध केले. म्हणून साहजिकच क्षत्रियाला 
आनुषंगिक व विहित असे सर्व संस्कार त्यांना कर- 


र 


वून घ्यावे लागले. ह्या संस्कारातील एक अंग म्हणजे 
त्यानी पूर्वी केळेळे विवाहू आता परंपरागत रास्त 
वैदिक विधींनुसार उजवून समारंभाने साजरे करणे 
हे होय. तथापि ह्याचा अर्थअसा नव्हे की ह्या 
राज्याभिषेकाच्या निमित्ताने त्यानी पूर्वी केलेल्या 
विवाहात आणखी नवीन विवाहाची भर धातली. 
वास्तविक ही पुर्वीच्या विवाहाची योग्य वैदिक 
विविपू्वक झालेली उजळणीच होय. ह्या ग्रंथाची 
भाषा ही बहुतेक सोपी व साधी आहे. त्यात काही 
व्याकरणाच्या दृष्टीने प्रमाद राहून गेले आहेत, 
काही तुटक भाग वगळले आहेत. प्रस्तुत लेख हा 
काटेकोर शब्दशः भापांतरापेक्षा अर्थबोधसूचक 
चिकित्सापुर्वक केलेल्या अनुवादाचा एक प्रयोग 
आहे. आणि त्या भूमिकेवरूनच वाचकांनी त्याकडे 
पहावे. 

श्रीशिवराज राज्याभिषेक कल्पतरु 


शाखा- १ ली 

परमपूज्य गणेशाळा नमन असो. 

नगकन्या उमा, तिचा प्रियकर उमाकांत, व 
उमाकांतपुत्र ह्यांना वंदन करून दीप्तिमान व तेजस्वी 
शिवराजाच्या राज्याभिषेकाच्या विधीचे- संस्काराचे 
वर्णन करण्यात येत आहे. 

एका विद्वान निश्‍चल नामक ब्राह्मणाला पवित्र 
तीर्थक्षेत्रांची यात्रा करण्याची इच्छा झाली. हा 
ब्राह्मण सर्व सिद्धान्तांचा अर्थ व मर्म जाणण्यात 
पारंगत होता. सत्यासत्याचे खरे रहस्य उमगलेला 
तो एक सत्पुरुष होता. त्याचे यजुवेंदाचे अध्ययन 
झाले होते. जीवनाच्या पहिल्याच टप्प्यात त्याला 
विरक्तावस्था लाभली होती. त्याला पुत्रसंतान नव्हते, 
व एकमेवत्वाच्या ज्ञानाच्या परमानंदामुळे त्याचे 
जीवनातील धरम, अर्थ, काम, मोक्ष ही ध्येये साध्य 
झाली होती, असा हा गुणसंपन्न साधुतुल्य पुरुष 
आपल्या इच्छापूर्तीनिमित्त एका खाऱ्या महासाग- 


राच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या दांभोली शहरी रेरी 
ला. तेथून पंचनद 
भावाला आला, 
वर त्याला फारच 
शंनसुख घेण्यासाठी 
काशी ( वाराणशी ) 


पर्वतावरून आगमन करता झा 
ग्रामाळा भेट देऊन पवित्र क्षेत्र 
तेथे रेणुकापुत्राळा वंदन केल्या 
हेप झाला. येथून तो संगमेश्याचे द 
मागेस्थ झाला. संगमेश हे क्षेत्र का 


श्रीशिवराज राज्यांभिषेक कल्पतरु 


इतकेच अति पवित्र आहे. तेथे ३६० सुरेख मंदिरे 
असून हे क्षेत्र पुरातन काळापासून प्रसिद्ध आहे. 

त्यानंतर इतर स्थानांप्रमाणेच निर्वेरक ग्रामास 
त्याने भेट दिली. ह्या क्षेत्री महासागराच्या काठावर 
सकल विष्ननाशक, यददात्या व परमोच्च 
गंणाघीशाचे वास्तव्य आहे. गणाघीक्याचे दर्शन 
घेतल्यावर हा ज्ञानी पुरुष धूतपापेश्‍वराला मार्गस्थ 
झाला. धूतपापेश्‍वर हे एक असे पवित्र क्षेत्र आहे 
की जहूनु > ( जान्हवी गंगा नदी ) ची कन्या 
तेथून अविरतपणे वाहत असते. काही काळपर्यंत ही 
नदी प्रगटपणे वाहत असते. तर काही काळ ती. 
प्रच्छन्नपणे वाहते. ह्या कर्मभूमीच्या साल्निध्यानुषंगाने 
ह्या नदीला जे महत्व प्राप्त झाले आहे त्यामुळे ह्या 
नंदीत स्नान करणाऱ्याला शंभर अश्वमेधयज्ञापेक्षाही 
अधिक पुण्य घडते. ( अश्ी समजूत आहे. ) 

येथील सर्व पवित्र देवस्थानांचे दर्शन घेतल्या- 
नंतर त्यानें सप्तकोटीदवराकडे प्रयाण केले. ह्या 
ठिकाणी राजा शिवाने एक उत्कृष्ट देवालय बांध- 
विले आहे. ते दूर अंतरावरून दिसू शकते व ते 
कैलास पर्वेतासारखे भासते. जुन्या किंवा पुरातन 
देवाल्यांचा जीर्णोद्धार करणे हे नवीन देवस्थान 
वांधण्यापेक्षा लक्षावधी पटीने अधिक पुण्यकारक 
किवा श्रेयस्कर आहे. ह्या भावनेने प्रेरित होऊन ह्या 
थोर नृपतीने सप्तकोटीश्वराच्या नावाने एक सुंदर 
देवालय बांधविले. येथे पंचगंगेच्या प्रवाहात सदैव 
महाचमत्कार दिसत असतो. श्रावण वद्य अष्टमीस 
बिल्वपत्रांचा उदय होऊ लागतो. जेव्हा ती मावळू 
लागतात तेव्हा एखादा दरवाजा उघडताना जसा 
आवाज होतो तसा एक मोठा व चमत्कारिक आवाज 
दहाव्या दरवाजातून निघू लागतो. 

गंग।माईच्या पात्रात स्नान केल्यावर सप्तकोटीर्‌ 
हइवराला यथोचित विधीपूर्वक वंदन करून संत 
निशचलाने रायरीला जाण्याचे नक्की केले. 
कोकणातील पवित्र क्षेत्रे सपत्निक पहाण्याची इच्छा 
असलेल्या एका गोविदानामक ब्राह्मणपंडिताची 
कुडाळ ग्रामच्या कुडाळेश्‍वराच्या देवस्तानचे दर्शन 
घ्यावयास आलेल्या निश्‍चलाझी गाठ पडली. 
गोविदाची ह्या पूर्वीच निश्‍चलपंताबरोबर काशी- 
क्षेत्री भेट झाली होती. त्यावेळी “ महाराज, आपण 


कोठे निघालात ?” अशी प्रेमपूर्वक पृच्छा केली. 
“कल्पतरू'ची ही प्रथम शाखा असून तिच्यावर तेजस्वी 
व थोर नृपती शिव ह्यांच्या राज्यामिषेकाचे 
निरूपणाचे पल्लव आहेत. हे निरूपण नारायणमट्टु 
वर्वेसुत विद्याभूषण गोविदा ह्या पंडिताच्या मुख- 
कमलात वास्तव्य करीत असलेल्या अनिरुद्ध 
वाग्देवीचा प्रसाद आहे, 
शाखा २ री 

गेल्या शाखेत येऊन गेलेल्या गोविदाने पृच्छा 
केल्यावर साघुपुरुष निश्‍चल म्हणाला, ' ज्या अर्थी 
तू माझ्या कृपेस पात्र आहेस त्या अर्थी तुला कथन 
करितो ( तुझ्या प्रश्‍नाचे उत्तर देतो ), 

निश्चल म्हणाला : 'शहा? (जी) चा महाउदार 
चरित सुत थोर अंतःकरणाचा, यशवान व दीप्तमान 
नृपति रायरी पर्वतावर वास्तव्य करतो. हे भूदेवा 
त्याच्या शेजारातच माझी वस्ती आहे. नृपति 
क्षिवाच्या राज्याभिषेकासाठी त्या ठिकाणी माझे 
प्रस्थान व्हावयाचे आहे. 

गोविदा म्हणाला : “ आपण वर्णाश्रमघर्मविहित 
गृहत्याग ( संन्यास ) केलेला आहे. आपणासारख्या 
आपखुषीने त्रिगुणातीत मार्गक्रमण केलेल्या सिद्ध 
पुरुषाने नृपतींच्या सान्निध्यात वास्तव्य करण्याचा 
हा वरपांगी देखावा करण्यात काय मतलब आहे?” 
. गोविंदाचा हा प्रश्‍न ऐकून निश्‍चलपुरी म्हणाला : 
“ हा राजा काही सामान्य मनुष्यप्राणी नाही परंतु 
हा शिवाचा अवतार आहे. त्रिगुणातीत असलो व 
सर्वसंगपरित्यागजन्य परमानंदात रममाण झोलो 


असलो तरी छत्रपतीबद्दलच्या निष्ठेने मी बद्ध 
झालेला आहे. ” 


गोविदा उवाच : आपल्या म्हणण्याप्रमाणे हा 
राजा शिवाचा जर पूर्णावतार असेल तर मग पुण्य- 
वान पुरुषांच्या माथ्यावर झळकत असलेल्या दीप्ति- 
मान ज्योतीची आख्यायिका पवित्र मानली पाहिजे. 
हे सिद्धपुरुषा तुम्हाला ती आख्यायिका योगाभ्यासा- 
मुळे प्राप्त झालेल्या अंतर्ज्ञानाने ठाऊक असेलच. 
तेव्हा तो राजा कसा झाला हे मला कृपा करून 
सांगा. 
ही विनंति ऐकताच त्या योगसंपन्न निश्चलपुरी 
महापुरुषाने * छत्रधारणविधीचे निरूपण मोठ्या 
रसभरित वक्‍तृत्त्वपूर्ण भाषेत सुरू केले. 


नवभारत 


. निश्‍चल उवाच : “ पृथ्वीचा नि:पात करू पहा- 
णाऱ्या व देवदेवतामूतिभंजक दुष्टमनस्क मानवी 
प्राण्यांचा संहार करण्यासाठी शिवराजाच्य़ा रूपानें 
पृथ्वीतलावर अवतीणे झालेला हा प्रत्यक्ष शिव 
( शंकर ) आहे. हा दुष्ट लोकांच्या अंमलाखाली 
अग्नि, होम, यज्ञयागादि क्रियाकर्म ह्यांचा नायनाट 
झालेला होता. व स्नानसंध्यादि घा्मिक कार्यात 
ढवळाढवळ होत होती. ह्या आत्मसंयमी शिवाने 
पृथ्वीवरील राजांना पादाक्रान्त करून आपल्य़ा 
अंमलाखाली आणून त्यांच्या लौकिकाला हरताळ 
फासला. आपल्या छत्राची कीति दिगंत पसरविली. 
शिवाच्या राजवटीत महालाच्या दरवाज्यापाणी 
भिक्षेकऱयाप्रमाणे हत्तीची रांग. असे, ह्या हत्तीच्या 
गंडस्थळातून एक दिव्यरस ओघळत असे, पालख्या 
अंबाऱ्या असून राज्यात आबादिआवाद व शांतता 
असे; व शत्रूचे निर्दालन झाल्याने सैनिक सुखसमाघा- 
नात दंग होते. 


“ अश्यासमयी गागाभट्टाचे नाशिकास आगमन 
झाले. त्यांची स्वतःची कीति पसरलेलीच होती. 
आणि आपल्या पुर्वेजांच्या कोर्त्यनुषंगाने त्यांच्या 
लौकिकात मर पडली होती. ही त्यांची कीति शिव 
(राजा) ला अवगत असल्यामुळे त्यांनी त्यांना बोला- 
वणे धाडले. व आपल्या आगमनानंतर त्यानी 
राज्याभिषेकाची तयारी केली. तेव्हा शिवावतार 
राजाधिराज शिवाला जो आनंद झाला तो त्यानी 
सन्मानपूर्वक व्यक्‍त केला. 


“ त्याच्या आगमनानंतर काही दिवसांनी राजाची 
प्रिय राणी काशी ( बाई ) आपला मत्य' देह सोडून 
आपल्या मूळठायी विलीन झाली ( मृत्यु पावली ) . 
त्यानंतर शत्रूंचा सुविख्यात कर्दनकाळ प्रतापराणा 
ह्याचा यवनानी उच्छेद केला. तेव्हां जणू काय महा- 
सागर उल्लंघन करणाराच गौपदाखाली बुडाला 
गेला अशासारखे झाले. 


* त्यासमयी सैनिकांना खूष करण्यासाठी भार्गव 
क्षेत्री बरेचसे सुवर्णदान करून महाराज रायरीला 
परतले. मग गागामट्टाने राजाकडून पूर्व पापक्षाल- 
नार्थ प्रायश्चित्तादाखल मुबलक दक्षिणादान व गोप्र- 
दान करविले. ” दुसर्‍या दिवशी दीक्षा घेत असता 


. 


शत्रू व भयंकर प्राणी ह्यांचा अंतनिदर्शक असा एक 
तारा आकाह्ातून निखळून पडला. असा अशुभ प्रकार 
झालेला दिसल्यावरोबर हनुमानाचा मंत्र गाऊन 
शिवाचा धावा केला. व त्या अनिष्ठाला पायबंद 
घातला. 

राजगुरूच्या मुखातून गागाभट्टाने गायत्री मंत्र 
म्हणविला. ह्या अशुभ समयीसुद्धा शिवाने ( महा- 
राजानी ) गायत्री मंत्राचा भकक्‍्तिभावयुक्‍त आदराने 
स्वीकार केला.'? 

“ कल्पतरुची ही हितीय शाखा असून तिच्यावर 
तेजस्वी व थोर नृपति शिव ह्यांच्या राज्याभिषे- 
काच्या निरूपणाचे पल्लव आहेत. हे निरूपण ना रा- 
यणभट्ट बर्वेसुत विद्याभूषण गोविदा ह्या पंडिताच्या 
मुखकमलात वास्तव्य करीत असलेल्या अनिरुद्ध 
वाग्देवीचा प्रसाद होय. 


शाखा ३ री 


“ अहा प्रकारे महाराजांचे व्रतपालन चालू असता 
त्यांचे पुर्वीच विवाह केलेत्या पत्नीशी ह्या महोत्सव- 
समयी जमा झालेल्या मंडळींच्यासमोर पुन्हा विवाह 
करविण्यात आले (हा प्रकार एका अर्थाने रोप्य- 
विवाहसमान समजावयाचा ). दक्षिणार्थी अगणित 
भटभिक्षुक व वेदविद्यापारंगत असे सहस्रावधि 
ब्राह्मण त्या उत्सवाप्रीत्य्थ गोळा झाले होते. महा- 
राजांनी त्यांना मनमुराद व मनसोक्त घन-धान्य, 
वस्त्र-प्रावरणे देऊन संतुष्ट केले. त्या ब्राह्मणांना 
त्यांनी कजंमुक्‍त केले. ज्या स्त्रिया रंगीत वस्त्रे 
नसल्यामुळे नाखुष झालेल्या व कुरकुरत होत्या' 
त्यांच्या घरात अश्या रंगीत वस्त्राचे ढीग पडले. 
न्यांना रंगीत वस्त्रे इतक्या प्रमाणात वाटण्यात आली 
की त्यांची मोजदाद करण्याची कोणाला पर्वासुद्धा 
वाटली नाही. जेव्हा शिवर्पी मेघाचा सुवर्णमय 
वर्षाव झाला तेव्हा भटमिक्षुकादि याचकांच्या' 
वांच्छारूपी सरिता ओतप्रोत भरून वाहू लागल्या. 
व दारिद्रयाचे उच्चाटन झाले. 


“ याचकानी ज्या ज्या याचना केलेल्या त्या त्या 
सव मनःकामनांची पुति करण्याचे राजा भोजाचे 


औदार्य हे सुप्रसिद्ध आहे. ( तथापि ) 


१ 


श्रीशिबराज राज्याभिषेक कल्पतरु 


अधिक महाराजांव्यतिरिक्‍त दुसरे कोणीही दिले 
नाही. शिवी व कर्ण ह्यांचे (फक्त ) मागितलेले 
वर तृप्त करण्याच्या ओदार्याचा लौकिक होता. 
“ नंतर ब्राह्मणांच्या संमतीने “ राजतुळा ? विधी 
सुरू झाला. तेव्हा आम्हाला विपुल धन प्राप्त होऊन 
आम्ही आमच्या संकल्पित मुक्कामाला जाऊ? असे 
म्हणत ते ब्राह्मण उपस्थित झाले. व शिवाजी 
महाराजांच्या “ तुलापुरू्ष ' नामक महोत्सव समा- 
रंभाच्या निमित्ताने त्यांनी अलोट संपत्ति प्राप्त 
करून घेतली. ” 


गोविदाने पृच्छा केली: हे साधो, महाराजानी 
आपल्या खजिन्यातून त्या ठळक ठळक ब्राह्मणांना 
जी विपुल घन-दौलतीची खरात केली तिचे उगम- 
स्थान कोणते हे विदित करणे आपले कततंव्य 
आहे.” 


निश्चल उवाच : “ महाराजानी आपल्या मनात 
फार काळ असा संकल्प केला की “ मी 
माझ्या शौर्याच्या वळावर महासागराच्या तळातून 
पृथ्वीच्या पोटातील जडजवाहीर माझ्या तिजोरीत 
संकलित केलेले आहे. आता ह्या पाथिव जवाहिरां- 
पेक्षा अधिक मौल्यवान असे पुण्य ( श्रेयस्‌ ) रूपी 
जवाहीर ब्राह्मणांच्या ठायी वसत आहे. हे ( ब्रह्म- 
कोविद ) ब्राह्मण पवित्र होमयागाचे जनन करण्यात १ 
व प्रारथनादि मंत्रोच्चार करण्यात मग्न असून आपल्या 
बुद्धिप्रागल्म्याने वेदांच्या अर्थाचा उलगडा करतात, 
हे त्यांच्या अंतर्यामी असलेले जवाहीर मला कसे 
काढून घेता येईल ? प्रजेला लुबाडून किंवा जुलुम- 
जबरदस्तीने जसा द्रव्यसंचय करता येतो त्या 
शौर्याच्या व वळजबरीच्या मार्गाने हे पुण्यरूप 
जवाहीर हस्तगत करता येणे मला शक्‍य नाही. 
पुण्यस्वरू्प जवाहीर हे कनकदान केल्यानेच प्राप्त 
होऊ शकते, अन्यथा नाही ” आणि म्हणून ब्राह्मणांना 
सवर्णदान केल्याने महाराजानी पुण्याचा ठेवा प्राप्त 
करून घेतला आहे. द्रव्य प्राप्त झाल्याने मात्र 
ब्राह्मणांना अत्यानंद झाला, धनलोभी ब्राह्मणांना 
आपला पुण्यक्षय झाल्याची कल्पनासुद्धा नव्हती. ते 
केवळ मौल्यवान पाचू हिरे टाकून गारगोट्या 
वेटाळण्यास धावतात. 


“ नंतर वेदमंत्र घोष करणार्‍या भिक्षुकांना राज्या- 
भिषेकाप्रीत्य्थ बोलाविण्यात आले. ह्या मिक्षुकांतून 
वेदक्तःचागानासाठी आपल्याच माणसांची आपल्याच 
माणसांकरवी निवड केली. व मी घाडलेल्या 
भिक्षुकांची उपेक्षा केली म्हणजे त्यांना निवडलेच 
नाही. गागा, महाराजाना म्हणाला, 'पुरीपुढे मान 
वाकविता कामा नयें. ! 

“ 'तुला-पुरुष ' विधी सोहळा होऊन महाराज 
घरी परतल्यावर एकाएकी तेथे अपघात झाला, हे 
ब्राह्मणोत्तमा, गागाभट्टाच्या नाकावर लाकडाच्या 
तुकड्याचा आघात झाला. आणि बाळंभट गुरुजींच्या 
डोकीच्या केन्द्रस्थानावर ती अशुभ चीज पडली. मट- 
भिक्षुकांनी द्रव्यलोमाने पुण्यविक्रय केला होता. 
त्याअर्थी त्यांचा पुण्यक्षय झाल्यामुळे एका खांबावर 
कोरलेले लाकडी कमळ एका ब्राह्मणाच्या डोक्यावर 
आदळले. ही सारी दुर्दैवी घटना ब्राह्मणांच्या पुण्य- 
संचय र्‍हासाचे चिन्ह होती. प्रमुख खांब निखळला 
परंतु महा राजांच्या पुण्याईमुळे तो जमीनदोस्त झाला 
नाही. तेव्हा त्या जागी टेकू म्हणून चार खांब उमार- 
ण्यात आले, 

“ नंतर ब्राह्मणांनी जलसिंचन करून महाराजांना 
मुकुट चढविला. 

हा कल्पतरूच्या तृतीय शाखेचा समाप्त होय. 
शाखा ४ थी , 

“ त्यानंतर गागामट्टाच्या अनुज्ञेनुसार महाराज 
गादीवर आरूढ झाले. ” 

“ जेथील सिहासनावर ते आरूढ झाले होते त्या 
पर्वताच्या प्रमुख देवतेला बळी अपिला नव्हता. हे 
विप्रा, त्या क्षेत्रातील शिरका देवीचीसुद्धा पूजा केलेली 
नव्हती. क्षत्रियसंहारक, प्रांताधिपति भार्गवरामास 
वंदन केले नव्हते. भूतांचा राजा जो वेताळ त्याला 
जसे प्रसन्न केळे नाही तसच हनुमानाची भक्ति केली 
नाही. सिहासनारोहण विहितमंत्रपूर्वक झाले नाही. 

“ सिहासनाधिष्ठित महाविद्या महाराजांना 
देण्यात आली नाही. बलिदान झाले नाही. द्वोररक्षक 
देवतांची शांति केली नाही. सत्पात्र ब्राम्हणांना 
पंचपक्वान्नमाचे मोजन घालून तृप्त केले नाही. की 
भूतपिशाच्चादी कनिष्ठ योनीतील अदृश्य प्राण्यांना 


राज्य मराठी 


/ 
. 


दारा प्राज्ञपाठशाळ 


नवभारत 


खाद्य दिले नाही. ” “ ग्रहांच्या विपरीत युतीसमयी 
एका अयोग्य क्षणाला अद्नुम तारे व दुष्ट नक्षत्रे 
ह्यांच्या अंमलाखाली गागामट्टाच्या उद्दामवृत्तीमुळे 
राजदरबारात महान संकटे निर्माण झाली. परंतु 
ह्या सर्वाचे निराकरण महाराज शिवाजी हे साक्षात्‌ 


शिवाचे अवतार असल्यामुळेच झाले. नाही तर 


“ महाराज सिहासनारोहण करण्याच्या क्षणाला 
कोणीसा आग्नेय दिशेला बसलेला शिकला. संभा- 
जीच्या डोकीवरील मंदिलातीळ दोन मोत्ये गळून 
पडली. महाराजांच्या बाजूला ठेवलेली कट्यार 
नागवी होती. शिकणे काही विशेष 'माकितसूचक 
नाही; परंतु नागवी कट्यार शत्रुपराजयसूचक 
भाकीत वतंविते. ? 

“ अंमळशाने सुवर्णखचित मजवूत करण्याचा, 
उत्तम घोडे लावलेला व सुंदर दांडा असलेला र्थ 
आणण्यात आला. तेव्हा गागाभट्टाने महाराजाना 
आज्ञा केली, “ महाराज, रथात पाऊल टाका 
(बसा ). ” परंतु इतक्यात त्याच्या मनात दुसराच 
विचार डोकावून गेला. (आणि तो म्हणाला ) 
“ महाराज, मी प्रथम ह्या रथात पाऊल टाकतो व 
मग तुम्ही त्यात बसा ” महाराजांनी उत्तर दिले, 
मर्जी ( तुमच्या मनाप्रमाणे होऊ द्या 0 

“ महाराज म्हणाले, आपल्या कृपेने प्राप्त झालेल्या 
ह्या स्थात आरूढ होऊन मला पृथ्वी पादाक्रांत 
करावयाची आहे. तेव्हा आपण अविलंबे आरूढ 
व्हा. ” ' गागाभट्ट रथारूढ झाल्यावर महाराज 
त्यात बसले, हे होत असता उपस्थित मंडळी प्रेक्षका- 
प्रमाणे टकमक पहात होती 

“ ( चार्‍ही ) जगपालकांचे अधिष्ठान फ्क्त 
शिवाजीमहाराजामध्येच आहे. त्यांच्या वजनामुळे 
रथ भारावून खाली वाकला. महाराज एका डौलदार 
हत्तीवर स्वार झाले, हा खरोखर प्रेक्षणीय देखावा 
होता. इंद्रदेव ऐरावतावर आरूढ झाल्यावर जशी 
त्याची माटांनी स्तुती केली, त्याचप्रमाणे दरबारी 
लोकांनी महाराजांची स्तुती करता करता त्यांना 
कुबेराच्या पंवतीस बसविले, 

“ महाराजांनी आपल्या लक्षाचा नेम धरून 
धनुष्याळा बाण लावताक्षणीच त्यांच्या करंगळीतील 


आंगठी निसटून खाली पडली. त्यांचा मुख्य जासूद 
हुजर्‍या) दत्ताजी हा कोलमड्न*जमिनीवर पडला. 
अंगुठीपतनाचे रहस्य तेथे उपस्थित असलेल्यापैकी 
कोणालाही उमगले नाही. 
गोविदाने विचारले, “ हे महासाधो, ह्या अंगुठी- 
पतनाचे रहस्य काय ? हे समग्र आपल्या मुखकमलातून 
श्रवण करण्यास मी उत्सुक आहे. ” 
निश्चल उवाच, “ त्या अंगटीने स्वगत विचार 
केला की, ज्या अर्थी महाराजांनी आपल्या लक्ष्यावर 
नेम धरण्यास्तव तीरकमठ्याचा वाण दगडावर 
पाजळला त्याअर्थी महाराजांच्या चोहोकडील श्रूंची 
शिरे माझा गळफास करून मी त्यांच्या चरणापाशी 
आणीन, ” जणू काय ह्याच कामगिरीवर आंगठी 
ग्रेळी ( हातातुन दूर होऊन खाली पडली) व 
त्यांच्या करंगळीत परत आली. ह्या अति दिव्य 
( रहस्यमय ) मुद्याचे इतराना आकलन झाले नाही. 
ह्या उदारचरित नृपतीचा अशा रीतीने भौतिक 
पद्धतीनुसार राज्याभिषेक होत असता (आणि हे 
आह्यणा, दु:र्चिन्हांचे परिणाम निरास पावले तेव्हा ) 
मी निश्‍चल्पुरी ह्या नावाला साजेसा निघून 
जाण्याचा निश्चय केला. 
हो चतुर्थ शाखा समाप्त होय. 
शाखा ५ वी 
राज्याभिषेकानंतर महाराज आपल्या राजवाड्यात 
परतले, म्या निश्‍चलमुनीने एका .शिष्याला बोलावून 
महाराजांना 
म्हणावे की मी आपलुषीने ( त्राग्याने नव्हे ) जात 
पाहिला असून मी 


आहे. ह्या शिष्याने 
राजवाड्यात त्याप्रमाणे सांगितले व म्हणाला, “ 


वर साष्टांग नमस्कार 


. हे ब्रह्मत्‌ मग त्याना शुभाशीर्वादाने 


दऊन मी त्यांना काय कांय घडणा 
न धर र 
सांगून टाकले. है 


श्रीरिवराज राज्यामिषेक कल्पतरु 


* हे राजन्‌ तेराव्या, वाविसाव्या पंचावन्नाव्या 
व शिवाय पासष्ठाव्या दिवशीसुद्धा भावी संकटाची 
अवचिन्हे दिसू लागतील. महाविद्या ( अवगत ) 
असल्याविना सिंहासनावर वसण्याचा तुला अधिकार 
नाही. आणि म्हणून मला मोठी चिता लागून 
राहिली आहे. वेदांची जननी जी गायत्री तिचे 
सिहश्िरी अवलोकन केल्यावर ती तेथे कशी राहू 
शकेल, ह्याची मला काळजी पडली आहे. ह्याचे 
कारणास्तव मी तीर्थयात्रेला जात आहे. व वारा- 
णसीत वास करणार आहे. येथे माझे मन कशातही 
रमत नाही. “ माझे हे काहीसे विस्मयकारक वोल 
ऐकताच महाराजांनी आपले मस्तक माझ्या पायावर 
ठेवले. व ते विनवणी करू लागले. ? 

गुरुजी ज्या अर्थी तुमचा मजवर लोभ. आहे. 
त्याअर्थी तुम्ही माझा तांत्रिक विधीनुसार राज्या- 
भिषेक करा ( वास्तविक ) वेदशास्त्रानुसार राज्या- 
मिषेक झाल्यानंतर तांत्रिक विधीने तो व्हावयास 
पाहिजे. ( माझ्या बावतीत ) वेदश्शास्त्रानुरोधाने तो 
झालेला आहेच. तथापि तांत्रिक विधिपूर्वक तो आता 
व्हावा अशी माझी मनीषा आहे आणि माझी 
तुमच्या ठायी भक्तिमावना असल्यामुळे तुम्ही येथून 
कसे निघून जाऊ इच्छिता ? 

“ शिवाजी महाराजांच्या ह्या वचनावर मी 
( त्याना ) म्हणालो, “ हे राजा, कथन केल्याप्रमाणे 
भवितव्याची चिन्हे दिसू लागताच तू मजकडे 
लगबगीने ये म्हणजे सवे संकटाचा परिहार होऊन 
सर्व काही ठीक होईल.” 

“मी राजाला अक्षा प्रकारे सांगितल्यावर, महाराज 
आपल्या सुंदर राजवाड्यात गेले. त्यानंतर त्यापासून 
तेराव्या दिवश्ली सद्गुणी राजमाता वारली. त्याउप्पर 
महाराजांचे लाडके व मोलवान घोड्याची प्रतापगिरी 
(किल्ल्याची ) पागा अग्निमुखी पडली. सिंहाच्या 
रांगेत उमा राहू शकणारा हत्ती झूल व इस्त्रादि 
साहित्यासह जळाला. पृथ्वीचा निःपात करण्यात आणि 
तिला पादाक्रांत करण्यात निष्णात असलेल्यांनी त्यांचे 
देह काबीज केले. 

त्या स्थळी अशी कितीतरी दुहिचिन्हे दृष्टोत्पत्तीस 
आली. “काही दिवस जाऊ देत म्हणजे सर्व 
काही ठीक होईल हे माझे उद्‌गार ध्यानात ठेऊन 


व ती दुश्चिन्हे पाहून तो महावुद्धिवान सामर्थ्येवान 
राजा काही दिवसांनी मजकडे आला व मला' 
म्हणाला, “ परमपूज्य गुरुजींनी पूर्वी उच्चारलेले 
अमृततुल्य वचन आता पुरे करावयास हवेत.- कारण 
आपण आपल्या प्रजाजनांचे निःसंशय हितकत आहात. 
राजाच्या ह्या विनवणीला मान देऊन मी तांत्रिक 
'विधीनुसार राज्यामिषेकसमयी मंत्रोच्चार करणारे 
ब्राह्मण निवडले. शिवाजी महाराजाला वैभव प्राप्त 
व्हावे म्हणू त्या ब्राह्मणांना तांबडे पाट, तांवड्या- 
रंगाची वस्त्रे व सुवर्णनाणी देवविली. 

“क्षितिजावर शुभदिनी रालिचक्र श्ुमस्थानी झाले 
असता नक्षत्रांच्या व प्रबळ तार्‍यांच्या शुभयुतिसमयी 
शुभक्षणाला भिक्षुकांनी मंत्रयुक्‍त प्रार्थना म्हणण्यास 
प्रारंभ केला. “ चतु:षष्ठी तंत्रातील सिद्धान्तांचा पाठ 
गाऊन आणि एक विशुद्ध जागी ( शत्रूला कावूत 
आणू शकणार्‍या ) सिद्धरीच्या चक्राकृतीत उत्त- 
मोत्तम मंत्राचे आरोपण करून मी महाराजांना हा 
संपूर्ण मंत्र देण्याचे अशाप्रकारे ठरविले की त्यांना 
त्याची फिरून फिरून शुद्धि करण्याची जरूरी पडू 
नये. महाराजांना मी देत असलेल्या व विशुद्ध 
ठायी योग्य प्रकारे अघिष्ठिलेल्या ताईताची फल- 
श्रुति काय आहे हे विशद करून पंधरा दिवसापूर्वी 
मी तो त्यांच्याकडे धाडला. “ ( ही फलश्रुति म्हणजे ) 
तुझे शात्रू ( प्रतिस्पर्धी ) तुझ्या हाती पडतील, 
(त्याचे ) हे लक्षण होय. असे माझे भविष्यकथन 
आहे.” त्यावेळी ते खरे ठरले. तुकाराम त्यांच्या 
हाती लागला. त्याप्रमाणे त्या महामंत्राचा प्रभाव 
सम्राट वैभव दिग्दर्शक झाला. 

“ दीक्षा घेण्यास आतुर असलेल्या महाराजांनी 
दीक्षा घ्यावयाच्या समयी पुरोहितांना बोलावून 
सांगितले को, 

“ माझा निश्‍चलपासून महाविद्येची दीक्षा घेण्याचा 
मानस आहे. तेव्हा तुम्हास ते पसंत आहे काय? 

“ त्यावर त्या ब्राह्मणांनी आपापसात विचार- 
विनिमय केला व ते म्हणाले ” त्यांना राज्या भिषेक- 
विधीची पूर्णता करू द्या. मात्र दीक्षा घेऊ नका. 
( केवळ ) गायत्री (मंत्र) ऐकूनच मोठी मानसिक 


, खळबळ निर्माण झाळेली आहे. मंत्रिलेल्या ताईताने 


आणखी काय काय घडेल हे आम्ही वर्तू शकत नाही. 


नवभारत 


“म्हणून हे राजाधिश्रेष्ठा निश्‍चलसाधूपासून आपण 
तांत्रिक विधिपूर्वक दीक्षा घेण्याला आमची सेंमति 
नाही. ” राजाच्या मनाविरुद्ध असलेला हा अभिप्राय 
'ऐकून आपले (मावी) हित साधावे म्हणून राजाने 
'त्यांचा सल्ला मानला नाही. 
शाखा ६वी 
*_ निश्चल उवाच: “ सकाळी पहाटेस उठून मी 
कलशाचे अधिष्ठान केळे व मग तांत्रिक विविपुर्वक 
'पुजा केली. सुंदर रंगांनी सुशोभित केलेले मेस्यंत्र 
उचळून मी आदिवन शुद्ध पंचमीच्या शुम मृर्हुर्तावर 
राज्याभिषेक केला. विदवकर्म्याने वांधळेला इंद्राचा 
महाल जसा सुशोभित केला होता, तसाच सुरेख 
खांब व छताने युक्‍त असलेला मंडप शृंगारला होता.” 
-स्वहिततत्पर अश्या त्या राजाने प्रथमत: मंडपातील 
कलांचे पूजन केले. व रत्नखचित सिहासन विहित- 
विधींनी शुद्ध केल्यावर आपल्या हातात एक आरसा 
घेतला, व त्यात आपले तोंड पाहून आपल्या कृत्याचा 
अर्थ ते समजावून सांगू लागले. ते म्हणाले, “ अहो 
ब्रह्मवृंद जनहो, तुम्ही सर्वजण माझे भाषण नीट 
ऐका, ते ऐकून तुम्हाला आश्‍चर्य वाटेळ. हा आरसा 
'कोणी वनविला ?” ह्या त्यांच्या प्रश्‍नाला 'लोहाराने' 
असे त्या ब्रह्मवृंदाने उत्तर दिले. महाराजांनी विचा- 
रे हे प्रतिविब कोणी दाखवले ? तेव्हां 'कारागिराने? 
असे उत्तर आले. चर्येवर काहीसे अस्फुटस्मित 
दाखवून महाराजांनी पुनः प्रश्‍न केला. आरसा कसा 
बनवितात ? हे तुम्हाला अवगत असेल परंतु त्यात 
प्रतिबिंब कसे पाडावयाचे ह्याबद्दल तुम्हाला माहिती 
नाही. माझ्या मते प्रतिछाया दाखविण्याचे कौशल्य 
कारागिराच्या कसवात असते. ” एवढा खुलासा 
केल्यावर त्यानी त्यांच्या सल्ल्याचा विचार केला 
नाही. “ ( सिंहासनावर ) दुसरे आसन मांडल्यावर 
मंत्रसामर्थ्याने ह्या सिंहासनावर कोरलेल्या सिंहांच्या 
अवयवात त्याने प्राय ओतला. मी योगी असल्या- 
मुळे राजाला आवाहन केले. राजाने प्रात:कालची 
विहित कर्मे केल्यावर तो हातात तरवार. घेऊन 
राजंदरबारात गेला. 
“ह्वाराश्ी ठाकलेल्या देवतांना त्यांनी अर्ध्य 
दिले. ” त्या जगत्रक्षकांना संतुष्ट केल्यावर त्यानी 
भानंदाने महाराजांचा मार्ग मोकळा केला. लक्षावधी 


ट्‌ 


अनुक्रमणिका 


ब्राह्मण व विद्वान पंडितांना भोजनाने' तृप्त केल्यावर 
गागामट्टाने उभारलेल्या आसनाचा विध्वंस करण्यात 
आला.” द्वारस्थ संरक्षक देवतांना संतुष्ट केल्यामुळे 
त्यानी सर्व संकटाचा परिहार केला. 

“ मग महाराज दरवारात घाईने 
प्रणिपात करीत विनंतिपुर्वक विचारू लागले की, 
“ आपल्या देखरेखीखाली मी काय करावे अशी 
आपली आज्ञा आहे? "मी सांगितले, “हे राजा, त्या 
सिहाना बलिदान कर, मग तुझ्या मनाला स्वस्थता 
वाढून तुला सुख लाभेल.” “ माझे हे वचन ऐकून 
राजा उल्हसित झाला. मग त्याने माझ्या सल्ल्या- 
प्रमाणे दान केले. 


गोविदा उवाच: “हे साधुश्रेष्ठा, ( आपण 3) 
कथिलेळे हे सिंह कोण, त्यांची नांवे काय व त्यांचे 
वास्तव्य कोठे आहे? हे सर्व मला कथन करा व 
शिवरायाचा जीवनवृत्तांत सांगा. ? 

निश्चल उवाच : “ सिंहासनाच्या खाली वसवि- 


लेल्या सिंहाची नावे त्यांना बलिदान केल्याप्रमाणे 
क्रमानुसार मी सांगेन. *? 


येऊन मला 


चरूने तृप्त झाला 
कौ तो पुर्वदिशेचे दक्षतेने रक्षण करतो. हरिणाक्ष 
त्याला राजाने जनावराचे 
होऊन त्या दिशेचे रक्षण 


करू लागला. च 
“ यमाला ज्याचा दरारा तो पंचास्य दक्षिणेस 
आला आहे. तो सुद्धा अशा प्रकारे तृप्त 


होऊन दक्षिण दिशेचे संरक्षण करतो. 
“ नेक्रत्येला * 


“ पश्‍चिमेस मृगेन््र असून त्याचे कार्य सिहास- 
नाचा एक अष्टमांश भाग रक्षणाचे आहे. 


सिंहाचे नाव शार्दुल. 
ती दिश्या रक्षावयाचे आहे. त तिक 


“ गजेन्द्राची नेमणूक उत्तरेकडे असून त्याला 
खाद्य दिल्यामुळे खुषीत आल्यावर तो त्याच दिशेला 
कुवेरावर गर्जतो. 

“ ईशान्येस हरीची योजना असल्याने रात्रंदिवस 


न तगोगी किवा न कंटाळता तोर्‍त्या दिशेची राखण 
करतो; 


श्रीरिवराज राज्याभिषेक कल्पतरु 


“ ह्या अष्ट सिंहाच्या पाठीवर राजाचे आसन 
किंवा गादी घातली होती. आणि ह्यास्तवच त्यास 
सिहासन म्हणतात. ते मिळविणे ही ( कष्टसाध्य ) 
कठीण वाव आहे. विक्रमाचे ' सिंहासन ' असा शब्द 
.जनतेने ऐकला असेल. परंतु ते कोणीही पाहिलेले 
नाही, -शिवरायाने मात्र ह्या सिंहासनाला जगापुढे 
आणले आहे. “ मी सिंहासनावर 'यंत्र ' ( मंत्राने 
भारलेला पदार्थ ) ठेवून दिले असून त्यात देवतेची 
प्राणप्रतिष्ठा केळी आहे. सिहासना।पुढे वलिदान सुद्धा 
झालेले आहे. 

“ सर्वे शस्त्रसंहा रक अशा ह्या राजाने ह्या गादीवर 
वसन कोणत्याही दिशेकडे आपली वरी-वाईट नजर 
टाकली. तेव्हा त्या दिशेला असलेल्या लोकांची त्यात 
राजाचे काही गणगोत व काही शेजारी वसलेले 
असावेत- मस्तके नमून खाली झाली आणि कित्ये- 
क्रांच्या हातातील शस्त्रे गळून खाली पडली. ” ज्या 
अगणित भूतपिशाचादिकांना क्षुधाश्ांतिसाठी खाद्य 
पुरविले नव्हते त्यांच्यापासून रात्री झोपलेल्या पहारे- 
कर्‍यांना उपसर्ग पोहोचला. मी त्यांना अंगारा 
पाठवून दिल्यामुळे त्यांचा बचाव झाला. नंतर एक 
चमत्कार झाला, 

हिरण्यकऱ्यपूच्या छातीवर नृसिहाची नखे जक्ली 
तळपत होती तद्वत्‌ ( राजाच्या ) शत्रूंच्या छाताडा- 
वर तखे (त्यांच्या खुणा) दृग्गोचर झाल्या. पूर्वी 
सिहासनापुढे बळी देत नसत. ह्या पापाचरणामुळे 
सबंध राज्यावर आपत्ति कोसळली होती. राज्या- 
भिषेक झाल्यावरही महाराजांना महत्प्रयासाने झोप 
मिळू शके. प्रजेच्या अंतःकरणात त्यांच्याबद्दल 
भक्ति किवा निष्ठा नव्हती. इतकेंच नव्हे तर 
त्यांच्याबद्दल प्रजेच्या मनात अढी होती. राजमहालात 
आणखी बरीच दुझिचन्हे दिसून आली. परंतु ही 
क्षणार्धात नाहीशी झाली व त्यांचा प्रताप मात्र 
उलट शत्रुगृहांना भोवला. 

अश्या प्रकारे सर्वे राजे लोकांनी सन्मान दाख- 
विलेले व भाट'नी स्तुतिस्तोत्रे गायिलेले सिंहासन 
तयार झाले. शिवरांयाचे उंचावरील सिंहासन इंद्र, 
सोम, वरुण किंवा प्रजापति ह्यांच्या तोडीच्या 
आसनासारखे. झाले. अक्या सिहासनाच्या पृप्ठ- 
भागावर झालेल्या आसनावर तळपत असलेला 


न, भा. ९ 


राजा समुद्रवेष्ठित अखिल पृथ्वी पादाक्रांत करण्यास 
समर्थ होतो र 
सप्तम शाखा 

निश्चल उवाच: “मग उच्चस्थानी असलेल्या त्या 
रत्नखचित आसनावर मी एक मोल्यवान रुप्याचा 
पाट ठेवला. व॒ त्यावर राज्याभिषेकाप्रीत्य्थ 
महाराजांना बसविले. 

“ आपल्या किरणात ( प्रकाशात ) अंतर्भूत अस- 
लेल्या अमृताचा वर्षाव चंद्र अखिल भूतलावर करीत 
आहे. ह्या अमृततुल्य प्रकाशाची छाया साऱ्या 
आठही कलशांवर पडली आहे. ह्या कलक्यात पाच 
पाच देठ असून त्यांना लाल रेशमी कापडाची 
वेष्टणे होती. 

*“राजदरवार सोन्याचे भरतकाम केलेल्या चित्रांनी 
भरलेल्या. छतांनी श्रृंगारळा होता. उदाचा परिमळ 
दरवळत होता. दिव्यांचा झगझगाट व नानारंगी 
-विविध सुशोभित फुलांचा घमघमाट, असा तेथे 
थाट होता. 

“ शिवरायांच्या राज्याभिषेकाच्या क्षणाला वाग्दे- 
वीचे स्वरूप धारण करून शक्‍ती वर उल्लेखित पवित्र 
कलश हातात घारण करत्या झाल्या. पृथुराजाकडे 
राज्याभिषेक समयी ज्याप्रमाणे सर्वे नद्या व सागर 
देहू घारण करून उपस्थित झाले होते तद्वत्‌ 
शिवरायांच्या ' मस्तकावर वषिनी प्रकृति महान 
पूजनीय विभूतींनी उपस्थित राहून मुगुट ठेवला. 

“मग राजेइवरी मंत्राची व ब्रह्मास्त्र विद्येची ज्या 
पीतवस्त्रगुंठित मधल्या कलशात मी प्रतिष्ठापना 
केली होती, तिच्यातील मंत्रित जलाचे मी पृथ्वी- 
पती, प्रजापतिपाळ, राजडत्राधिपति शिवरायाच्या 
शरीरावर दशविद्या भारून सिंचन केले. महाराजांना 
राज-राजेश्‍वरी मंत्राची प्राप्ती होऊ लागताच 
त्यांच्या संक्षिध पूर्वीपासून असलेली जगन्माता भवानी 
प्रगट झाली. अश्या प्रकारे शहा(जी) पुत्र शिवरायाचा 
मंत्रित व पवित्र जलसिचनाने हा राज्याभिषेकोत्सव 
पुरा झाला. 

गोविदा विचारतो : “ योगिश्रेष्ठा वाग्देवी व त्या 
इतर देवता कोण ? हे दयासागरा मला त्यांची नांवे 
ऐकावी वाटतात, तेव्हा ती कथन करा.” 

निश्‍चल उत्तरला : हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, मी त्यांची 
नावे व त्यांच्या विभूती सांगतो. तू श्रद्धापुवैक श्रवण 


11 


कर, 


नवभारत 


“ प्रफूल्ळित मुखकमल झालेल्या शिवरायाची 
विविघ रंगी व सर्वप्रकारे शुभकारक अशा आसनावर 
मी प्रतिष्ठापना केली. राजाची अशा प्रकारे स्थापना 
केल्यावर मी त्याला म्हटले, “ ह्या लोकांना घालवून 
दे. ' त्यावर राजानजीक उभे असलेल्या दखवारी 
मंडळीला त्यानी घालवून दिले. हे ब्राह्मण, राजाच्या 
सचिवांसह दरवारी जनांना घालवून दिल्यावर 
शिवरायाच्या (शरीरभर) सर्व अवयवांवर अलंकार 
चढविण्यांत आले. ज्वलंत व शुभदायक मंत्रांच्या 
गाननिनादात अलंकार-भूषणे चढत होती व मंडपात 
ढोलासारखी वाद्ये वाजत होती. वेदविद्या पारंगत 
ब्राह्मण सामवेदाचे गान करीत होते व राजाज्ञेनुसार 
त्याचे सेवक अंग पुसण्याची वस्त्रे घेऊन राजासन्निघ 
येत होते. एका पंचाने राजाने आपल्या अंगावरील 
पाणी साफ पुसून काढले व दुसरे तलम (नाजूक ) 

वस्त्र आपल्या अुत्तमांगावर चढविले, ही उंची क्स्त्रे 
परिधान केल्यावर तो कुवेरासमान तळपू लागला. 
मी तेव्हा त्याला म्हणालो:- “ हे राजा, डोळे उघडे 
ठेवून त्या शिजलेल्या अन्नराशीकडे नजर टाक. ते 
अन्न पर्वताला अर्पण कर. ह्या अन्नराश्ीपासून येथील 
देवता संतुष्ट होऊ देत. ते अन्न वळीचा मंत्र म्हणून 
पर्वेताला अर्पण केले. तेव्हा रायरी पर्वत संतुष्ट झाला. 

“ अंगमर अलंकार विभूषित, हाताची वोटे हिरे- 
माणकांच्या अंगठ्यानी मढविलेल्या व गळ्यात 
मोत्याचा कंठा व दंडाभोवती कंकण घातलेल्या शिव- 
रायाला विद्यादेवी मी अर्पण केली. तिच्या केशकला- 
पाच्या मागात शेंदूर घातलेला होता. तिचे डोळे 
कमळाप्रमाणे वळलेले दिसत होते. तिचे विस्तीर्ण गाल 
वरखाली होत असलेळे भासत होते. तिच्या काना- 
तल्या बाळ्या दोलायमान भासत होत्या. दोन 
मोत्यांच्या कोंदणात बसविलेल्या रत्नामुळे ती 
तकाकत होती. भरदार नथीमुळे नाकाचा भाग 
अतिशय शोभायमान व खुलून दिसत होता. तिच्या 
अघरोष्ठ सौंदर्याच्या दृष्टीने विव फळाची सरशी 
केलेला वाटत होता. तिचा मुखचंद्रमा स्मिताने 
विलसत होता. तिची मान शंखाकृतीसारखी दिसत 
होती. तिचे वक्षस्थळ गुबगुबीत होते. मोत्याच्या 
कंठ्याने ती तळपत होती. कापरासारख्या शुभ्र 
वस्त्राच्या धेरामुळे तिच्या वक्षस्थळावर झगझगाट 


१9 


झाला होता. तिच्या अंगावर बांगड्या, काकणे, व 
आंगठ्या होत्या. तिच्या शरीराच्या मध्यभागावर 
केसांची वेलीसारखी ओळ होती. व त्यावर वक्षभाग 
हालत होता. डौलदार हत्तीच्या सोंडेवरोवर स्पर्धां 
करीत असलेल्या मांड्यामुळे ती सुरेख दिसत होती. 
भक्‍तकामना पुर्ण करणारा, ज्यांत व प्रकाशदाता, 
भंत्र तंत्र विद्येत अग्रगण्य, त्रैलोक्यजेता, संसारी 
जनाला परिचित त्रिपुटीपुर्णता अश्या शिवाचे उत्था- 
पन होताच तिच्या पायातील पैजणांचा रुमझुमाट 
होई, त्रिलोकावर अधिकार गाजविणारी, सौदर्यांस्तव 
अपूर्वर्पा म्हणून ओळखली जाणारी व नऊ देवदूतांचे 
रूप धारण केलेली अशी ती होती. केवळ मंत्रोच्चार 
ऐकताच महाराज खूष झाले. भलासुद्धा आनंद झाला 
वमी त्या राजराजेश्‍वराला म्हणालो, ' मोजन उरकून 
लवकर ये. त्यावर राजा गृहाप्रत गेला. 


गोविदाने विचारले, “ ती तीन आक्षाक्षरे 
कोणती ? त्यांचा विनियोग कसा करायवाचा? हे 
साधुश्रेष्ठा हे मी ऐकावयास उत्सुक आहे. तेव्हा कृपा 
करून मला ते सांगण्याची विनंती करतो. ” 

निश्चल उवाच : जनसंमर्दाचा छोट पाहिल्यावर 
महाराजांना हर्ष झाला व ते अंतःपुरात प्रविष्ट झाले. 
आपल्या आवडीचे रुचकर व संतोषकारक अन्न सेवन 
करून प्रसन्न अंतःकरणाने ते राजदरबारात आले. तेव्हा 
शिवरायाचे दक्षंन होताच प्रजा प्रमुदित झाली. माटांनी 
त्यांच्यावर विजयोत्सुक वाणीने स्तुति-सुमने वाहिली. 
नतिका हर्षभरे बेहोष होत्सात्या नाचू लागल्या. वैदिक 


व तांत्रिक (शाक्त) ब्राह्मणांनी त्यांचे आशीर्वादयुक्‍्त 
अभिनंदन केले. 


“माझ्या मध्यस्थीने शिवरायाने राज्यपदारोहण 
केले. या समयी दहा महाविद्या व मंत्र ह्यानी प्रजा- 
कार्य केले. “राज्यपदावर आरूढ झालेले महा- 

राज म्हणजे जणू काय मूतिमंत मंत्रच होत. पूर्वी 
केव्हाही लोकांच्या अवलोकनात न आलेला चमत्कार 
त्या क्षणाला दृग्गोचर झाला व तो म्हणजे एक 
चमकले हे होय. हा सारा महासरस्वतीचा 

प्रभाव होय. राजाच्या मनगटावर शक्तींनी कौतक 
मंगल (पट्टा) वांधळा असून आपल्या हातात त्याचे 
पदर धरले होते. त्यामुळे महाराज म्हणजे प्रतित्रह्माच 


श्रीशिवराज राज्यामिषेक कल्पतरु 


भासत होते. त्यांच्या डोक्यावर मौल्यवान भूषणांनी 
श्रृंगारलेळे राजछत्र सूर्येचंद्राहनही देदीप्यमान दिसत 
होते. 

निश्‍चळाचा हा वाक्‌प्रवाह ऐकून गोविदाला परम 
हर्षे झाला. त्यानी फिरून प्रश्‍न केला की चंद्र व सूर्य 
त्यांचे तेज एकाच वेळी व एकाच समयी कसे राहू 
शकले ? 


निश्‍चल म्हणाला : त्याच्या डोक्यावरील छत्र हे 
विस्तीर्ण होते. ते त्यांच्या सावभोमत्वाचे तेजस्वी 
गमक होते. त्यांच्या स्नेही सुहृदाना ते चंद्रासारखे 
शीतल वाटले. कारण त्यांच्या दर्शनाने त्याना सुख 
झाले आणि शतरूंना ते सूर्यासम भासले, कारण सूर्य- 
तापजन्य वातावरणामुळे शत्रूंचा थरकाप होई. 


नंतर हातात तलवार घारण केलेले व त्यामुळे 
भव्य दिसलेल्या सर्व योद्धयानी त्याचे अभिवादन 
केले, रत्नजडित सुवर्णस्तंम, मौक्तिकमाला, व 
वस्त्रांचा मोठमोठ्या पताका ह्यामुळे दखार 
शोभिवंत दिसत होता. पांडवांनी बांधलेला मायावी 
दरबार ब्रह्मा यानी खास शिवरायासाठी बांधला 
,काय? ( असाच कोणी हा दरबारी थाट पाहून प्रश्‍न 
केला असता. ) 


इतक्यात हे विप्रा, ज्या ज्या भूपतींनी राज्या- 
भिषेकाचे वृत्त ऐकले त्यांची जणू काय वजधातच 
झाल्यासारखी अवस्था झाली, शिवरायाच्या शोर्याचा 
प्रताप इतका दारुण होता की शत्रूच्या अंत:करणास 
घसका बसून मेरुपवंतापर्यंतच्या सर्व प्रदेशातील राजे 


होरपळून निघाले. शिवरायाच्या राज्याला घोका 
राहिला नाही. व सेना हषित झाली. राजाच्या 
शोर्यामुळे शत्रुसेना मयभीत झाली. सज्जनाचा व 
सत्याचा कैवारी झाल्यामुळे तो छत्रसिहासनाधिपति 
झाला. 


त्याचा वलशाही पुत्र रामराज ( राजाराम ) यव- 
नांचे निर्मूलन करून सम्ग्राट होईल. आपल्या बळाच्या 
जोरावर ब्राह्मणासाठी तो पृथ्वीचे रक्षण करील, 


राजलक्ष्मी ही शिवरायाच्या कुळात तीनज्ञे वर्षे 
वास करील. तोपर्यंत आरक्त मुख व ब्रह्मद्वेष्ट्या 
यवनांचा शिवशक्ति निःसंशय विमोड करील. 


येणेप्रमाणे शिवराज्याभिषेकसमारंभाचे वर्णन 
साधुवर्य निश्चलपुरी व गोविदा यांच्यात झालेल्या 
प्रनोत्तररूपी संवादाच्या आधारे अनिरुद्ध सरस्वतीने 
केले आहे. 


“कल्पतरू ' प्रबंधाची ही अष्टम शाखा असून ती 
तेजवान, थोर, शिवरायाच्या राज्याभिषेकाचे निरू- 
पणात्मक एक 'पल्लव आहे. हे निरूपण नारायण 
मट्टसूत विद्याभूषण गोविदा पंडिताच्या मुखकमल 
निवासी अनिरुद्ध वाग्देवीचा प्रसाद आहे. 


नमस्ते. शालिवाहन शके १५९६ आनंदनाम 
संवत्सर, आश्विन शुद्ध ( ललिता ) पंचमी, बुधवारी 
अनुराधा नक्षत्रावर, आयुष्मान योगसमयी कुंभलग्नी 
झालेल्या शिवराय राज्याभिषेक विधीचे वर्णन 
आठव्या शाखेत समाप्त होते. कल्याणमस्तु. 


११ 


औ. प्रभाकर पुजारी 


दिव्यदाहकाचे तपस्वी 


€ ७९ ट्ा९9६ ०७७ 161९8 ४0 य) 
पांड 188९16 खा एशेंप्राशू ९६8 पणा छत 
छांड 0१७७, ७0६ 691 ॥180 ०४ ७ 0 
प्राड पिपा'९ ७10 1) 8) 0016९ 168४९18 (0 
पाण ७७९ 1७०९ 01 ॥॥९ ९६७0081, 7 

र र्‍ठिल, &पा०ण वेठ, 
अभ्निमय प्राणतत्त्वाचा विकास 

म्र्प्दत्ज्या त्रैचारिक, मावनात्मक आणि कृतिशील 
जीवनात प्रचंड चैतन्ययुक्त आंदोल्ने निर्माण करणारे 
स्था. सावरकर हे खऱ्या अथाने एकाकीच राहिलेले 
आहेत. सर्वच महापुरुषांच्या वाट्याला येणारे हे एक 
सनातन विधिलिखित आहे. सावरकरांच्या व्यक्तित्वा- 
तीळ विविध आणि जगाच्या दृष्टीने परस्पर-विरोधी 
असणाऱ्या प्रत्रतींमुळे संपूर्ण सावरकर कित्येकांना 
मानवळे नाहीत आणि झपलेही नाहीत. त्यांच्या साथ 
उत्तुंग गरुडभरारी मारणे पुष्कळांच्या शक्तीबाहेरचे 
होते. प्रत्येक महापुरुषाच्या व्यक्तित्वाची मूस स्वतंत्र 
आणि स्वयंपूर्ण भसते, त्यांच्या सामर्थ्यांचे मोजमाप 
करायळा जगाची रूढ ढोकळेबाज प्रमाणे अतिशय 
तोकडी पडतात. चेर्य, निष्ठ, कर्तृत्व, कवित्व यांबिष- 
यीचे सगळे सरधोपट आडाखे आणि निर्जीव सांगाडे 
तोडून फेकून द्यावे लागतात. त्या महापुरुषाच्या तेजात 
न्हाऊन निघणे व त्याच्या भारून टाकणाऱ्या वैखरीतून 
स्फूर्ती मिळवणे एवढेच फक्त जगाच्या हाती असते; 
किंबा खरे सांगायचे तर ही अटळ नियतीच ठरून 
जाते. जगाच्या जड रहाटीतून असली तेजस्वी शक्ती 
निर्माण होत नसते, “न प्रभातरळं ज्योतिस्देति बसुधा- 
तळातू । ” हे कालिदासाच्या प्रतिभेने हेरलेले चिरंतन 
सत्य ! सावरकरांचे व्यक्तिमत्व जड मातीशी नाते 
सांगत नाही; तरळ अभ्नितत्त्व हे त्यांच्या व्यक्तित्वाचे 
प्राणतत्व आहे, म्हणूनच प्रतिकूल परिस्थितीच्या प्रचंड 
दबावानेही ते अधोमुख बनले नाही, राखेत मिळवू 
पाहणाऱ्या मृत्युदंडाला ल्गटलेळे असतानाही ते सतत 


१२ 


दिव्य उज्ज्वल ध्येयाच्या दिशेने बर्च उफाळत राहिले, 
संकटांच्या संतत धारेने ते अधिकाधिक प्रज्वलित होत 
गेळे, एकाकीपणाच्या व दीर्घबिरहाच्या दाहकतेत ते दग्ध 
होऊ शकले नाही, इतकेच नव्हे तर पन्नास वषीच्या 
शिक्षेमुळे समोवती साकळलेल्या विराट विश्वव्यापी 
नेराश्याच्या काळोखाचा ते सहजपणे भद करू दाकले, 
सावरकरांच्या व्यक्तित्वातील अगितत्त्वाने लोखंडी 
बेड्या बितळवून टाकल्या, कारावासाने त्यांची तेज- 
स्विता नष्ट झाली नाही. उलट ते कारागृह'च त्यांच्या 
तेजाने उजळून निघाले, प्रमावित झाले, प्रियजनांच्या 
सावरकरांविषयीच्या दुःखाश्रूनी किंधा सावरकरांच्या 
इतरांविषयीच्या विरहात्म अश्रूंनीही त्यांच्यामधे 
अमितत्त्व विझले नाही. पाशवी मनोवुत्तींचे खडक मेदून 
त्यांच्या ठिकऱ्या उडवण्याचे सामथ्यं ज्या अश्रत आहे 


चळ हे, सर्वभक्षक आहे, उग्रनिष्ठ आहे. सावरकरांनी 
अखंडपणे तपश्चर्या आचरलेली आहे. 
“जे दिव्य दाहक म्हणूनि असावयाचे । बुघ्याचि 
वाण धरिले करि हे सतीचे | »? या एकाच शहोकातून 
त्यांच्या जीवनाचे सारे रामायण उद्भवळेळे आहे. 
सतीसारखा आभिप्रवेश हे त्यांचे जीवनभरचे त्रत ! बाल- 
पणीच भावनावेगात उच्चारढेल्य़ा स्वातंत्र्याबिषयीच्या 
प्रतिज्ञाठिणगीचा बडबानळ बनणे हे त्यां 


विकसन ! स्वातंत्र्याची 


जीवनाचे सतत होत गेळेळे 
यशवेदी ही त्यांची कर्मभूमी ! 
अष्टयुजा महिपासुरमरदिनी 
रुधिरप्रिय दैबत ! 

संपन्न व्यक्तित्वाचा छंदरूप अवतार 


या उग्र तपश्चर्येतून जे जीवन उजळून निघाले ते 


व्यदाहकाचे तपस्वी 


निष्ठा, त्यांचे आत्मबल, त्यांच्या प्रवठ भावना जेव्हा 
शब्दातून प्रकट होऊ पाहतात तेव्हा त्या शब्दांना 
श्रेष्ठ कवित्व बहाल केले जाते. असामान्यत्व आणि 
कंबित्व यामधीळ सहोदरत्वाचे नाते फार जुने आहे. 
भारतीय परंपरेत तपोनिष्ठ त्रषी हेंच मंत्रद्र्ट महाकवी 
ठरलेळे आहेत. जीवनातील दिव्यत्व. आणि उदात्तत्व 
त्यांनी कवित्बशक्तीच्या वळावरच प्रकट केले. जीवना- 
तील कोणत्याही श्रेष्ठ, जिवंत आणि उत्कट अनुभूतीला 
व्यक्त होताना काव्यरूपच धारण कराव लागते. 
बेद, उपनिषदे, गीत! यामध्ये काव्य, तत्त्वज्ञान, धर्म" 
स्वरूप या साऱ्या गोष्टी एकजीव झालेल्या आहेत. 
त्यांत अंतःप्रेरित बिचार काव्यात्म बनलेला आढळतो. 


९811088 10108७, 0९0१5 19000१९]. ४० 
"४७ 0९0 00९ 1117010100 101108, 81100४६ 
४७]७७५7७ 0018 1091107 01 8])९९0॥ 01७1॥०6- 
80० ०. 108९0४. छे 00७0! ॥॥९॥00](७8 
७० 8६७९0१ 18 1191710 07 ए181071 810 
(0७9110९ 0 ७1] 6इ])611611086, 6४९10 08 
10085 00]६०७४७९...” या श्री. अरविंदांच्या 
वनाच्या प्रकाशातच सावरकरांसारख्या असा- 
मान्य व्यक्तित्व आणि लोकोत्तर जीवन लाभलेल्या 
व्यक्तीच्या कवित्वशक्तीचा साक्षात्कार घडू शकेल, सावर- 
कर वृत्तीने कवी आहेत म्हणुनच त्यांच्या कवित्व- 
शक्तीने जी दिव्य स्वप्ने रेखली, जी उग्र त्रते प्रबळ 


अत्यंत तरल संबेद्नाशक्ती, जीवनातील संपन्नतकडे 
आत्मीयतेने झेप घेणाऱ्या मनोवृत्ती, अंतःप्ररणेचे नेतृत्व 
स्वीकारून विश्वाला वेहू पाहणारी प्रखर प्रज्ञा यांच्या 
एकात्मतेतून जे कवित्व प्राचीन भारतीयांनी निर्माण 
केळे त्यातून चिरंतनाचे दरांन जगाला घडले. त्याच 
भारतीय परंपरेतले सावरकर हे एक महाकवी आहेत. 
तोत्र भावना, प्रखर निष्ठा, उज्वळ धमंप्रेरणा, असीम 
बुद्धिनिष्ठ यांच्या एकजीव रसायनातून त्यांचे अनुमव- 
विश्व आणि कविताविश्व ही निर्माण झाळेली आहेत. 
त्यांच्या कवितेतील विचार उत्कट भावनेने रसरसळेला 
आहे आणि अनुभूतीच्या गर्भात पोसलेला आहे. 
सावरकरांच्या कवितेच्या धमन्यातून त्यांची निष्ठा सतत 
चैतन्याचा आविष्कार करताना दिसते. त्या कवितेच्या 
हृदयात त्यांच्याच थ्यया'ची स्पंदने जाणवतात. त्यांची 
कविता एकाचवेळी अनुभवा'ची संवेदनात्मक, भावना- 

त्मक आणि तेजोगर्भ स्वर्पे दाखवू शकते, सावरकरांचे 
*“ सगळे जीवन म्हणजे दिव्यदाहकाची उग्र कठोर तपश्चर्या 
आणि त्यांची कविता म्हणजे त्यांच्या संपन्न व्यक्तित्वाचा 
छंदरूप झवतार ! कबीचा शब्द जितका त्यांच्या अंत!- 
करणातल्या खोळ गाभ्यातून निनादत बाहेर पडतो तितका 
तो अधिक विश्व व्यापतो आणि तितकी त्याची कविता 
श्रेष्ठत्वाची उंच पातळी गाठते. कवितेतला लयात्म राब्द 
हेच वैखरीचे सवैभ्रेष्ठ स्वरूप असल्यामुळे तेच आत्म- 
दर्वान आणि विश्वद्शांनही समर्थपणे घडवू शकत, 


८ [6 18 1001008016 पाष्रः ९एशा 0९ 
४३०९४ ७51)01161109, ४१1161 1 00९8 ४५ ८० 


१३ 


ऊर्मासरशी किशोरावस्थेत अंगीकारली, भारताच्या 
बैमब्याली इतिहासातील पीरोदात्त आत्मबलिदानाचे 
'ज विराट दर्शन घेतले त्यांच्या मागोमाग त्यांचे जीवन 
छेचाळत, रक्तबंत्राळ होत सतत धावत राहिले. 
भारताच्या उज्ज्बळ इतिहासाच्या स्फूर्तीतून त्यांच्या 
मनाची ठेवण आणि जीवनाची घडण बनली. त्या 
जीवनातील संपन्न उत्कट अनुभवातून त्यांची कविता. 
उमलली. सावरकरांच्या कवितेत त्यांच्या अनुभवांबरोबरच 
त्यांच्या आत्मबलाचे, त्यांच्या निष्ठिचे, जीवनाला 
प्रेरणा देणाऱ्या श्रेष्ठ भारतीय मूल्यांचे आणि संस्कृती- 
चेही दर्शन घडतें. 


आत्मसमर्पणाची धेयेशाळी भावना 
कविप्रतिमेच्या सामर्थ्यावरच भारतीय इतिहासातील 
तेजस्वी व पराक्रमी व्यक्तींच्या जीवनाशी सावरकर पूर्ण- 
पणे समरस झाले. त्या तेजाने त्यानी आत्मज्योत 
पाजळली., रामायण-महाभारतालीळ पराक्रमी पुरु- 
घांच्या जीवनाची गाथा बाचताना अगदी बालबयातही 
ते थरारून जात असत, इलियिडमधील पराक्रमाची 
वणेने वाचताना ते बेभान बनत. छत्रपतींची बखर, 
'पराव्यांची बखर, विष्णुशास्त्यांची निबंधमाला यांचची 
अगणित पारायणे त्यांनी केलेली होती. 'केसरी? व 
* काळ * यांनी त्यांची तेजस्विता अधिक दाहक बनवली. 
चाफेकर-रानड्यांच्या खटल्याची, शिक्षेची ब फाशीची 
बणेने वाचताना वर्तमानपत्रांचे अंक त्यांच्या अश्रूंनी 
भिजत इतके त्यांचे अंतःकरण आत्मबलिदान करणाऱ्या 
व्यक्तीशी समरस होत असे, सावरकरांच्या ज्ञानावर, 


०-2 डी 
202: 


'व्हसगपड| नऊ 
स्की ट! 
-पफनभशपशअरठनश 


नवभारत 


भाषेवर, संस्कृतीवर आणि उत्साहावर ' काळा'च्या 
अखंड परिशीलनाचा फारच मोठा परिणाम झाल्याचे 
त्यांनी लिहून ठेवेळे आहे. “ काळ ? कते हेच त्यांच्या 
क्रांतिकारक जीवनयज्ञाचे अध्वयू ! अंतःकरणातल्या या 
जिवंत स्फू्तीप्रमाणेच शस्त्र हेही एक त्यांचे पूज्य देवत 
होते. त्यांच्या घरातील जुन्या तल्वारींचे कित्येक वेळा 
ते अंतृत्त नजरेने दर्शन घेत. शास्त्र उगारलेल्या उग्र 
रधिरप्रिय कुलस्वामिनीवर त्यांची लहानपणी पराकाठ्ठेची 
भक्ती होती. एखाद्या निष्ठावंत साधकाप्रमाणे ते त्या 
मूर्तीची तन्मयतेने आराधना करीत, “' या देवी सवभूतेपु 
बुद्धिरॅपण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो- 
नमः ॥ या देबी सर्वभूतेषु शक्तिल्पेण संस्थिता । नम- 
स्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ” असे देवी- 
स्तोत्र वडिलांच्या तोंडून ऐकताना ते मंत्रमुग्ध होऊन 
समाधिस्थासारखे भान हरपून बसत असत, बालवयात 
ज्या महिषासुरमर्दिनीने सावरकरांना चेतवले तिनेच 
पुढे त्यांच्यासमोर स्वातंत्र्यलक्ष्मीचे रूप धारण केले, 
म्हणूनच स्वातंत्र्यलक्ष्मीची आराधना म्हणजे सशस्त्र 
कांती असे त्यांच्या क्रांतिजीवनाचे सूत्र बनले. 
त्यांच्या क्रांतिजीवनाला आणि कविताविश्वाला ते 
तत्त्व व्यापून राहिलेले आहे. भारताचा पराक्रमपूर्ण 
इतिहास, देशाधर्मासाठी आत्मवल्दान करणाऱ्यांची 
स्फूर्तिदायक जीवन-मरणे, रुधिरप्रिय देवीची उपासना 
या सबीनी एकाच बिंदूकडे त्याना खेचत नेले, “ चाफे- 
कर-रानडे यांच्या प्राणज्योतीने जाता जाता चेतवलेली 
ही श्रुंबय वृत्ती यज्ञकुंडात समिधमागून समिधा टाकीत 
अशीच भडकांबीत नेणे असेल तर त्याचे दायित्व 
माझ्यापुरत मजवरही पडत नाही का ? चाफेकरांचे 
कार्य कुणीतरी चालवले पाहिजे ना ! तर मग ते मीच 
का चालवू नये? तो होम मीही काकरूनये! ! 
अश्शा निर्णयापाशी कृतिजीवनाच्या अगदी सुरुवाती- 
छाच सावरकर येऊन ठेपले, ते आता दिव्यदाहकाच्या 


तपोभूमीवर उभे ठाकलेले आहेत. “ मी माझ्या 
देशाचे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी सस््र क्रांतीचा केतू 
उभारून मारिता मारिता मरेतो झुज्नन ! ” अश्नी देवी- 
पुढे शपथ घेऊन आपल्या उग्र तपश्चर्येला त्यानी सुरु- 
वात केळी. हे नुसत्या क्षणिक आंधळ्या भावनेतून 
निर्माण झाळे नाही. 


की घेतले त्रत न हे अम्हि अंधतेने 
लब्धप्रकाश इतिहास-निसरी-माने 


रअसा त्या भावनेमागे इतिहासाचा आधार आहे. 
त्यामागे हुतात्म्यांची प्ररणा आहे, प्रभाबी आत्मबळ 
आहे, सदास््र क्रांतीवर्चा उदंड विश्वास आहे, “ ती 
प्रतिज्ञा, ते तरत मी तरी आजन्म भामरण आचरणार ! ” 
असा तपोनिष्ठाचा दृढ निग्रह आहे. तुकारामांना जेथे 
देखे तेथ विठ्ठलाचीच पावले दिसली, या तेजस्वी निग्रही 
तपरूयाला देखील “ ते स्वदेशस्वातंत्रय हेच आमचे 
घ्येय. ते स्वदेगास्वातञ्य हाच आमचा राजकीय 
धमे. ते स्वदेशस्वातंतञ्य हीच आमची राष्ट्रीय देवता, 
आमचा राजकीय देव; आमची ऐहिक उन्नती; आमचा 
मोक्ष ! ? असे स्वातंत्यत्रह्मच सगळ्या विश्वाला व्यापून 
राहिल्याचा साक्षात्कार झाला. सावरकरांच्या जीवनाचा 
आणि कविताविश्राचा विस्तार याच स्वातंत्र्यब्रह्माच्या 
सुरणातून झालेला आहे. 

सावरकरांच्या वैयक्तिक जीबनाने आपल्या उषः- 
कालीच हिंदुराष्ट्रजीवनात सायुज्यता मिळवली. भारतीय- 
त्वांचेच चेतन्य त्यात सदेव सळसळले, त्यांच्या कविते- 
तोळ उत्कट वेयक्तिक भावनेतही हिंदूच्या इतिहासातील 
हुतात्म्यांच्या आत्म्याचे स्पंदन ऐकू येते. त्यांच्या कबिते- 
तीळ विचारसंपदेमागे प्राचीन भारतीय ग्रंथांची आणि 
महाकाव्यांची भ्ररणा आहे. त्यांच्या प्रतिभेचा स्पश 
झाल्याबरोबर भारतीय इतिहास चैतन्याने थरथरू 
लागला आणि त्याच्या गर्जनेने क्रांतिकारकांचे जग दुम- 
दुमून गेले, बळशाली जिवंत इतिहास, आत्मबल्दानाची 
प्रेरणा, हिंदुराष्ट्राच्या उज्ज्बल भविष्याची भन्य स्वमे, 
शस्त्रावः्ची अपार निष्ठा, शजुंजय निर्धार, स्वातंत्र्य- 
टक्ष्मीची उग्रदाहक तपश्चर्या हे सारे प्रवाह एकबटून 
त्यांच्या कवितेचा प्रचंड महानद महाराष्ट्राच्या सारस्वत- 
सागरात बिलीन झाळेला आहे. जिवंत इतिहासाने 
प्रज्वलित केलळी आत्मसमर्पणाची धैयंशशाली भावना 
हा सावरकरांच्या कवितेचा आत्मा ! 


तानाजिचा समरधीर तसा पवाडा 
गावा चितोरगड वा शनिवारवाडा 


“ बाजीप्रभू ठरु  बेे युवसंघ सध 


“ आम्ही चितोरयुबती ” युवती सगव 


१४ 


अनुक्रमणिका 


उ "* 
विळे 


दिव्यदाहकाचे तपस्वी 


अशी आत्मसमर्पणाची भावना इतिहासाने 'चतव- 
लेली आहे. लहानपणापासून सावरकर आणि त्यांच्या 
भोवतालचे मित्रमंडळ यांनी विशिष्ट प्रवृत्ती जोपास- 
छेल्या आहेत. तानाजी, बाजीप्रभू, चितोडय़ुवती 
ही त्यांची श्रद्धास्थाने ! या साऱ्यांच्या अंतःकरणात 
आतमसमर्पणाचा स्फुलिंग आहे. सावरकरांनी तोच 
आपल्या अंतःकरणातही जागवला, भारतीय इतिहासा- 
तीळ बलिदाने ही त्यांच्या कवितेची अविभाज्य 
अंगे आहेत. यदापूर्ण विजयापेक्षाही पराभूत पण 
झुंजार बलिदानाकडे तिच्या अंतरात्म्याची ओढ अधिक 
आहे. सावरकरांच्या रक्तातील भारतीयत्व हेही त्यांच्या 
कवितेपासून अलग करता येत नाही. त्यांच्या कविते- 
तील आत्मसमर्पणाची भावना ही प्राचीन भारतीयांच्या 
यज्ञकल्पनेशी समरस झालेली आहे. स्वातंत्र्यासाठी 
यरकुंड धडाडलेळे आहे, हुतादान जाज्वल्य बनलेला 
आहे, ज्यांनी उग्र दीक्षा घेतलेली आहे त्यांची परीक्षा 
पाहण्यासाठी ' बोला असे कवण भक्ष्य हुताशनाला ! 
असे आवाहन इंश्वराने केळेठे आहे आणि त्यावेळी 


दिव्यार्थ, देव । असुचे कुल सज्ज आहे 
हे साध्वि, ग्जुंनि असे पहिल्या हवीचा 
हा इंध्ररी मिळविला अम्हि मान सा'चा 


- अशा शब्दांच्या ठिणग्या सावरकरांच्या अमिमय 
व्यक्तित्वातून वाहेर पडल्या. लहानपणी अनवधानाने 
घरात बसून ' आरण्यके ' वाचणाऱ्या या कवीच्या 
घराचे भविष्यकाळात खरेखुरे अरण्य बनले. सावरकरांच्या 
तेजाळ व्यक्तित्वाने साऱ्या कुटुंबियांच्या अंतःकरणातील 
वन्ही फुलवला. सारे सावरकरकुल प्राणाची बाजी 
लावून स्वातंत्र्यळठ्यासाठी सिद्ध झाले. सावरकरांशी 
नात्याने जखडलेले त्यांच्या भोवतालचे सगळे चराचर 
विश्व आहुतीसाठी आत्मीयतेने सज झाले. 


दीप्तानळात निजमातृविमोचनार्थ 

हा स्वार्थ जाळुनि अम्ही ठरलो कृतार्थ ! 
त्वत्स्थंडिली ढकलिली गृहवित्तमत्ता 
दावानलात वहिनी नंबपुत्र कांता 
त्वत्स्थंडिली अतुल-वैर्य वरिष्ठ बंधु 

केला हवी परमकारुण पुण्यसिंधु 
त्वत्स्थंडिलावरि बळी प्रिय बाळ झाला 
त्वत्स्थंडिली बघ अता मम देह ठेला 


हे काय बंधु असतो जरि सात आम्ही 
त्वत्स्थंडिलीच असते दिघळे बळी मी ! 


हे सावरकरांचे त्रत जितके दाहक आहे, सर्वभक्षक आहे 
तितकीच तपश्चर्याही उग्रकठोर आहे, मृत्युजय आहे, 
कुलधर्मांच्या रूपाने अबतरलेली आहे, साऱ्या सावर- 
कर कुलाने आहुती दिलेली आहे. साऱ्यांच्या कुलधमीने 
विद्याळ राष्ट्रधर्म स्वीकारलेळा आहे. सावरकरांच्या 
व्यक्तित्वातील अगय्नितत्त्वाने सतत यजशीय ज्वालकडे 
झप घेतलेली आहे. यज्ञीय हुतारनाविषयीची ही 
आंतरिक ओढ त्यांच्या कित्येक कवितातून व्यक्त झालेली 
आहे. १९१० साली, फाशीची किंबा जन्मठेपेची शिक्षा 
होऊन त्यातच आपला अंत होणार अक्शा भावनेने 
त्यांनी आपल्या देराभक्त मित्रांबरोबर मातृभूमीकडे 
तिच्या कर्णाच्या फेडीचा पहिला हप्ता' धाडला, त्यातही 
“ त्रण ते फेडाया । हप्ता पहिला तस स्थंडिली देह 
अर्पितो हा ॥ संवेचि जन्मुनिया । त्वन्मोचनहवनात 
हबी करु पुनःपुन्हा काया |। ' अशी यज्ञीय आव्म- 
समर्पणाचीच भावना उफाळून प्रकट झालेली आहे. ही 
भावना भक्तिसुखासाठी गर्भवासाची मागणी करणाऱ्या 
तुकारामांच्या भावनेपेक्षा कोणत्याही अर्थाने कमी 
उत्कट नाही. ती त्याच तोलाची आणि मोलाची आहे. 
ठाण्याच्या कारागृहात धाकट्या भावाबरोबर बंदिस्त 
असताना, * बाष्पयंत्रात प्रेरणा उत्पन्न होण्यासाठी 
आपल्या देहास इंधन करून जर कोणी जळत राहि- 
लेच तर मात्र ते आपणच का राहू नये! असले 
नुसते जळत राहणे हे कर्मच आहे, इतकेच नव्हे पण 
महत्क्म आहे ” असा सावरकरांनी त्याला धीराचा 
संदेश पाठवला. जळत राहणे हा सावरकरांचा कर्मयोग 
होता. अंदमानच्या कारागृहात निंद्रेविषयीची कृतश्ता 
व्यक्त करतानाही ध्ययमूर्ती चंडिकेला तृप्त करण्यासाठी 
आपण आपल्या हातांनी स्वतःची चिता रचून त्यात 
प्रवेश केल्याची ग्वाही “ निद्रे! या कवितेत त्यांनी 
दिळेली आहे. “ कोणत्या तरी अत्युच्च, अतिभव्य, 
अतिदिव्य थ्ययास त्याभोवती त्यागाची आणि पराक्र- 
माची जाज्वल्य प्रभावळ पेटवून ती लोकांच्या दृष्टीसमोर 
घरल्यावाचून लोकांची मने आकर्षण होणार नाहीत ” 
हे वैचारिक अधिष्ठान त्यांच्या आत्मसमपेणाच्या 
भावनेला लाभलेले आहे. जीवनातील कोणतेही तत्त्व 


१५ 


नवभारत 


त्यापाठीमागे एखाद्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाचे चेतन्यबल 
असल्याशिवांय जिवंत होऊ रकत नाही, कृतिशील 
' बनू शकत नाही. ते एक शाश्वत सत्य आहे. त्याला 
अनुसरूनच आपल्या प्राणाची * ठिणगी ? राष्ट्राच्या 
असंतोषाच्या स्फोटक कोठारात फेकण्याचा कमेभार्ग 
सावरकरांनी प्रथम आचरला, तेजाळ व्यक्तित्वाच्या या 
कंबीला मातृभूमीच्या अश्रतही अश्लीच्या ज्वाळा मडक- 
ल्याचा साक्षात्कार झाला, 
बंदीमाजि तुवा छळांसि सहता जे दाळिलेसी अहा 
भश्र घेउनि पेट तेचि उठती जाळू छळा त्या पहा. 
बंदीगेहचि आतुनी भडकवी पाण्यातली आग ती 
फाशीचे जळण्या, उडोनि ठिणग्या, ते खांबही लागती. 
- औोघाचा ज्वर जो भेरे तुज, नतो साहोनि उत्ताप हा 
बेड्याची तव ळागताति वितळू आगीत अंती पहा. 
. जो जो पुष्टविशील आग असली अश्रुसि दाळूनिया 
तो तो टाकिळ ती छळासि छळकासंगेचि जाळूनिया, 
मातृभूमीच्या गुलामगिरीतून उद्भवलेली क्रांतीची ज्वाला 
त्या गुळामगिरीळाच भस्मसात करून टाकीळ असा 
त्याना पुरेपूर विश्वास आहे. सावरकरांचे कर्म, त्यांची 
आकांक्षा, त्यांचे बलिदान, त्यांचे विचार या साऱ्यांना 
भम्नीची विलक्षण ओढ आहे. आणि ते स्वाभाविकच 
झाहे, कारण त्या साऱ्यांचा उद्भव त्यांच्या तेजस्वी 
व्यक्तित्वातन आहे. खडतर कारावासात एक तप 
काढल्यानंतर देहाच्या बिकळ अवस्थेत * मरणोन्मुख 
शय्येवर ? ही कविता त्यानी लिहिली, रुग्णजमर 
देहाचा पोत मृत्यूने खाळी वळवत नेलेला असतानाही 
आत्म्याची ज्याला अंतराळ कवळण्यासाठी वर उफा- 
ळत आहे. रणयज्ञाशीत आहुती दिल्यानंतर दंधना- 
प्रमाणे अस्थी, मांस जळत जळत फक्त योबनाची राख 
तेबढी शिल्लक राहिलेली आहे, पण जीवनाचा द्विस 
उग्र तपश्चर्येसाठी कारणी लावलेला असल्यामुळे 
“ दिबसास्ताचेही म्हणुनि दुःख ना मळा ' अशी 
कतंव्यनिष्ठेची साफल्यभावना सावरकरांनी त्या कवितेत 
व्यक्त केलेली आहे, विश्वाच्या तेजात जर प्राणाची 
ज्योत मिळून जाणार असेल तर, * तरि मरणा ! मरण 
न तू ! मरण मुक्तिची ! असे हे मुुंजय तेजोगर्भ 
आत्मबळ आहे. “धगधगीत पुण्यराशी । माहापुरुप ॥१ 
या. समर्थांच्या वचनात अतामान्यांच्या तेजस्वी 
व्यक्तिमत्त्वाचाच निर्वाळा आहे. 


१६ 


भावविश्व आणि कतेत्वविश्वाची एकरूपता ' 


देशभक्ती आणि कविम्रतिभा या सावरकरांच्या अंतः- 
करणातील जुळ्या भावना एकमेकींना कधीही बिसंवलेल्या 
नाहीत. सावरकरांचे भावविश्व आणि कर्तृत्वविश्व ही - 
दोन्ही एकल्प आहेत आणि त्यांचा ल्य राष्ट्रजीवनात 
झालेला आहे. असीम देशभक्ती हे त्या सर्वोचे प्राणतत्व 
आहे, उत्कट आणि परस्परविरोधी भावनांच्या कलोळा- 
तही याच प्राणतत््वाचे अस्तित्व सदेब जाणवत राहते. 
त्यांच्या कवितेतील, पराकाष्ठेच्या नैराद्यापासून मृत्युंजय 
आवेशापर्यंतच्या प्रत्येक भावस्थितीच्या अंतर्यामी राष्ट 
निष्ठेची ज्योत सतत तेवत आहे. हे मूल्य तसे फार 
पुरातन आहे पण सावरकरांच्या कृतिश्ीळ झात्मसम- 
पणाच्या झळाळीमुळे त्यांच्या कवितेत त्याला नन्याने 
संजीवनी लाभलेली आहे. भारतीय इतिहासाच्य़ा स्फूर्तीचे 
सूत्र हे तर त्यांच्या सबंध कवितेतून गुंफलेळे आहे, 
स्वातंत्यळक्ष्मी या आपल्या दैवताविषयी * न मिळो 
साबया न वाढो संतान ? असली तुकारामांसारखी 
डुदम्य अविचल निष्ठा सावरकरांनी जोपासली म्हणून'च 
त्या निष्ठेतून अंकुरळेळी त्यांची कविता तुकारामांच्या 
अभंगाप्रमाणे सरळसरळ हृदयाला जाऊन भिडते. 
कवित्व, आत्मसमर्पण आणि स्वातंत्यभक्ती या तिहींच्या 
संयोगातून सावरकरांच्या कबितेचा मूळ उ>्कारध्वनी 
निनादळेळा आहे. त्यांच्या सगळ्या कवितांच्या मूल 
स्थानी ही तीन तत्वे आहेत, अझगदी लहान वयातच 
गोदावरीच्या काठावर वसून-- 


सांप्रत सर्बचि झाले माते, हे भरतखंड हीन खरे 

परबशता बहु दुःसह, बरवी हृदयस्थ नडगिची नखरे 
_ एमशी तडफड त्यांनी व्यक्त केली, भावनेला कर्त- 
त्बाची जोड मिळण्यापूर वीं त्यांची कविता इतिहासाला 
माणाची फुकर घालून जिवंत करताना दिसते, असा 
टक्काच्या वेतन्याने भारटेला केवटी प्रचंड शक्ती 
निर्माण करू शकतो आणि किती असंख्य क्रांतिकार- 
काना जन्म देऊ शकतो ते : १८५७ चे स्वातंत्यसमर ? 
या अथाने प्रत्यक्ष दाखवून दिलेल आहे. कित्येक 
निष्क्रिय, श्रद्धाहीन ब विलासी तरुणांना त्या ग्रंथाने 
क्ांतिप्रवण वनबलळे. सावरकरांचे कवित्व भारतीय इति- 
हासाने सुरवळे आणि त्यांनी कबिप्रतिभेच्या वळावर 
जिवंत केलेल्या इतिहासाने त्यांचेच हृद्गत शब्दांकित 


आ विक 


करू व्नघळलसन? (७५कनतधा 
विवि ०५-०0. ७५ 
“पसन ०८“ तता 
व श्री 


दिव्यदाहकाचे तपस्वी 


केळे, प्रत्यक्ष क्रांतिकार्यांत उडी घेण्यापूर्वी सावरकरांनी 
जो बाजीप्रभूचा पोवाडा लिहिला त्यात त्यांचे ध्येय 
आणि त्यांचे स्फूर्तिस्थान हौ दोन्ही प्रकट झालेली 
आहेत : 
स्वराज्य नाही स्वदेश नाही धिक्‌ त्या देहाला 
तुम्हीच ना स्वातंत्र्य चिस्यिळे या पोटासाठी ! 
तुम्हीच ना रे भूमातेच्या नख दिले कंठी ! 
साप विखारी देशजननिचा ये घ्याया 'चावा 
अवचित गाठुनि ठकवुनि भुल्बुनि कसाहि 
ठेचाबा, 


ह्या बाण्याच्या आधि संगरी जरि घडता मरणे 
पुनर्जन्म तत्क्षणी घेउनी पुनःपुन्हा, लढणे 


या बाजीप्रभूच्या एकाच पोवाड्यात इतिहासातील 
जिवंत प्रेरणा, वतमानाच भेदक दशन, भविष्यकालातील 
कार्याची स्फूर्ती, अंतरात्म्याची एकमेव निष्ठा या 
साऱ्यांचा आविष्कार करून शेवटी ' श्रीबाजीचे रक्त 
पेरिळे खिंडित त्या काला | म्हणुनि रायगडि स्वातंत्र्याचा 
थोर वृक्ष झाला ॥ ? अशी त्यावर आपल्या प्रतिभेने 
हेरलेल्या चिरंतन तत्त्वाची ' मोहोर सावरकरांनी 
ठोकलेली आहे. रामाने रावणाचा आणि विक्रमाने 
शका'चा जसा पराभव केला त्याप्रमाणेच पुष्यमित्राने 
यवनांचा आणि यशोधर्माने हूणांचा धुव्वा उडवला 
याची अभिमानास्पद नोंद त्यांच्या कवितेने केलेली आहे. 
* हिंदूंचा सत्पक्ष घेउनी अहिंदु पिटिळा जली स्थली ? 
अस ' गोमांतक ? खंडकाव्यातील विजयगीतही इति- 
हासाच्या प्रेरणेने भारलेले आहे. कवितालेखनाच्या 
शेवटच्या काळातली सावरकरांची कवितादेखील * करित 
ज्ञ शिकंद्र स्वारी । चंद्रगुप्त ग्रीका मारी ॥ हाणिळे 
हुसकिता जेथे । हूणांति विक्रमादित्ये ॥ अशी इति- 
हासाच्या स्पूतींची धार सतत अखंडपणे बाहत अस- 
ल्याची साक्ष दते. 


आत्मसमपैण आणि थुंज यांचा दुहेरी गोफ 
साबररांच्या कबिततीलळ आत्मसमर्पण स्वातंत्र्य- 

निठ्ठेच्या कुशीतून जन्मळेले आहे. ' सांत्वन ) या 

कवितेत सावरकरांनी आपल्या कुळघमी'चे स्वरूप स्पष्ट 


न, भा. ३ 


अनुक्रमणिका 


केलेळे आहे. भारताची स्थिती मुमुक्ष गर्जेद्रासारखी 
झाळेळी आहे. त्या गजेंद्राने सावरकरवंशकमल 
ईश्वराच्या पायी समर्पित केळेळे आहे. त्यामुळे 
ते पावन झाले. भारताची सेबा करण्याचे भाग्य 
आपल्याला लाभले भाणि आत्मबलिदानाचा मान 
आपल्या कुळाला लाभला याची सावरकरांना धन्यता 
वाटली. थोरल्या बंधूना जन्मठेपेची शिक्षा झालेली 
असताना आणि सावरकर स्वतः त्याच मार्गावर 
असताना त्यांनी ही ' सांत्वन ' पर कविता आपल्या 
बहिनीला उद्देशून लिहिली आणि ती त्यांच्या आत्म- 
समपेणा'ची नांदी ठरली. ' तुजसाठि मरण ते जनन । 
तुजविना जनन ते मरण ॥ ' असे क्ञांतिबीराच्या आणि 
स्वातंञ्यबीराच्या जीवन-मरणाचे स्वरूप पार वेगळे 
असते, दातरूंच्या रक्ताने मातृभूमीला दारुण स्नान घालू 
किंवा तिच्या सन्मानरक्षणी प्राणांचे बलिदान करू 
असे कडोविकडीचे आश्वासनेर सावरकरांनी आपल्या 
मायभूमीळा दिळेळे आहे. “ मुक्त तिचे जीवन की तेच 
आमुचे * अशी मातृभरमीशी एकरूपता त्यांनी साधलेली 
आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी सारे सावरकरकुळ निवैदा 
बनले तर देशभक्तांच्या अखंड परंपरेत त्याला स्थान 
मिळून ते अजरामर होईल अशी त्यांची श्रद्धा आहे : 


या भारतभूस्तव समररंगणी गेले 

या चिंतेने बहु वीर लढुनिया मेळे 

कुणि घोर यातनांचिया चितेवर जळले 

कुणि फास गळ्यासी लागताहि ना ढळले 
-त्या साऱ्यांविषयी सावरकरांना आत्मीयता वाटते. 
त्यांच्या कवितेतील स्वातंत्र्यनिष्ठा ही कडवेपणाने मरण- 
मारणाचा संग्राम करू इच्छिते. ' 


सावरकरांच्या कवितेतीळ आत्मबलिदानाचा पिंड 
हा अनेक ध्येयनिष्ठांच्या आत्मबलिदानांपेक्षा फार 
घेगळा आहे. त्याला आत्मक्षे्याचा मार्ग मान्य नाही. 
त्या आत्मसमपैणाच्या पोटी झुंजण्याची जिद्द आहे. 
सशस्त्र प्रतिकार हे त्यांच्या आत्मसमपैणाच्या मुठी 
धारदार पाते आहे. सावरकरांच्याच शब्दात सांगायचे 
तर पाते हे मुठीच्याच आधारावर रणकंदनी लवलवते, 
पाते मुठीच्याच मनोगताचे पारणे फेडीत असते. 
सावररांच्या कवितेतील आत्मबलिदान शस्त्रजीवी आहे; 
प्रथम आहुती धऊ पाहणारे आहे, असे आत्मसमर्पण 


१७ 


नवभारत 


बाजीप्रभूच्या जीवनात असल्यामुळे त्याचा पोबाडा 
सावरकरांनी आत्मीयतेने गाईलेठा आहे. शजूंचा बळी 
प्रथम घेऊन आत्मवलिदान करणाऱ्या वाजीप्रभूसारखी 
त्यांची आत्मसमर्पणाची प्रकृती आहे. अंदमानातल्या 
मीषण कारावासात आत्महत्येच्या तौत्र भावनेने 
घरले जात असताना त्यांच्या प्रवृत्तीने असे कुत्र्याच्या 
मोलाने मरायचे नाकारले, मराय'चेच तर सैनिकाप्रमाणे 
शत्रूचे रक्त सांडूनच असा निर्धार शेबटी प्रवळ 
ठरला. त्यांच्या ' मूत दुजी ती? कवितेतील बंदावीर 
हा धर्मासाठी प्राणत्याग करणारा धर्मवीर तर आहेच 
पण त्याहीपेक्षा विशेष म्हणजे शास्त्रांच्या सामर्थ्यावर 
पंजाबच्या हृदयातील परकीयांचे दास्यशल्य उपटून 
फेकून देणारा रणवीर आणि स्वातंत्र्यवीरही आहे. 
बधस्तंभाच्या परिसरात वावरण्याची वळ जेव्हा 
सावरकरांवर आली तेव्हा त्याच्याच स्मरणाने सावर- 
करांना स्फूर्ती दिली. बंदावीराने जहाल छळ सहन 
केला आणि- 

याहुनिही भयद असे छळ सहेनची 

परि झटेन, जीवनांविही झटेनची 

करण्यासी ही विमुक्त मातृभू पुन्हा ! 

मुक्त पुन्हा, शक्त पुन्हा... . . 

अशी झुंजण्याची प्रेरणा देणारी श्रद्धा त्यांच्या 
ठिकाणी निर्माण केली. आत्मसमर्पण आणि झुंज यांचा 
दुहेरी गोफ त्यांच्या कवितेत विणलेला आहे. “मूत 
दुजी ती" या कवितेत सावररांनी कबितादेवीच्या 
समरभीषण चंडमूर्तीलाच आवाहन केले आहे. तिच्या 
भैरबालाही मिवविणांच्या रणकर्कश गर्जनेसाठी त्यांचे 
मन नादावलेळे आहे. रुधिरप्रिय, खड्यधारी. रुंडघरा- 
रोद्रमीषण अशी कवितादेवीची मूर्ती हीच खरी प्रत्यक्ष 
क्तंब्यमूर्ती आहे ही त्यांच्या मनाची धारणा आहे. 
त्यांच्या कवितेतील कतव्यनिष्ठा- आत्मसमर्पणनिष्ठा 
रुधिरप्रिय आहे. ' सायंघंटा! या कवितेतील त्यांची 
सहनशीलता. मरणोन्मुख नाही, अगतिक नाही. ती 
जविष्णुतचा पिंड पोतणारी आहे. अंद्मानाच्या 
कारावासातीळ एकेक दिवस त्यांना शत्रूच्या सैन्यातीळ 
एकेका सेनिकासारखा बाटतो. 

भला दिन-शत्रु एक: नष्ट दशेच्या 

सेनेतिळं दिवसांच्या एक शिपाई 

पडला होऊनि ठार अधिक एक हा! 


शद 


दिवस वधस्तंभावर चढवला की सायंघ्रेटेचे टोळ 
खणखणतात ही झुंजण्याची प्रेरणा कोणत्याही परि- 
स्थितीत त्यांच्या कावतेला पाठमोरी झालेली नाही. 
व्येयाशी एकरूप होऊ पाहणाऱ्या त्यांच्या आकांक्षेने 
प्राणपणाने झुजणाऱ्या आणि विलक्षण तडफेने आकाशात 
झेप घेणाऱ्या गरुडकन्येच रूप धारण केलेले आहे. हे 
नेवे रक्त तो बिजेहुनी पेटावे । मृत्यूसि तुम्ही गाठून वळे 
भेटावे ॥ ' अन्त हे झुंज आणि आत्मवल्दान यांचे 
अभेद्य साहचर्य आहे. ः 
चाफेकरांच्या फाशीतून आपण जन्मलो आणि 
आपल्या फाशीतून आणखी कोणीतरी जन्मेळ असे 
क्रांतिकारकाच्या आत्म्याचे अमरत्व सावरकरांनी प्रकट 
केटेले आहे. ते आत्मंवळ- 
अनादि मी अनंत मी अवध्य मी भला 
मारिळ रिपु जगति असा कवण जन्मला. 
अभि जाळि मजसी ना खड्ग छेदितो 
मिउनि मळा भ्याड मृत्यु पळत स्ट्तो 
आण तुझ्या तोफांना क़रूर सैन्य ते 
यंत्र तंत्र शस्र असर आग ओकते 
हलाहला | त्रिनेत्र तो 
मी तुम्हासि तेसाची गिळुनि जिरवितो ]| 
-अद्या तऱहेंच आहे. थ्येय हा व्ययवाचाचा आत्मा 
असतो. ध्येयवाद्याच्या पाशिव देहाचा नाश अन्यायी 
सत्तेला करता आला तरी च्येय हे जगातील कोणत्याही 
पाडावी सत्तेला नष्ट करता येत नाही, व्येयनिष्ठा अर्जि- 
क्यही असते आणि अमरही असते. अर्न््ट टोलर या 
प्रसिद्ध ज्यू लेखकाने तुरुंगातून आपल्या पत्नीला आणि 
मित्राना लिहिडल्या पत्रातून व्येयवाद्याच्या अ्जिक्य 
ती घडवलेले आहे. * माझ्या शक्तीला 
पण संगिनीत आणि वा 11. तत रभ 
कळ भाळ फातही नाही...... आज तुरु. 
न असूनही मी स्वतंत्र आहे.. .....ज्या व्येयाकरिता 
र पळे रक्त सोंडळेळे असते ते कोणा- 
ह््ही उश्गाच्या मिंतीझड डांबून ठेवता येणार नाही. 
तते ध्येय स्वतंत्रच राहते. क्रांतिकारकाच्या रक्ताच्या थेवा- 
थबागणिक त्याचे सामर्थ्य वाढत असते ? असे आपल्या 
रक्तातून बाहणारे तत्त्वश्ञान टोलरने पत्रात शाब्दचद्ध 
केलेळे आहे. सावरकरांच्या कवितेतील तत्त्वज्ञानही 
कांतिकारकाच्या रक्तातून उसळलेले आहे. 


द विक ह: भ 
रल् 
वह ळशतत 


दिव्यदाहकाचे तपस्वी 


सावरकरांच्या ' गोमांतक ? या खंडकाव्यात त्यांची 
11९ ए300 आढळते. त्यांचे जीवनविषयक तत्त्व- 
ज्ञान भारतीय संस्क्रतीच्या सूक्ष्म अध्ययनातून आणि 
असीम जीवननिष्ठेतून निर्माण झाळेळ आहे. सूक्ष्म 
धर्मबुद्धी असलेल्या द्रष्ट्या त्र्पींच्या तपःसामर्थ्यामुळेच 
भारत अनेक आघातांनीही जीवनगून्य होऊ शकला 
नाही अद्यी सावरकरांची दृढ श्रद्धा आहे. दुबळ्यांचे 
देवही दुबळेच असतात हे भदक सत्य त्यांच्या ' गोमां- 
तकात मूतंस्वरूप बनलेळे आहे, त्या खंडकाव्यात 
सगळ्या भोंगळ अवास्तव तत्त्वांचा सावरकरांनी मर्ममेद 
केळेला आहे. उपयुक्ततावाद ही त्यांना क्रांतीची मनुस्मृती 
वाटते. त्यांच्या दृष्टीने श्रीकृष्ण हाच उपयुक्ततावादाचा 
पहिला प्रणेता आणि आचार्यही; कारण त्यानेच प्रथम 
तो आचरून दाखवला. व्यवहारनिष्ठा हे सावरकरांच्या 
जीवनविषयक तत्त्वज्ञानाचे अधिष्ठान आहे. “ निष्क्रिय 
भक्तिसी पावे देवही न गमे मळा ... परी आत्मबला 
सीमा असे देहवलापरी . . . दंडशक्तिविना तैसे क्षमादान 
विडंबना ... शांत भावचि हा, साधो, रिपुक्रौ्य न 
आपदा ... दुर्बंलाची दशा ऐशी । स्मशान सगळी 
मही ... पंयु डुर्वेळ पुण्याई : जोवरी जगतात की । 
चरणी नखरे ब्याप्ना, गरळे भुजगामुखी ॥ ... तुजे 
सद्गुणची भारी, भारता, तव घात ते ! ... धर्माविण 
बळ पाशव हे जस खरे । पंगु धर्मही तसा बलाविना 
ठरे ॥ ? अशी जीवनानुभवांच्या मंथनातून काढलेली 
जिवंत तत्त्वे “ गोमांतकाःत विखुरलेली आहेत. प्रकती 
ही व्याश्नीसारखी क्रूर व प्रेमळ अश्शी उमयविधा आहे. 
जीवनातील या दोन्ही प्रत्रत्तींचे योग्य पोषण केळे तरच 
माणसाला प्रगती करता येणे दावय आहे. “ भारतीय 
संस्कृतीने धर्माच्या पायाशी तलवारीची योजना केळेळी 
आहे ? या विवेकानंदांच्या वचनात जीवनाचे द्विविध 
पण समतोल तत्त्वज्ञान स्पष्ट झाळेळे आहे.  बळावाचून 
तत्त्व, शक्तीवाचून न्याय, प्रयत्नावाच्चन दैव, भौष्तिका- 
वाचून आत्मिक, ऐहिकावात्चन पारमार्थिक पंगू आहे, 
अपूर्ण आहे ? हे सावरकरांचे तत्त्वज्ञान त्यांच्या रक्ता” 
तून उसळलेळे आहे बुद्धीतून तावूनसुलाखन निघालेले 
आहे, कर्तृत्वामधून जिवंत झाेळे आहे आणि कविते- 
तून चिरंतन बनलळे आहे. ' 91९9 1०९४ 76४6918 
॥॥७ 19606 01 ७४७ 6९(९117101] ? 


(१) “ नवभारत ' मासिकासाठी पाठवावयाचे 
लेख कागदाच्या एकाच बाजूवर शाईने 
सुवाच्य लिहावे. 


(२) लेखाची पोंच ताबडतोब देण्यात येऊन 
त्यासंत्रंधी निकाळ सामान्यतः एक महिन्यात 
कळविण्यात येईल, न सखीकारलेला लेख 
परत करण्यासाठी अवइय तो टपालखचे 
पाठवावा, 


(३) लेखाची मर्यादा सामान्यतः ४००० दाब्दां- 
हून अधिक नसावी. अनेक अंकातून 
लेखांक देण्यापेक्षा विशिष्ट मसुद्यावर स्वतंत्र 
ळेख लिहिणे बेर. 


(४ ) आशयाला बाघ न आणता लेखाची मर्यादा 
कमी करण्याचा अधिकार संपादकमंडळाला 


राहील, 


(५) लेखाव्रद्वळ अल्पस्वल्प . मोबदला देण्याचे 
संपादकमंडळाने ठरविले आहे, 


(७) लेख, संपादकासाठी इतर काही मजकूर व 
अभिप्रायासाठी पुस्तके कार्यकारी संपादकांचे 
पत्त्यावर मुंबईस पाठविणे. 


प्रा, पा, ना. कुलकर्णी 


शांतटिंगाप्पा आणि विवेकचिन्तामाणि- काही विचार 


“ विवेकचिन्तामणी'* ' हा प्राचीन मराठीतील ग्रंथ 
कर्नाटक विश्वविद्यालय आणि पुणे विद्यापीठ यांचे 
पहिले संयुक्त प्रकाशन म्हणून प्रसिद्ध झाळा आहे. 
त्याचे संपादने धाखवाडच्या कर्नाटक महाविद्याल्यातीळ 
मराठी विभागाचे प्रमुख प्राथ्यापक डॉक्टर पंडित 
आवळीकर यानी केले आहे. डॉ. दा. चिं. पावटे 
आणि महामहोपाध्याय द्‌. बा. पोतदार या दोन्ही 
कुलगुरूंचे अनुक्रमे * ऐ०९७०"१? आणि पुर- 
स्कार ? लाभल्याने ग्रंथाचे भाग्य बाढले आहे. ९८ 
एठ्ठापर्यत विस्तारळेली संपादकाची प्रस्तावना, सुमारे 
दहा पानांची विषयानुक्रमणिका, पान १ ते ३४१ त 
मूळ ग्रंथाची दहा परिच्छेदांची बरीच उत्तरकालीन 
वाटणारी संहिता, पान २४२ ते ३७१ त वारद्‌प्रतीच्या 
आधाराने नोंदलेळे पहिल्या दोन परिच्छेदांचे पाठभेद, 
पान ३७२ ते ४२४ त टीपा आणि शेवटच्या दोन 
पानावर “ ग्रेथातील प्रक्षेप व सैक्षप ? असे या ग्रेथाचे 
स्वरूप आहे. 

या विद्यापीठ प्रकाशनापूर्वी विंवेकचिन्तामणीचे 
पहिळे दोन परिच्छेद सोलापूरच्या श्रीमान वारदांच्या 
आश्रयाखालील * बीरदैवलिंगित्राह्मणधर्मग्रंथमाठे'तून 
३५ वा ग्रंथ म्हणून शके १८२३० मध्ये प्रसिद्ध झाठे 
होते. त्यात प्रथम परिच्छेदाचे श्रीमहिंगराजकुत संस्कृत 
रूप आणि त्याखाली ' श्रीह्यांतिश्वरकृत प्राकूत ओव्या ! 
छापल्या असून मधून मधून तळटीपांत काही जादा 
ओव्या दिल्या आहेत त्या मूळ निजगुण शिवयोगींच्या 
कन्नड ग्रंथात असणाऱ्या अधिक भागाचे वे, शा, 
रंगाचार्य मुधोळकर यांच्याकडून भाषांतर करवून घेऊन 
घातल्या आहेत. दुसऱ्या परिच्छेदात मात्र शांतेश्वरकृत 
मराठी संहिता आणि तिच्याखाली तिचेच मराठी गद्य 
रूपांतर देण्यात आले आहे. 

या दोन्ही प्रकाशनांच्या मुखपृष्ठांवर * 


श्रीनिजगुण 
शिवयोगीकृत विवेकचिंतामणि ? 


असा छापढेला मथळा 


१, श्रीनिजगुण शिवयोगीकृत विवेकचिंतामणि संपादक- 


१९ 


अनुक्रमणिका 


. उंधडच दिशाभूऴ करणारा आहे. मराठीतील दा ग्रंथ 


मराठी कवीच्या नावावरच नोंदला जायला हवा होता. 
शिवाय हे मराठीकरण निजगुण शिबयोगींच्या कभड 
ग्रंथाचेच आहे असा निर्वाळा निःसंदिग्धपणे देता 
येत नाही हे पुढे स्पष्ट होईळच. 


ग्रंथप्रकाशनाची घाई 


विवेकचिन्तामणीची ही दोन्ही प्रकाशने संहितेच्या 
बाबतीत असमाधानकारक आहेत. विद्यापीठप्रकाशने 
तर अधिकच निराशाजनक आहे, मात्र त्यात संपादका- 
कडे फार दोष आहे असे मानण्याचे कारण नाही. 
प्रा. आवळीकरांना जे हस्तलिखित मिळाळे ते सन 
१८४४ मधील आहे. श्रीमल्िकार्जुनशास्त्रीना ( वार्‌ 
प्रकाशन ) मिळालेल्या हस्तलिखिताचा काळ नमूद 
नाही. हस्तलिखिताची माहिती देताना ते लिहितात, 
“ श्रीशान्तेश्वरकृत ओवीबद्ध मराठी भाषांतर 
श. स. अण्णा ढोणे वैरागकर याजकडून मोठ्या कष्टाने 
प्रात झाळे. हा ओवीग्रेथ फार जुनाट असून जागजागी 
वाळबीने खाल्ल्यामुळे अत्यंत जीण झाला आहे. 
तत्रापि दैवयोगे मजकूर मात्र अद्याप गहाळ झालेला 
नाही?” पण एवढ्याने निश्चित काल ठरवता येत नोही. 'हे. 
हस्तलिखित मिळवण्याचा प्रयत्न करूनही ते हाती लागले 
नाही ? असे प्रा, आबळीकरांनी म्हटले आहे. एवढां 
प्रयत्न सोडला तर ही पोथी अन्यत्र मिळते की नाही 
याचा शोध त्यांनी घेतल्याचे दिसत नाही, सरस्वती 
महाल, तंजाबर किंबा वाग्देवता मंद्रि, घुळे येथील 
संग्रहात या ग्रंथाची एकही प्रत दिसत नाही, 
हे खरे, तथापि. शांतपरंपरेतीळ एखाद्या मंठात 
अजूनही हा ग्रंथ मिळण्याचा संभ आहे, ग्हणून 
असे म्हणावेसे वाटते की ग्रंथप्रकाशनाची एवढी घाई 
करण्याचे कारण नव्हते. असे ग्रंथ पुनः पुनः छापले 
जात नाहीत. 


प्रा. पंडित आवळीकर, १९६३, 


-पे 


"कांखगपर चघळऊन? ७ कूिनिवभारत 
-रर्डटप्ण' वक %--॥/& ७५ 

-पफनभपअरलन रा 
“चमसह' ्ट्* 


श्ांतरिगाप्पा आणि बिवेकचिन्तामणि : काही विचार 


आहे या परिस्थितीतही अधिक काळजी घेतली 
जाणे आव्यक होते. मूळ हस्तलिखितात शब्दांची 
जोडतोड चुक्रीची असली तर ती तद्ीच ठेवण्यात अर्थ 
नव्हता. उदाहरणाथ पुढील काही स्थळे नमुन्यादाखल 
पहावीत--< 
इशान्यामि मुखे ५०७२ इंश्यान्यामिमुत्ले हवे 
अंगुळीत्रयानेयेकवट ५२०२ अंगुळीत्रयाने येक », 


स्वाहाया वचनी ५८६२ स्वाहा या वचनी » 
प्रीति नेसाचें ८७७२ प्रीतिने साचें 9) 
ति तुल्याने १२११)२ तितुल्याने ह 
निशादहे मकूट १५६१४ निश्याद हेमकूट  )/, 


यांतील शेवटची तीन स्थळे संपादकांनी टीपा 
देताना लक्षात घेतलेली आहेत. संहिततच तशी 
दुरुस्ती त्यांनी केली असती तर वाचकांची सोय झाली 
असती, 

२३३६1२, ४२९|२, ८१२२, १५४३ इत्यादी 
ओव्या अपूर्ण आहेत. संहितेत त्या त्या दर्शवायळा 
हव्या होत्या, 

काही ओव्यातून येणारी द्विरुक्त अक्षेर संहिता 
देताना वगळायला हरकत नव्हती, उदा०- का कारण 
७४९]२, तया-या ७५५)२ इत्यादी 

दुसऱ्या परिच्छेदातील १९८ व्या ओवीत एकच 
चरण दोनदा आला आहे. ' प्रयोजन प्रीती ? हे शब्द 
एकदाच ठेवळे की ओवी सुटसुटीत होते. 

€ त्याचे ठाई? (ओ. ६७, ४३१, ४२९ परि. 
१ इ. ), "याचे लक्षण पुढे सांगो? (ओ. ७९ नंतर१) 
इ. गद्य मजकूर ओवीहून वेगळा दाखवणे भाग होते. 
८१९१२ ही ओवी नसून ते सरळ गद्य आहे. 
पृ. १४० ते १४३ वर गद्य मजकूरच आहे तरीही 
तेथे ८२४ ते ८३२ असे ओवीक्रमांक आहेत भाणि 
परत १४३२ व्या पानावर ८२४ पासून पुढचे ओवी- 
क्रमांक आहेत. मधूनमधून आढळणार्‍या या गद्याचा 
संपादकांनी कोठेच विचार केलेला नाही. 

ओवीस क्रमांक नसणे (११६९२ नंतर), 
एस्लादा क्रमांक गळणे ( २७५२ नंतर एकदम ३७७. 
वारदप्रतीतही ३७५ व ३७७ या दोन ओव्यांच्या 


मधील ओवी आढळत नाही. ), अनुष्टरभांना 
ओवीक्रमांक देणे (४५, ४६1१० ), २१२१ या 
संस्कृत छोकास ओवीक्रमांक देणे ( वारद्प्रतीत 
याला क्रमांक नाही. शिवाय हाच छोक दुसऱ्या 
परिच्छेदाच्या प्रारंभी आहे. ) अश्या चुका मुळात 
असल्या तरी विद्यापीठ प्रकाशनात राहायला नको 
होत्या. 

वारदप्रतीत पहिल्या परिच्छेदात पाच ओव्या अधिक 
आहेत. त्यांची नोंद व्हायला हवी होती, वारदप्रतीत 
अधिक आलेला भाग त्या त्या ठिकाणी तळटीपात 
द्यावयास पाहिजे होता. पहिल्या दोन परिच्छेदांचे 


'बारदप्रतीतील पाठभेद त्या त्या ठिकाणी तळटीपात. 


आले असते तर अभ्यासकांची अधिक सोय झाली 
असती, 


संहितेच्या दृष्टीने एवढा विचार पुरे. प्रस्तावनेमधील 
काही विघानांचा अधिक विचार मला करावयाचा 
असल्याने तिकडे वळतो. 


: विवेकचिन्तामणी”चा कतो 

“ विंवेकचिन्तामणि ' नावाचा कन्नड ग्रंथ ज्ञान- 
कोश्यासारखा असून तो गद्यात लिहिलेला आहे. त्याचे 
लेखक निजगुण शिवयोगी, पण निजगुणांचा काळ 
अनिश्चित आहे. विजापूरचे माझे एक ज्येष्ठ स्नेही श्री. 
ना. ब. जोशी 'परमानुभवत्रोधा'च्या प्रस्तावनेत लिहि- 
तात, “ श्री निजयुणांचा कालही खि. सन १२५० पासून 
१६५० पर्येत हेलकांबे खात आहे. या चारशे वषाच्या 
दरम्यान ते केव्हातरी होऊन गेले असे म्हटले जाते. 
ज्ञानोद्यात[ भाग १० वा (क) पान ३०६ ] 
निजगुण १७ व्या शतकाच्या मध्यावर झाळे असे 
म्हटले आहे? ( श्रीनिजगुण शिबयोगीकालळ व 
कार्य, ए. ४ ). म्हणजे ज्यांच्या ग्रंथाचा आधार 
श्ांतलिंगाप्पा घेतात असे म्हटले जाते त्या मूळ 
ग्रथकाराचा काळ ठरलेला नाही, या चारशे वर्षांच्या 
( किंबा प्रा. माळवाड म्हणतात त्याप्रमाणे “ १२ व्या 
शतकापासून ते १७ व्या 'डातकापर्यंत ? म्हणजे 
पाचसहांशे वर्षाच्या ) दीर्घावधीत एकाहून अधिक 
६ निजगुण शिवयोगी * होऊन गेले असण्याचीही 


२. 8४0१1९8 3 पिकपठए00 800 61[पा'6, प 100पा ० शै 1), 0, 2६१७७ 


752९ 369, 


२९ 


नवभारत 


शक्‍यता आहे. प्रस्तुत निजगुणांची कालनिश्चिती या 
मराठी अनुबादाच्या कालनिश्चितीवरून करता येणे 
शक्‍य आहे पण त्यासाठी मराठी 'अनुवादाचा काल 
संशयातीतपणे सिद्ध व्हायला हवा आणि मराठी 
€ बिवेकचिन्तामणि ? कन्नड बिवेकचिन्तामणीचाच अनु- 
वाद आहे हे एखाद्या उभयभाषाकोविदाने निभ्रांतपणे 
सांगायला आहे. श्री, ना. ब. जोशी तर एकदा 'सवि- 
वेचन भाषांतर ( पृ. १) म्हणतात तर एकदा 
' ओवीबद्ध रूपांतर ' ( पृ. ५ ) म्हणतात. 


निजगुणांनी दोन संस्कृत ग्रथ लिहिले असावेत असा 
तर्क केला गेला असून श्री, ना. व. जोशी त्यांची नावे . 
“ दर्शनसार २ आणि “ आत्मतर्कचिंतामणि ? (प.६) 
अशी देतात तर महिकाजुन शास्री * शिवतरकंचिंता- 
मणि ? ( प्रस्तावना पान १ वरील टीप ) नामक 
एकाच ग्रंथाचे ( विंवेकचिन्तामणीत निजगुणांनीच 
उल्लेख केल्याचे सांगून ) नाव देतात, मात्र निजगुणाचे 
इतर सात ग्रंथ कन्नडमध्ये आहेत हे जसे त्यांनी स्पष्ट 
म्हटळे आहे तसे “शिवतकंचिन्तामणी?च्या भाषेसंबंधात 
त्यांनी काहीच विधान केलेले नाही, निजगुणांनी 
“ विवेकचिन्तामणि ? कन्नडमध्ये रचला असेल तर 
तोच परत संस्कृतमध्ये त्यांनीच रवढा असण्याची 
शक्‍यता कमी वाटते, किंवा आधी संस्कृतात रचला 
असेल तर मग परत कन्नडमध्ये स्वण्याचा संभवही 
कमीच, 


श्री. रा. चिं. ढेरे एक वेगळीच माहिती. देतात. 
* दत्तसंप्रदायाचा इतिहास ? या पुस्तकात ( द्वितीया - 
वृत्ती ) आंश्रातील परमानंदतीर्थांच्या 'व्विकचिन्तामणि? 
याच नावाच्या तेलगू ग्रंथाची ओळख करून देताना 
त्यांनी म्हटळे आहे, “या ग्रंथाची दोन हस्तलिखिते 
तंजावरच्या सरसखती महाळ ग्रंथालयात (क्र, ७', ० 
७५१) आहेत, “ हा ग्रंथ निजगुण शिवयोगी यांनी 
तेल्गुतून कानडीत अनुवादित केला आहे,” 
प्रा, रावांनी दिली आहे. ही 
महत्त्वाची आहे, कारण निजगुंग शिवयोगींच्या ' विवेक- 
चिन्तामणीस्चे मराठी रूपांतर एकनाथकालीन लिंगायत 
मराठी संत शांतलिंगस्वामी यांनी केळे आहे. 
चिन्तामणि? ही निजगुण 


नर 


धारणा आहे. निजगुणांच्या प्रस्तुत ग्रंथाचे मूळ तेल्गूत 
आहे, याची कानडी पंडितांनाही कल्पना नसावी 
(प. १८८). 
ही भिन्न भिन्न मते पाहिळी तर आज एवढेच 
म्हणता येते की निजगुणांनी “ विवेकचिन्तामणि ! 
नावाचा एक ग्रंथ, लिहिला, तो कन्नडमध्ये की संस्कृत- 
मध्ये या बाबतीत सादांकता, कनडमधथ्ये लिहिळा असेल 
तर त्याचे मूळ प्रा, राव म्हणतात त्याप्रमागे तेलगूत 
आहे की आणखी एखाद्या संस्कृत ग्रेथात आहे याचा 
निर्णय आज लागलेला नाही. 
शांतलिंगाप्पांनी * विवेकचिन्तामणि ? या कन्नड गद्य 
अथाचाच अनुवाद वा भाषांतर केळे हे. अंतर्गत 
झुराब्यावरून सिद्ध होत नाही, 
आपण '* विवेकचिन्तामणि ? या कन्नड ग्रंथाचा 
अनुब्राद करीत आहोत असे शांतलिंगाप्पांनी कोठेही 
म्हटलेले नाही, उलट - 
* श्रीमद्यनेक सुरवरादिक । सन्मत्ताने शोभे विवक- 
चिंतामणी म्हणिजे तारक । संस्कृत शास्त्र ॥ १४०॥ 
न्न परि, १०॥ । ग 
असे ते म्हणतात, म्हणजे ' विवेकचिन्तामणी हा अनेक 
देवतादिकांच्या संमतीने शोभणारा ग्रंथ म्हणजे संस्कृत 
तार शास्र * असा हा त्यांचा अभिप्राय त्यांच्यासमोर 
€ बिवेकचिन्तामणि ? नामक संस्कृत ग्रेथ असावा असे 
सांगणारा वाटतो. पुन्हा- 
“ ते विवेकचिन्तामणी शास्त्र | 
प्राकृत भाषा सविस्तार | 
सांगिजेल म्हणे शान्तेश्वर । 
जगस्बहीतनिमित्ये ॥ २७॥ परि. १॥ 
€ तयाचिये युक्तीवरी । 
मी प्राकृत भाषा बोलिलो वैखरी ? || १२०४॥ 
-प,.१॥), 
€ इति सकळ बेदश्ास्त्राभ । 
मुख्य निरोपिह्य प्राकत?॥ १॥ प. २॥ 
या ठिकाणी मूळ संस्कृताच्या अपेक्षेने ' प्राकृत भाषा ? 
असे शब्द शांतठिंगाप्पांनी वापरळकने असावेत, पण 
निजगुणांचा संस्कृत बिवेकचिन्तामणि उपलब्ध नाही. 


शांतलिंगाप्पांच्या समोर निजगुणांचा ग्रंथ असावा असे 
तो भाग असा आहे- 


ज्या आधारावर म्हटले जाते 


शांतलिंगाप्पा आणि विवे 


“ निजगुणाचेनि योगेश्वर । जे साक्षात्‌ दोभूच्या पुत्र | 
तयाचे चरित्र अपारें | सांगीतळें असं |॥॥१२०१३॥ 
तयांचिये युक्तीवरीं । मी प्राकृत भाषा बोलिलो वैखरी । 
ते प्रीति पावो संवेश्वरी । श्रीशंभो नीळकंठी 
॥ १२०४॥प, १॥ १ 

या' ओव्यांचा अन्वयार्थ लावताना “ तयाचे ? म्हणजे 
कोणाचे हे स्पष्ट होत नाही. वारदप्रतीत या ओव्या 
अशा आहेत-- 


 निजगुण देव योगेश्वर | जो साक्षाच्छंभूचा वरपुत्र । 
तयाशे चरित्र अपार । सांगत असे | १२०९ || 
तय़ाचे युक्तिवरी । मी प्राकृत भाषा बोलिलो वैखरी । 
तो प्रीति पावो संवेश्वरि । श्रीशांभो नीलकंठी 
॥१२१०|॥ प, १॥? 
-याचा गोळाबेरीज अथ साधारणपणे असा होईल, 
प्रत्यक्ष शांकराचे वरपुत्र जे निजगुण योगेश्वर त्यांचे 
चरित्र ( महत्कृत्ये ! ) खूप काही सांगते, त्या लांच्या 
- युक्तीच्या आधारे मी प्राकृत भाष्रेत हे बोललो, 
सवेश्वर श्रीशभो नीलकंठाच्या ठिकाणी तो (१) प्रीती 
पावो म्हणजे श्रीशभूनीलकंठाला आवडो'. येथे 'युक्ती' 
ऐवजी ' उक्ती ? असा पाठ असेळ काय ? तर्राही 
£ चरित्र ' हा शब्द अडचणीतच टाकतो ० शांतलिंगा- 
प्पानी कन्नड ग्रेथ आधाराळा घेतळा नसावा याला 
आणखीही कारण देता येईल. 
यापूर्वी के. खरक्ीकरक्यास्त्रांच्या संपादनाने प्रसिद्ध 
झालेल्या ' कर्णहंस ? ( कर्णहस्तिकी किंवा हस्तकी-गो. 
का. चांदोरकर-भा. इ. सं. म॑. वार्षिक इतिद्रत्त शके 
१८३७ , कणहस्तिकी-महाराष्ट्र सारस्वत-भावे चतुथ 
आ. प्र. ४३५; करणेहस्तकी-पांगारकर-म. वा, इ. 
खंड ३ प्र. ५२९ ; करणहासकी ( कर्गहस्तकी ) कर्ण- 
हास्थ-सरस्वंती महाल यादी व्हॉ. १; कर्णहसकी-करण- 
हँस ओ. १४ ) या ग्रंथात तर मूळ संस्कृत न्छोक 
उद्धृत करूनच शांतलिंगाप्पांनी टीका लिहिली आहे, 
विवकचिंतामणीतही मधून मधून संस्कृत वचने (४०११, 
८४६१ इ. ) व छोक (२१२1१, ४५-४६]१० ) 
ते उद्ग॒त करतात, यावरून त्यांचा संस्कृतचा ब्यासंग 
जसा सिद्ध होतो तसा कन्नड भाषेचा होत नाही, 
साहजिकच श्ांतलिंगाप्पाना कन्नड भाषा येत असेल की 
नाही याचीच जेथे दका निर्माण होते तेथे * शांतलिंग- 


कचिन्तामणि : काही विचार 


स्वामींची मातृभाषा कन्नड असावी * ( प्रस्तावना पृ. 
६२) हे प्रा, आवळीकरांचे विधान संशोधनक्षेत्रात 
टिकण्यासारख्े नाही, खुद्द आवळीकरांनीच पुढे म्हटले 
आहे * परंतु कन्नड भाषेची छाया ' विवेकचिंतामणी ? 
बर पडलेली आढळत नाही ? (प्र. प्र. ६२) . पण 
हे विधान एखाद्या उभयभाषापेडिताने करायला 
हवे. कन्नड ही शांतलिंगांची मातृभाषा असती 
तर तसा निर्देश त्यांनी जरूर केला असता, ' गुरु- 
चरित्राश्चा कर्ता सरस्वती गंगाधर “भाषा न ये 
महाराष्ट्र ! ( गुरुच, १४९ ) असा आवर्जून उल्लेख 
करतो. आपल्याला संस्कृताःचा अभ्यास नसल्याने 
कर्नाटककवी कुमारूयासाच्या आधाराने आपण ग्रंथ- 
विलास आरंमिल्याचे महाभारत स्चणाऱ्या चंद्रात्मज 
रुद्राने सांगितले आहे, निजगुण शिवयोगी आणि 
चन्नत्रसवेश्वर हे कर्नाटकातील सत्पुरुष आहेत, त्यांनी 
काही कन्नड स्चना केलीही आहे पण तेवढ्यावरून 
द्ांतलिंगाप्पांनी कन्नड ग्रेथांचाच अनुवाद केला असे 
म्हणगे बरोबर ठरणार नाही. 


श्रीचन्ननसवेश्वरांच्या 'करणहसुगे? या कन्नड ग्रंथाचा 
( हा ग्रंथ तर उपलव्धच नाही ) शांतलिंगस्वामींनी 
अनुवाद केला असेही प्रा, आवबळीकर म्हणतात. हा 
विचार दुसर्‍या कोणीही मांडलेला नाही. “ त्यांना 
( द्यांतलिंगाप्पांना ) संस्कृत उत्तम येत असावे, हे 
चचन्नत्रसवेश्वराचे सूत्रावर त्यांनी टीका केल्यामुळे सहज 
दिसते? (श्रीश्ञांतलिंगप्पा महाराज यांचे चरित्र, पू. १४) 
असे कै. खरशीकरश्यास्त्री म्हणतात तर श्री. य. खु. 
देशपांडे लिहितात, “ प्रस्तुत कर्णहंस ग्रंथ लिंगायतपंथ- 
प्रवर्तक श्रीनसवेश्वर यांचे भाचे आणि पंथाचे एक श्रेष्ट 
आचार्य यांनी केलेल्या सदतीस संस्कृत 'छोकांच्या 
एका अध्यात्मग्नेथावर श्रीश्यांतलिंगाप्पा या थोर 
बिभूतीने मराठी भाष्रेत केळेडी ओवीबद्ध टीका होय? 
( पृ, १६ ). भावे पांगारकरही हा कनडचा अनुवाद 
आहे असे म्हणत नाहीत. तसा अंतर्गत पुराबाही त्या 
ग्रंथात नाही. 

काही महिन्यांपूर्वी सुंबईराज्याचे भूतपूवे महसूलमंत्री 
ना. म, पु. पाटील यांना भेटण्यास मी बेळगावी गेलो 
होतो, ' कणहंस' या ग्रंथाची एक सटीक वब 
पाठभेदासह आवृत्ती प्रसिद्ध करण्याचा त्यांचा विचार 


२३ 


नवभारत 


आहे. चनत्रसवेश्वरांचे म्हणून जे ३७ संस्कृत “छोक 
मानले जातात ते चनत्रसवेश्वरांचे नसून आगम 
"प्रेथांतीळ आहेत असा सिद्धांत ते प्रस्थापिणार आहेत. 
बेहुतेक 'छोकांचे उद्गम त्यांनी शोधळे आहेत. या ३७ 
संस्कृत *छोकांवर चनजसवेश्वरांनी कन्नडमध्ये गद्यात 
टीका लिहिली असे मानले जाते, अर्थात चनबसवे- 
ख्वरांची ही गद्य-कन्नड टीका उपलभध झाल्याविना 
शांतलिंगाप्पांनी त्यांचे कितपत अनुसरण केळे हे सांगता 
येत नाही. कदाचित चनत्रसवेश्वरांनी एकत्रित केलेल्या 
या '३७ संस्कृत छोकांनाच चनजसवेश्वरांची क्ती 
म्हणून शांतलिंगाप्पांनी आपल्या नजरेसमोर ठेवले 
असावे. 

तेव्हा शांतलिंगाप्पांच्या या दोन ग्रेथांच्या संदर्भात 
बोलायचे तर त्यांनी संस्कृतावरूनच हे दोन्ही ग्रेथ 
मराठीत अनुवादळे असे म्हणणे सत्यास धरून होईल, 

कन्नड विवेकचिन्तामणि आणि प्रस्तुतचा मराठी 
ग्रंथ याच्यात आढळणाऱ्या विरोधी स्थळांचा आणि 
गाळलेल्या किंवा अधिक आलेल्या स्थळांचा विचार 
संस्कृत विवेकचिन्तामणीच्या उपलव्धीनंतर अधिक 
योग्य तऱ्हेने होऊ दकेळ, तोपर्यंत निर्णयात्मक विधाने 
एककल्लीपणाची आणि दुराग्रहाची ठरतील, 


बडगावमठाची स्थापना 


वडगाव येथील “ गादीची मूळ स्थापना शांत- 
लिंगाप्पा ऊर्फ शांतेश्वर महाराज यांनी केली? (महाराष्ट 
सारस्वत ए. ४२४ ) आणि ' शक्रे १५०४ मध्ये बट 
ग्राम ऊर्फ वडगाव येथे येऊन यांनी ( कृष्णाप्पांनी ) 
तेथे मठाची स्थापना केली ” ( ए. ४१५ ) अक्ली 
दोन वेगवेगळी विधाने के, माब्यांनी केळी आहेत. 
प्रा, आवळीकरांनी ही दोन्ही विधाने प्रस्तावना प्र, ११ 
वे १६ वर उब्दुत केली आहेत. पण शांतलिंगाप्पांची 
कालमर्यादा ठरविण्यासाठी त्यांनी विशेष विचार वा 
चर्चा न करता करे, भाव्यांच्या पहिल्या विधानाकडे 
आपला कल दशेविळा आहे. किंब्रहुना या दोन्ही 
विधानांत परस्परविरुधत्व आहे हे त्यांच्या लक्षातच 

आलेळे दिसत नाही, अन्य आघारही प्रा. आवळी- 
करांनी पाहिळेले नाहीत. के. जनार्दन बाळाजी 
मोडकांनी इ. स. १८९९ त * जयराम, स्वामी 
वडगावकर त्यांचे गुरु परमशुरु व शिष्यप्रशिष्य यांच्या 


चरित्राची बखर? प्रसिद्िली आहे. तीत वडगाव 
मठाची स्थापना शांतलिंगाप्पांनी केळी असे कोठेच 
म्हटळेळे नाही. शांतलिंगाप्पांचे एक शिष्य कृष्णाप्पा 
ऊर्फ कृष्णदास हे वारुळवाणे ( उरुणाघाद- रामदास 
स्वामींची वस्र; उरुण बहे- आचार्य कालगावकर ) 
येथीळ कुलकरणी, शांतलिंगांच्या अनुग्रहानंतर गावी 
रहात व दर महिन्याच्या छ्युक्ळ एकादशीस श्रीरींभु” 
महादेव ( शिखरशिंगणापूर ) येथे गुरुदर्गीनास जात, 
कृष्णाप्पांचा एक शिष्य कुंदाजी ( कुकजी-भक्तमंजरी- 
माळा; कुषजाब्रावा- जवरामस्वामीकृत अपरोक्षानुभूंती, 
प्रस्तावना ) हा वडगावाचा वतनदार पाटील होता. 
कृष्णाप्पा उरुणबेहे-, वडगाव-> शिखरदिंगणापूर 
असा मार्ग आक्रमीत असत तरीही कुंदाजी आपल्या 
गुरूच्या म्हणजे कृष्णाप्पांच्या दर्शनास कृष्णपक्षातील 
एकादशीस गुरुग्रामी जाई. पुढे कुंदाजी पाटलाच्या 
“ शरीरास इजा ? होऊ लागल्याने आपला नेम चालणार 
नाही असे त्याला वाटले आणि म्हणून त्याने दृष्णा- 
प्पांना € वडगावी रहावे ? अशी विनंती केळी, कृष्णा- 
प्पांनी ती मानळी व मग वडगाबाहूनच ते गुरुदरशनास 
जाऊ लागले, क्यांतलिंगांनी आपल्या अंतसमग्री-“आता 
आजपासून तू वडगावी राहून आमचे चिंतन करीत 
स्वस्थ असावे? असे कृष्णाप्पांना सांगितले, जयराम 
खामींच्या बखरीतील या वृत्तांतावरून वडगावमठाची 
स्थापना कृष्णाप्पांनी केली हे उघड आहे. 


भारत- इतिहास- संशोधक मंडळाच्या राके 
१८३७ च्या इतिवृत्तात कृ. वि. आचार्य काळगावकर 
यांचा € वडगाव मठाची परंपरा ? हा लेख आला आहे. 
वडगावमठाची स्थापना कृष्णाप्पांनी केली असेच 
त्यांनी म्हटले आहे. 


जयरामस्वामींच्या बखरीत शांतलळिंगाप्पांच्या 
संबंधीच्या काही सुंदर आख्यायिका आल्या आहेत. 
तथापि शांतलिंगाच्या चरित्राविषयी निश्चित माहिती 
फारशी उपलब्ध नाही. अक्षावेळी मिळतील त्या 
आख्यायिका, दंतकथा लिहून ठेवणे एवढेच संशो- 
घकाचे कांम राहते. चिकित्सक बुद्धीला त्यांतील अद्‌मु- 
तता पटत नाही एवढेच फार तर म्हणता च 


ह प येईंळ, के. 
खरशीकरश्ात्तांनी तेच केळे, पण पा, आवळीकरांनी 


"के, खरशीकरांपेक्षा कै, बामणगावकर अधिक चिकित्सक 


२४ 


शांतछिंगाप्पा आणि विवेकचिन्तामणि : काही विचार 


वृत्तीचे वाटतात ' (प्रस्ता. ए. १२) अते 
म्हणून कै, खरक्यीकरांना अन्याय केला आहे. चिकि- 
त्सेने मांडळेळे मत बरोवरच असते असा आग्रह धरता 
यत नाही. खुद्द ब्रामणगावकरानीही “ दिसतात, 
असावी? अशी क्रियापदे बापरून जपूनच लिहिले आहे 
पण आवळीकर मात्र ' बामणगावकरांचे विवेचन कोणा- 
सही मान्य होण्यासारले आहे ? असे . लिहितात, 
बामणगावकरांचे झाळे तरी तर्कच. लोकप्रसिद्ध नि ग्रेथ- 
निविष्ट दंतकथा देणे एवढेच काम के. खरक्षीकरांनी 


>: 


क्ल, 


शांतळिंगांचा मृत्युशक 
* झांतलिंगाप्पांचा ' मृत्युराक अगदी तिथीसकट 
उपलब्ध आहे. शक १५४५ माघ शु. पोर्णिमा हा 
त्यांचा निधनकाळ होय. (प्रस्ता, पृ. १४ ). असे 
कै. भाव्यांच्याच आधाराने पण त्यांच्यापेक्षा जोराने 
आणि छातीठोकपणे प्रा. आवळीकर सांगतं आहेत. 
के. भाव्यांनी दिलेल्या पुढील अभंगाचाच आघार ते 
देतात- 
५ आद्य शांतिश्वर प्रसिद्ध सकळां । 
तो प्रेमजिःहाळा कृष्णदास ॥ 
शके पंधराशे पंचेचाळीसांसी । 
माघ पौर्णिमेसी समाधिस्त ॥ ' 

पण प्रस्तुत अभंगातून ही तिथी शांतेश्वरांच्या समाधि- 
काळाची असा अर्थ निघत नाही. यातील ' कृष्णदास? 
हे पद निर्णायक मानायला हवे. शांतेश्वर हे कृष्णदास 
नव्हेत. ' सर्वांना माहीत असलेळे आद्य शांतेश्वर, 
प्रेमजिव्हाळाच असा कृष्णदास ( किंवा कृष्ण हा 
दासशिष्य म्हणजे कृष्णाप्पा ). तो पंधराशे पंचेचा ळि- 
सात माघी पौर्णिमेस समाधिस्थ झाला ? असा या 
अभंगाचा अर्थ होतो आणि तो अन्य पुराब्यांनी सिद्ध 
होतो, 

जयराभस्वामींच्या बखरीत १२ ते १४ पानांवर 
कृष्णाप्पांच्या समाधिप्रसंगाचे वर्णन आले आहे. तेथे 
* श्रीकृष्णापास्वामी यांनी शके १५४५. माघ खड 
१८. रोजी समाधि घेतली असे म्हटळे आहे. 

भारत इ. सं. मंडळाच्या शके १८२७ च्या इति- 
वृत्तातील कृ. वि, आचाय कालळगावकर यांच्या लेखात 
५ कृष्णाप्पास्वामी वटय्रामास आले सके १५०४ ते 


न, भा. ४ 


सके १५४९ रुघिरोद्वारी नाम संवऊरे माघ शो) १५ स 
समाधिस्त जाहाले? ( बखरीच्या स्वरूपाची तीन 
पाने लेखकांना मिळाली होती त्यातील हा मजकूर 
आहे. ) असा उछ्लेल आहे. पण सधिरोद्वारी संवत्सर 
१५४९ त येत नसून १५४५ त येतो. म्हणून १५४९ 
हा आकडा मुळात चुकीने लिहिलेला असावा किंवा 
५ ऐवजी ९ असे चुकीचे वाचन केले गेळे असावे 
किंवा ही छपाईची चूक असावी हे मान्य करावे लागते. 
या लेखातील इतर शक व शकांची नांवे यांचा मेळ 
बसतो ब महादेवस्वामीच्या निधनशकाःयतिरिक्त इतर 
सव शक व तिथी जयरामस्वामींच्या बष्वरीतील शक- 
तिथीशी जुळतात, 

जयरामस्वामींच्या अपरोक्षानुभूती ग्रेथाच्या प्रस्ता- 
वनेत ' कृष्णाप्पा स्वामींनी शके १५४५ त जीवंत 
स्थळसमाधी घेतल्याचा निदेश आहे. 

कुष्णापा आपा यांनी जिवंत समाधि १५४५ रुघि- 
रोद्वारी नाम संवत्सरी माघ शुद्ध पौर्णिमेस घेतली ? 
असेच हनुमंत स्वामीची बखर सागते. 

€ भक्तमंजरीमाळे'च्या चौदाव्या अध्यायात ' शके 
१५६० मांधमास । ... परिधावी संवत्सर आदित्त- 
वार पौर्णिमा ? असा कृष्णाप्पांचा समाधिकाल नमूद 
आहे. पण १५६० त ' परिधावी ? नाही, ' बहुधान्य? 
आहे. पण माधी पौर्णिमा आदित्यवार हा योग शके 
१५४५ त येतो. म्हणून येथे १५६० हा शकांकव 
दाकनाम यांची नोंद चुकीची आहे. 

संत-कवि-काव्य-सूचीमध्ये गो. का. चांदोरकर कृष्णा- 
प्यांचा समाधिशक १५४५ हाच देतात. 

श्रीरामदासी संशोधनाच्या द्वितीय खंडात ' कृष्ण- 
स्वामी (१५४५ माघ झू. १५)” असा त्यांचा समाघि- 
शाक कै, समर्थभक्त दकरराव देवांनी दिलेला आहे. 

इतक्या ठिकाणी कुणाप्पांचा समाधिशक १५४५ 
हा दिला असताना तोच शांतलिंगाप्पांचा निधनशक 
म्हणून आवळीकर मानतात ते केवळ हा ग्रंथ शके 
१५२६ मध्ये लिहिळा गेला असे त्यांना ठरायचे 
असल्याने व अन्य आधार त्यांनी पाहिलेच नसल्याने 
डाके १५४५ हा कृष्णाप्पांचा निघनशक म्हणताना 
६ भाव्यांनी फारसा विचार केलेला दिसत नाही ? असे 
आवळीकर लिहितात, पण खरे म्हणजे शांतलिंगाप्पांचा 


२५ 


नवभारत 


निधनंशक ठरवताना आवळीकरांनी मुळीच विचार 
केलेला नाही. ' एकाच दिविशी शांतलिंग व कृष्णाप्पा 
या दोघांनी समाघी घेतली असे मानणे बुद्धीला पटत 
नाही ' असे. ते. म्हणतात, येथे बुद्धीला पटण्या न 
पटण्या'चा प्रश्नच नाही, दोघांनी एकाच दिवशी समाधी 
घेतली असा पुरावा असेल तर तसे मानणे भागच 
आहे. पण जयरामखामींच्या बखरीवरून शांतलिंगा- 
प्पांच्या समाधीनंतर घराच काळ झृष्णाप्पा हयात होते 
आणि वडगावमठाच्या स्थापनेच्या आगेमागे पण 
जवळच्याच काळात शांतलिंगाप्पा समाधिस्थ झाले 
होते असे मानावे लागत. शके १५१० च्या पूर्वी 
शांतलिंगांनी आपली जीवनयात्रा संपवली होती असे 
मान्य करणे भाग आहे असे मला वाटते, 


प्रंथनिर्मितिशक 

हस्तलिखितातील संहिता जशी 
मुळातील चुकीच्या जोडतोडी ठेवून 
मात्र कालोळल्लाचा शेवटचा भाग 
अर्धवटच छापला आहे. सं 
लिखितात असणारा पूर्ण स्थळकालोळेष असा- 
* क्रोधीनाम संवत्सरे अश्वीन वद्य १२ त्रयोदशी 
गुरुवारी विवेकचिंतामणी ग्रंथसमाप्ति ॥ ? ( संहिता 
पृ. ३४१) 


* शके १७६६ क्रोधीनाम संवत्सरी 
ग्रंथसमासति ।। हे पुस्तक नऱ्होजी 
पाटीळ राजमाने मौजे निपाणी याचे 
(प्रस्ता. पृ. १५ ), बास्तविक कालो 
उत्तरभाग मूळसंहितेच्या अख्रेरीसच 
होता. निदान प्रस्तावनेत तो नमूद 
हा कालोछलिख तपासून पाहणे शक्‍य 
कालोल्लात दोन्ही ठिकाणी * 
शब्द आहे. मग एक प्रत्यक्ष मूळ ग्रंथाच्या 
आणि दुसरा प्रस्तुत प्रती 
का मानावयाचे ? ग्रंथकार 
काल निदेशितो तेव्हा तो मूळ 
येथे “ नीळकंठापैणमस्तु ? 


च्या तशी म्हणज 
वून छापळी आहे. 
ग मूळ संहितेनंतर 
हिता संपल्यानंतर हस्त- 


श्रीदभूमहादेवी 
बिन 'चणगवंडा 
पुस्तक असे || ? 
छेब्रादिकांचा हा 
छापावयास ह्वा 
केला असल्याने 
य 
निर्मितीचा 
च्या ळेखनाचा असे 
जेव्हा ग्रंथनिर्मितीचा 


क र 
नीळकंठार्पणम ते लिहून म्रेथसमासी 
झाल्याचे दर्शविल्यानंतर हा काळोछेख आला असल्याने 
तो कवीने नोंदला ४१ 


ह असे 


म्हणता येत नाही. 
र्धितीळ नोंद ही ग्रंथ 


शिबाय पूव निमितीची मानावी 


1१६ 


तर तेथे शकांक नाही आणि उत्तरार्ध प्रतठेखनाचा 
मानावा तर तेथे तिथीचा निदेश नाही, असे अधवट 
उठ्लेख सहसा कोणी करीत नाही, म्हणून * क्रोधीनाम 
संवत्सरे अश्वीन वद्य १३ गुरुवारी शके १७६६ रांभू- 
महादेवी ग्रंथसमाति ? हा एकच निंदेद्ा मानावयास 
हवा, तो ग्रंथनि्मितीचा असण्यापेक्षा प्रतकेखनाचा 
असण्याची शक्‍यता अधिक, हे दोन मिन्न काळांचे 
निदेश आहेत असे मान्य करणे अवघड आहे. आता 
पि्लेजंत्रीप्रमाणे ' क्रोधीनाम संवत्सर अश्वीन न 
त्रयोदशी गुरुवार? हा योग हाके १५२६ मथ 
येतो हे खरे पण मग दशके १७६६चे काय करावयाचे £ 
शिवाय शके १५२६ मध्ये ग्रंथलेखन करण्यास ्ांत- 
लिंगाप्पा हयात नव्हते त्याला काय करावयाचे ! 
मोडकंत्रीप्रमाणे शके १७६६ च्या आश्विन वध 
नयोद्शीस शुक्रवार आहे, गुस्वारी द्वादशी आहे. 
म्हणजे तिथीचा ब शकाचा मेळ बसत नाही असे 
वरवर पाहिळे असता वाटते. जंत्रीमध्ये सूर्योदयाची 
तिथी दिळेी असते, शिवाय- 
“यां तिथि समनुप्राप्य उदय याति भास्कर: । 
सा तिथिस्सकला शेया दानाध्ययनकर्मसु ॥_ 

- अशी पद्धतीही आहे. तथापि कोणी काळनिंदैश 
अचूक करू इच्छित असेल तर तो दिवसाच्या त्या ल्या 
वेळी असणारी तिथीही नोंदू शकेल. “ जनने मरत 
चैव तिथिस्तात्कालिका स्मृता ? असाही नियम आहे, 
शके १७३६ क्रोधीनाम संवत्सर आश्विन वद्य १२९ 
थु्वार या दिवशी सूर्योदयाला द्वादशी असून ती २५ 
घटी ४८ पळापर्थत आहे. त्यानंतर गुरुवारीच त्रयो” 
दशी सुरू होते, म्हणजे झाके १७६६ मधील 
शरवारच्या आश्विन वद्य त्रयोदशीचा हा उल्लिव प्रत” 
छेखन त्या दिवशी सायकाळानंतर म्हणजे घटी ३५ पळे 
४८ नंतर झाळे असले पाहिजे असे सांगणारा आहे. 
म्हणजेच दाके १७६६ आश्विन वद्य १३ गुर्वार हा 
कालोळेग्व अचूक आहे हे स्पष्ट आहे. 


शके १५२६ हा जसा ग्रेथनिमितीचा काल नवहे 
त्याचप्रमाणे दाके १५४५ हा शांतलिंगाप्पांचा समाधि- 
दक नव्हे. ज्या दोन दशकावर भिस्त ठेवून प्रा, 
आवळीकर कालनिर्णय करू पाहतात तेच असे 
डढाठळत असल्याने एतद्विप्रयक त्यांचे सारे लेखन 


शांतझिंगाप्पा आणि विवेकचिन्तामणि : काही विचार 


अपुऱ्या माहितीवर आणि कच्च्या संशोधनावर आधार- 
लेल आहे असे नाइलाजाने म्हणावे लागते, 


शांतपरंपरा 

€ श्ांतिपेचीकरण ? हा ग्रंथ पुरंदेरे आणि कंपनी 
याणी पदच्छेद करून, टिपा देऊन व शुद्ध करवून 
€ गणपत कृष्णाजी प्रेस ” मध्ये छापून प्रसिद्ध केला. 
शके १८२३ सन १९०१?” हा छापील ग्रेथही 
आवळीकरांनी पाहिला नाही. त्यांनी तो समग्र पाहिला 
असता तर तो जयरामस्वामींचा नव्हे असे स्पष्ट विधान 
कदाचित त्यानी केळे असते. तसे नाही म्हणूनच' हेच, 
नाव ( शांतपरेपरा ) जयरामस्वामींनीही “ शांतिपची- 
करण? ग्रंथात दिळे आहे, ' जयरामस्ामींच्या 
म्हणून दिलेल्या ' द्यांतिपंचीकरणा'तीळ उताऱ्यात ?, 
६ त्याचप्रमाणे एकविसाव्या ओबीतीळ सात नांवे 
जयरामस्वामींच्या नंतर झालेल्या पुरुषांची आहेत, 
जंग्ररामस्वामी ती नावे कशी देतात १ ', * 'शांति- 
पंचीकरण ? हे जयरामस्वामींचेच मानावयाचे झाले तर, 
एकविसावी ओवी ही कोणीतरी नंतर घुसडली आहे?, 
“ह्यांतिपंचीकरणा "चा कर्ता दुसराच कोणीतरी असावा 
आणि तो दरारथ शांतानंतरचा असावा ? अशी 
धरसोडीची विधाने त्यांना करावी लागली आहेत, 
छापील - शांतिपंचीकरण' मी पाहिले आहे. शिवाय 
याची एक तटित हस्तछिखित प्रत गुरुवये बाबूराव 
ऊर्फ धों. द, शांत ( रा. संकेश्वर, जिल्हा बेळगाव ) 
यांच्याकडून मळा मिळाली आहे. या दोहोंच्या 
आधारे मी निःइंकपणे म्हणू शकतो की हा ग्रंथ दशरथ 
श्ञांतांनी लिहिलेला आहे. छापील ग्रंथात ग्रेथनिर्मिति- 


काढाच्या ओव्या छापल्या गेलेल्या नाहीत, मजकडील 
हस्तलिखितात त्या अशा आहेत- 
€ दाके सत्तराश्े पंचतीस । 
चेत्र शुद्ध प्रतिपदा दिवस । 
श्रीमुखनाम संवत्सरास । 
भ्गगुबार वसंत क्रतु जाणावा | ५८ ॥ 
रेवती नक्षत्र प्रथम प्रहरी । 
अमृतवेळ कल्याणकारी । 
श्रीशांतलिंग दत्तावतारी । 
बदला वैखरी दशरथ द्यांत ॥ ५९ ॥ 
यावरून दुदरथ शांतांनी* हा ग्रंथ रके १७२५त 
लिहिला हे उघड आहे. या ग्रंथाच्या पस्तिसाव्या 
अध्यायातील ( छापील ग्रंथातील ) वीस आणि एक- 
बीस यामधील गळलेली ओवी अशी आहे-- 
५ नीलकंठ काशीपती शांतमूर्ती । . 
चाळीस जाले यथानिगुती । 
श्रीकृष्ण क्लेशहरण जयराम गणती । 
निरंजन स्वामी जेच्याळ हे ॥? 
प्रा, आवळीकरांच्या संशोधनास साह्य करावे या 
हेतूने मजकडील “ परंपरा परम पुरुष आराधन ? हे 
सुख्जोधकूत १२५ ओव्यांचे हस्तलिखित प्रकरण मी 
त्यांच्या स्वाधीन केले होते. ते हाती लागताच मला न 
विचारताच त्यावर एक लेख नवभारतात त्यानी प्रसिद्ध 
केळा होता. प्रस्तुत हस्तलिखित मजकडून मिळा- 
ल्याचा निर्देशही त्यांनी त्या लेखात केला नव्हता, पण 
पुढे हुवळीच्या एका कन्नड वर्तमानपत्रामध्ये नव. 
भारतमधीळ त्या मराठी लेखाचे कन्नडमध्ये. भाषांतर 


३, हे ग्रेथनामही चुकीचे वाटते) यात पंचीकरणाचा विषय नाही. मजकडीळ हस्तलिखितात काही 


अध्यायांच्या शेवटी ' द्यांति-प्रकरण ? असे नाव आढळते 
४. या सत्पुरुषांनी शके १७५८ आश्विन वद्य अष्टमीस देह ठेवला, 
दीपावली अंकात ( वर्ष ९ अंक १ ) श्री. रा. चिं. ढेरे यांनी 


व तेच योग्य वाटते. 


* हृंद्रायगी'च्या १९६२ च्या 
५ शांतबोध ' या तरुटित स्वरूपात मिळालेल्या 


हस्तलिखिताचा “ शांतलिंगस्वामींचा * शांतभोधः ” या लेखात परिचय करून दिला आहे. तेथे शेवटच्या 
परिच्छेदात ओवी-रचनेच्या मिन्नतेमुळे त्यांना आलिली दांका बरोबर आहे. ' शांतनोध ' हा ग्रंथ शांतलिंगाप्पांचा 
वाटत नाही, दशरथ शान्ताच्या ' शांतिप्रकरणा?तील ओबी साडेचार चरणी आहे. म्हणून ' शांतबोध ? दशरथ 
शान्ताचा असण्याची शक्‍यता आहे. शांतपरंपरेत शांतलिंगाप्पांच्या नंतर शांतबोध किंवा शांतब्रोधेश्वर, डफळा- 


पूरचे श्ांतेश्वर, संकेश्वरचे द्यांतलिंग ऊर्फ सातापा आ 
( महाद्वार मासिकातील [ कोल्हापूर, वर्ध १ ले, पुष्प पा 


णि ददारथ शांत असे सत्पुरुष होऊन गेळे आहेत 
चेव ] माझा ' 'शान्त' गुरुपरपरा * हा ळेख पहावा, ) 


यापैकी एखाद्याने ' शान्तबोध ? रचला असण्याची शक्‍यता आहे. तो प्रस्तुत शांतलिंगाप्पांचा मात्र वाटत नाही, 


२७ 


_ नवभारत 


करवून घेऊंन स्वतःच्या नावावर छापताना मात्र 
टीपेत माझ्या नावाचा उल्लेख त्यांनी केला होता. 
* शांतपरंपरा ? हा लेख प्रसिद्ध करण्याची त्यांना इतकी 
घाई झाली होती की त्यामुळे सखोल विचार करण्याची 
आवड्यकता त्यांना वाटली नसावी, या हस्तलिखित 
प्रकरणाचे नाव “ परंपरा परम पुरुष आराधन ? असे 
असताना त्यातील “ परम ? शब्द प्रा, आवळीकरांनी 
गाळून टाकला, हे मूळ. हस्तलिखित अलीकडेच मी 
* महाद्वार ? मासिकात “ शांत गुरुपरंपरा ? या नावाच्या 
ळेवासह प्रसिद्ध केले आहे. न 
सुखबोधाला दशरथ शान्ताचा शिष्य न म्हणता 
दत्तात्रय श्यांताचा शिष्य असे प्रा. आवळीकरांनी 
म्हटले आहे आणि दत्तात्रयशान्त हा दशरथ शान्ताचा 
पुत्र असेही सांगितले आहे, या “ दत्तात्रय शान्तांभ्चा 
शोध आवळीकरांनी कोठून लावला हे समजत नाही. 
प्रस्तुत प्रकरणातील ' शांतलिंग संकेश्वरी ॥ २८ | ... 
भागीरथी तयाची पत्नी ... ॥ ३९॥ .... किंबा 
अवतरली अनुसया । अत्री कषीची निज भार्या । 
तिचा उपकार फेडावया । दत्तात्रय जन्मले ॥४ १॥ तोचि 
ष्‌.- 


अवतार सत्य जाण । दारथ शांत नामामिधान | ... 
॥ ४२ | पूरवसुकृत ठेवा पुरा । दत्तात्रय आले शांत 
उद्रा | ...॥ ४३॥? या भागाचा अथच प्रा. 
आवळीकरांना समजलेला नाही. * संकेश्वर येथील शांत- 
लिंगांची पत्नी भागीरथी म्हणजे जणू अनुसयेचा ््ि 
तार, तिच्या पोटी दत्तात्रय अवतरले तेच द्रारथ हात. 
हा सुखत्रोधाचा आशय पाहिलय म्हणजे दशरथ शांत 
दे दत्तावतार असे तो सांगत आहे हे न समजल्याने 
दत्तात्रय हा दशरथ झान्तांचा पुत्र अशी विपर्यस्त 
माहिती प्रा, आवळीकर देतात. सँकेश्वरातील शांत 
घराण्याच्या वंशावळीत दत्तात्रय हे नावच आढळत 
नाही. ही वंशावळ पुढे देत आहे,* 
विवेकचिन्तामणीची भाषा आणि काव्यमयता 
या मथळ्याखाली सुमारे १५ पृष्ठांचा मजकूर प्रा. 
आवळीकरांनी लिहिला आहे. एक तर ही संहिता 
अगदी अलीकडची आणि बरीचशी अशुद्ध, त्यामुळे 
भाषेचा विचार हा शके १७६६ च्या प्रतीच्या भाषेचा 
विचार ठरतो, झांतलिंगाप्पांची भाषा “ कर्णहंसा?त 
काहीशी आढळते. चुकीच्या संहितेचे भाषाशास्त्रीय 


भुजंगबुवा 


] 
शिका 


शांतलिंगापा ऊर्फ सातापा 


॥। | 
महादेव 


कृष्णसंतापा 
न हिती शर | ] 
| ी बाळझृष्णआप्पा पुरुषोत्तमआप्पा 
| 
| | | 
र ( दत्त ) “--- इंकर नारोबा 
वह क... नन सुन क्व | | 
| लक्ष्मण श्रीपाद गुरुनाथ 
|. णातयापस्ल्य 
| | 
दशरथ रू कृष्णा 


घोंडदेव ऊर्फ बाबूराव ( शांत घराण्याचे सध्याचे प्रमुख 3) 
* यांनी * शांतिप्रकरण ' शके १७३५ त लिहिले, यांचा निधनशक १७५८. 


र्ट 


अनुक्रमणिका 


श्ांतळिंगाप्पा आणि विवेकचिन्तामणि : काही विचार 


विशेष सांगताना झालेल्या एका गमतीचे उदाहरण 
पहा- वणेविपर्ययाचे एक उदाहरण प्रा. आवळीकरांनी 
: सकळ << कळस ? असे नोंदळे आहे (पृ. ६४). 
अक्षरांची उलटापालट होऊन झालेले लेखन वणेविप- 
यैयाचे मानायचे झाल्यास अनवस्था प्रसंग ओढवेल- 
वणेविपर्यय होण्याठाही काही कारणे असतात हे 
अभ्यासकांना सांगण्याची गरज नाही. काव्यदृष्ट्याही 
या ग्रेथाचे महत्व नजरेत भरण्यासारखे नाही. प्रतलेव- 
काच्या निष्काळजीपणामुळेही असेळ पण ठिकठिकाणी 
प्रसादगुणाची हानी झालेली आहे. 


विवेकचिन्तामणीतील तत्त्वज्ञानासंबंधी लिहिण्याचा 
माझा अधिकार नाही, 


हनन 


प्रा. आवळीकरांच्या संशोधनाला साह्य व्हावे आणि 
त्यांनी केलेल्या विधानांचा ऊहापोह करावा. या इच्छेने 
हा लेख लिहिला आहे. सत्यासत्याची छाननी वाचकां" 
नीही करावी, वाड्मयेतिहासलेखकांना शांतलिंगा- 
प्पांच्या विषयी काही निश्चित विधान करण्यास या 
छेवाची मदत होईल. 

उभयता विद्यापीठांच्या संयुक्त प्रकागनांतून अधिक 
निदीष्र' कृती बाहेर याव्यात ब डॉ. आवळीकरांनी 
कर्नाटकातील वास्तव्याचा आणि आपल्या कष्टाळुपणाचा 
अधिकाधिक लाभ द्यावा अश्टी इच्छा व्यक्त करतो 
आणि एक प्राचीन ग्रंथ मराठी वाचकांना उपलब्ध 
करून दिल्याबद्दल उभय विद्यापीठांचे-विशेषतः कर्नाटक 
विद्यापीठाचे आणि डॉ. आवळीकरांचे अभिनंदन 
करतो. . 


न->>>>>>>>>_-ा 


क्यात र जज्ज 


ऱ्क्र्ा 


बिचार, गोत्र, प्रव सा 


संग्राह्य आहे. 


संस्कारकाण्डाचा प्रथम भाग प्रकाशित झाला आहे. य रि 
पिण्ड्य यांसंबंधी विस्तृत शास्त्रार्थ, विवाहकाल, विवाहाचे प्रकार ह 


प्राज्ञुपाठशाळा-मण्डळ- ग्रंथमाला 


क्मकोशा 
संस्कारकाण्ड 


भाग ९ ला | 
सुपररॉयल साइज, पृष्ठसंख्या ९००, किंमत ४५ रु. 


1 भागांत संस्कारांसंबंधीं सामान्य 


इत्यादि बिषय आलेले आहेत. धर्मशास्त्राचे आधुनिक पद्धतीनें संशोधन करणाऱ्या 
संशोधकांस व प्राचीन पण्डित-याज्ञिक यांसही हा भाग अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळें 


मिळण्याचें ठिकाण- प्राज्षपांठशाळामंडळ, वाई 


[ जि० सातारा ] 


शाम्त >>> 


जर्त येत नवर्या क वयन 
२९ 


प्रा. बा. के. लेले 


दण्डीचा काव्यादर्श : एक अध्ययन 


(१) संस्कृत साहित्यशास्राची परंपरा अतिशय 
प्राचीन व प्रदीधे आहे. भरतप्रणीत नांस्वशास्र हा 
ह्या परंपरेचा आदि मानला जात असून जगन्नाथ 
पण्डिताचा रसगडुधर हा अधिकृत अन्त मानला 
जातो. ह्या आदि-अन्तांच्या मधल्या काळात जे अनेक 
थोर साहित्यशास्त्र्त होऊन गेले, त्यांमध्ये ' काब्या- 
दर्शा'चा कर्ता दण्डी याची प्रामुख्याने गणना होते. 
द्ण्डी हा संस्कृत काव्यश्शासत्राच्या आदियुगातीळ 
अंयकार आहे. त्याचा ग्रंथ शास्त्रीय असूनही सुबोध व 
काव्यमय असल्यामुळे विद्वानांच्या आदरास पात्र 
झाला आहे, ह्या ग्रंथात दण्डीने 'काव्यांचे शब्दालंकार, 
अर्थालंकार, चित्रालंकारांचे अनेक प्रकार, (प्रसादादि ) 
गुण, ( अपार्थकत्वादि ) दोष ह्या विषयांचे संक्षेपाने 

केळे आहे ? ( शब्दार्थालंक्रियाः चित्रमार्गाः 
सुकरदुष्कराः । गुणाः दोषाश्र काव्यांनां इह संक्षिप्य 
दुशिताः ॥ -काव्यादर्श २। १८६ ). सदरहू विषयांचे 
निरूपण करिताना दण्डीने वाणीचा महिमा, काव्याचे 
प्रयोजन, काव्याची अक्षरता, काव्यश्यास्त्राची 
आवश्यकता, काव्याची निदोषता, शास्त्राभ्यासाची 
आव्यकता, काव्यांतील शब्दार्थालंकारांचे स्वरूप 
इत्यादि मुद्यांचे प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे विवेचन केले आहे. 
त्याचे अनुशीलन करणे हेच प्रस्तुत लेखाचे उद्दिष्ट 
आहे. हा लेख लिहिताना पुढील संस्कृत टीकांचा 
प्राधान्याने उपयोग केलेला असून त्यांचा पुढील 
छेदकातून अनुक्रमे अ, ब, क, व ड असा निदेश 
केलेला आहेः- 
१ आचार्य रामचन्द्र मिश्रकृत ' प्रकाशा ? टीका; 
२ श्रीप्रेमचन्द्रतकंवागीराकृत मालिन्यप्रोञ्छनी? टीका; 
३ श्रीन्नसिंहदेवशास्त्रीरचित “ कुसुमप्रतिमा ? टीका; 
४ जीवानन्द विद्यासागर भट्टाचायेविरचित * विवृति? 

(२) * काव्यादर्दी ! ग्रेथात दण्डीला ' काव्यलक्षण 
सांगावयाचे आहे ( पृवैश्ास्त्राणि संह्ृत्य प्रयोगानुपलक्ष्य 
च॑। यथासामर्थ्यभस्माभिः क्रियंते काव्यलक्षणम्‌ || 


२० 


१२). काव्याचे दारीर दाब्दार्थरूप म्हणजेच वाणील्प 
असते ( तैः शरीरं च काव्यानामळझ्ञाराश्व दर्दाताः । 
शेर तावदिष्टारथव्यवच्छिना पदावली ॥ १/१० ) 
त्यामुळे दण्डीने ग्रंथारंभी वाडूमहिमा गाणे सयुक्तिकच 
आहे. दण्डीरव्ित भारतीस्तोत्र असे आहे -7 
इह शिष्टानुदिष्टानां शिष्टानामपि सवैथा । 
वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवतते ॥ १/२ 
इदमन्धंतम:कृत्स्ने जायेत भुवनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाव्हयं ज्योतिरासंसार न दीप्यते ॥ हि डि 
अर्थातू - “ ब्याकरणशास्त्रात पारंगत असले 
पाणिनिवररचि प्रभृति विद्वानांनी ( “शब्दशात्रप्ररूढम- 
तिमिः पाणिनिवररुचिप्रञतिमिः ?- अ ) अनुद्यार्सि- 
लेल्या (  संस्कृत- प्राकृतानां ! - अ; ' संस्कृतानां- 
क ) संस्कृत - प्राकृत-भाषकांचा व उरलेल्यांचाही 
( अनुद्यासनरहितद्‌ंशभाषाणां - अ ) म्हणजेच देशी 
भाष्रा बोलणाऱ्यांचाही म्हणज्ञच देवांपासून पामरा" 
पर्यंत सर्वांचा ( देवादिपामरान्तानां -ब) आहार 
विहारादि लोकव्यवहार वाणीच्याच साह्याने 
कृपेने ( अनुकम्पया साहाय्येन इति - ड ) प्रश्चत्त 
होतो. (१/३) 
जर शब्द नामक ज्योति सृष्टीच्या आरंभापासून 
(सृष्टिकालं आरभ्य -अ ) अथवा संपूण जगतास 
व्यापून ( जगत्‌ अभिव्याप्य -व ) तेवत नसती तर 
पृथ्वी, पाताळ व स्वगौ असे हे तिन्ही लोक पूर्णपणे 
अंधकारमय झाळे असते. ? ( ११४ ) वेगळ्या शब्दात 
सांगावयाचे म्हणजे कोणत्याही मनुष्याला आपले मनो- 
गत दुसऱ्यास कळवावयाचे झाल्यास वाणीचा'च आश्रय 
घ्यावा लागतो ( वाचां अभावे कः कथ स्वाभिप्रायं 
स्वेतरजनवेद्यं विघाचुं ईशीत? -अ), ऐहिक जीवना- 
तला जत यो कोणताही व्यवहार नाही की जो शाब्दां- 
गात रल रा येई, (“न कोपेताइशो महारा 
भवेत 1९ बाचा साहाय्य अन्तरा प्रचलितो 
१।  - क), सूर्य उगवला नसता तर ज्याप्रमाणे 


दृण्डींचा काव्यादशी : एक अध्ययन 


सर्बंध जगत्‌ अंधकारमय झाळे असते, त्याप्रमाणेच 
मनुष्याळा वाणी ढाभली नसती तर प्रेम, लोम, मोह, 
असूया इत्यादि भवभावनांचे प्रकटीकरण, सूद्ष्म-स्थूळ 
मनोगतांचे आविष्करण, विचारविकारांचा विनिमय हे 
सारेच व्यवहार अशवक्य होऊन बसले असते. काव्य 
हाही एक मानवी व्यवहार आहे, तोही अपरिहार्यपणे 
बागधीन आहे. त्यामुळे त्या न्यवहाराच्या शास्त्राचे 
निरूपण करण्यास सुरवात करताना दण्डीने वाणीचा 
महिमा गाऊन मोठेच औचित्य प्रकट केळे आहे. 

(२) वाणीच गुणगान झाल्यावर ह्या वाणीने जन्मास 
येणाऱ्या काव्याचे प्रयोजन तरी काय, हा प्रश्न साहजि- 
कच उपस्थित होतो. त्या प्रश्नांचे उत्तरही दण्डीने 
पुढील वचनांच्या द्वारे दिळे आहेः- 

आदिराजयशोबिम्त्रे आदी प्राप्य वाडूमयम्‌ । 
तेघरामसन्रिधाने$पि न खयं पर्य नइयति ॥१/५. 

अर्थांतू ' ( इक्ष्वाकु- मान्षातू- दिलीपप्रभञति' -अ 3) 
आदिकालीन राजांच्या कीतिर्प ब्रिंब्राला वाडूमवरूप 
आरसा लाभल्याने ते राजे सांप्रत जवळ नसतानाही 
(मृत झालेले असतानाही ) ते ( म्हणजे कीतिरूप 
बिंत्र ) नष्ट होत नाही, हे तू स्वतःच पहा. ) सचरित्र, 
विक्रान्त, दानशूर, नीतिज्ञ अश्या राजांचे यक्लोगान 
करण्यासाठी काष्ये लिहिळी जात असतात (* एतेन 
अतीतानां राशां यशख्यापनं काव्यप्रयोजनम्‌ उक्तम्‌ 
-अ) आणि अशी काव्ये चिरंजीव स्वरूपाची असल्या- 
मुळे ती कबीसही. कीतींचा लाभ करून देतात ( 'वस्तु- 
तस्तु आदिराजादिच सरितसंत्रंधिकाव्यप्रणयनेन कवेरेव 
यदआदिलाभ इति भंग्यन्तरेण प्रसिद्ध काव्यप्रयोजनं 
एव पुष्टितां नीत इति ध्येयम्‌ क), असे प्रतिपादून 
दण्डीने मम्मटप्रतिपादित ' यशसे हे प्रयोजन निरू- 
पिळे आहे. परंतु, काव्याच्या आस्वादापासून वा 
रचनेपासून व्यक्तीस शद्ध, परमोच आगंदाचीही प्राप्ती 
होते, हेही दण्डीने ग्रेथान्तीच्या पुढील रछोकात स्पष्टपणे 
सांगितले आहेः- 

व्युत्पन्नबुद्धिरमुना विघिदर्शितेन 
मार्गेण दोषगुणयोबंशवार्तेनीमिः । 
वाग्मिः कृतामिसरणो मदिरेक्षणामिः 
धन्यो युवेब रमते लभते च कीर्तिम्‌ (३! १८७) 
अर्थातू- ' ज्याप्रमाणे एखाद्या घनसोंदर्यश्याळी 
((अः) तरुण पुरुषास देवाने दाखविलेल्या मार्गाचे अनु- 


सरण केल्याने सुंदर युवती वश होते व तिच्या सहवासात 
आनंदाचा लाभ होतो, त्याप्रमाणे विशुद्ध मतीच्या पुरु- 
घास, विधिपूर्वक दाखविलेल्या ह्या मार्गाने काव्यरच- 
नेचा वा काब्याखादा'चा सतत प्रयत्न केल्याने ( “ काव्य 
कु अवगन्ठुं वा कृतोद्यमः :-- ब; * कृतो उद्योगः 
शास्त्राभ्यासे सदोद्यतः पुरुषः ? -- क); वाणी वशा 
होते आणि तिच्या संयोगयोगाने ब्रह्मास्वादसहोदरा- 
नंदाची तसेच अक्षय कीतींची ( ' ब्रह्मास्वादसहोद्र- 
रसानुभविता जायते तथा कीति च ...प्राप्नोति--क ) 
प्राप्ति होते. ' म्हणजे युवतीसहवास लाभणाऱ्यास 
फक्त आनंदाचाच लाभ होतो, तर वाणी ज्यास वशा 
झाळेली आहे अक्षा पुरुषास आनंदाव्यतिरिक्त कीर्ती- 
चाही लाभ होतो ( ' कीतिलाभः परं अस्य वाग्व- 
शायितुः अतिरिच्यतते इति ? --अ ) , तात्पर्य, केवळ 
कांब्य रचणाऱ्या कवीसच नव्हे तर काब्याचा आस्वाद 
घेगाऱ्या रसिकास किंवा काव्यशास्त्राचे अध्ययन कर- 
णाऱ्या अभ्यासकासही उच्च आनंदाची प्रासि होते, 
तेव्हा श्रेष्ठ आनंद हे काव्याचे प्रयोजन होय, हें दंडीने 
सांगितळे आहे ( ' एतेन निद्वेतिः कीतिंश्नापे काब्यस्य 
प्रयोजने इति पर्यवसाने प्रतिपादितम्‌ । -ज; 'काव्यं शातु 
कर्ठु वा प्रवत्तः निशैतिमान्‌ कीर्तिमांश्व भवति इति 
भावः-क ), 

(४) अया प्रकोरे यद्मपि कांब्यास्वादकास परमोचच 
आनंदाची प्रासि होत असली, तर्थाप ते काव्य कसे 
अभ्यासावयाचे, कसे आस्वादावयाचे त्याचे तंत्र त्याला 
आत्मसात्‌ करून घ्यावे लागते. रसिकाला काव्यास्वादा- 
पूर्वी एक प्रकारची बौद्धिक पूर्वतयारी करावी लागते, 
चेगळ्य़ा शब्दांत सांगावयाचे म्हणजे रसिकास काव्य- 
शास्त्राचे अभ्ययन ,करणे नितान्त जरुरीचे असते. 
दण्डीने हा विचार पुढील सुंदर उक्तींच्या व समपँक 
दृष्टान्तांच्या द्वारे मांडला आहेः- 

५ गुणदोषानशास्त्रज्ञः कथं विभजते जनः | 
किमन्घस्याधिकारो5स्ति रूपभेदोपलब्धिपु ||? ११८ 
अर्थातू- ' काब्यांचे गुण व दोष यांचा परिचय 
करून देणाऱ्या ( 'गुणदोघरपरिचयप्रदसाहित्यशासत्रज्ञानं- 
अ; काव्यमीमांसादि-ब ) म्हणजेच काव्यमीमांसेच्या 
शास्त्राचे ज्ञान नसणाऱ्या मनुष्यास हे काव्यास उपकारक 
गुण होत, हे काव्याचा अपक्ष घडवून आणणारे दोष 


३१ 


नवभा, 


'होत, हा फरक चांगल्याप्रकारे कसा लक्ष्यात येणार 
-अहो, द्र्यगुगविश्िष्ट पदार्थातील हा उत्कृष्ट, हा अप- 
"कष्ट, हा पांढर्‍या रंगाचा, हा पिवळ्या रंगाचा ( रूपाणि 
द्रञ्यगुणविशेषाः तेषां भेदः उत्कृष्टत्ब-अपकृष्टत्वरूपः 
श्वेतपीतत्वा दिरूपः- ब ) इत्यादि भेद आंधळ्याला का 
जाणता येणार आहेत ! * तात्पर्य, काव्याचे मम समजून 
चेण्यास, त्यातल्या सगळ्या खाचाखोचा लक्ष्यात 
येण्यास, त्यातली यच्चयावत्‌ सौंदयेस्थळे आस्वादण्याची 
कुबत अंगी येण्यास काव्यशास्त्राच्या सम्यक्‌ 
ज्ञानाची नितान्त आवडयकता आहे. काव्यद्शास्राचे 
ज्ञान हा जणू काव्यस्वरूप जाणण्याचा नेत्र होय, काव्य- 
'रहस्य शास्त्रेकगम्य असल्यामुळेच भरतादि पूर्वसूरींनी 
काव्यशास्त्रग्रेथांचे प्रणयन केले, दण्डी म्हणतो :- 
अतः प्रजाना व्युत्पत्तिमभिसन्धाय सूरयः । 
वाचां विचित्रमार्गाणां नितरबन्धु:ः क्रियाविधिम्‌ || १/९ 
अर्थात्‌ -- “ ( गुणदोषातील फरक केवळ कावय- 
द्ास्त्रीय ज्ानानेच समजण्यासारवा असतो ) म्हणून 
भरतादि पूर्वीच्या विद्रानांनी लोकांना ( काब्यापासून ) 
वाणीच्या चमत्कृतीचे शान व्हावे (वाग्वैचित्र्यज्ञानमू-ड; 
वारूयवहारनेपुण्यम्‌ “ब ) किंवा त्यांचे अंगी काव्यरच- 
नेचे चातुर्य यावे ( तदूविरचनचातुर्य- अ) ह्या उद्देशाने 
( वैदभींगौडी-इत्यादि ) विविध रीति ज्यात आहेत 
अशा काव्यप्रबन्थांची रचना केली, थोडक्यात, काव्य- 
शास्त्र म्हणजे वाग्बिदग्धतेचे तसेच वाग्रचनेचे मर्म 
उकलणारी गुरुकिछी होय. 

(५) ही गुरुकिछी ज्या सहृदयास हस्तगत झाली 
त्या सह्ृदयास विशिष्ट अधिकार प्राप्त होतो, त्याची 
बुद्धि प्रगल्भ जनते, त्याची मानसशक्ति विकसित होते. 
तो काव्यगत गुण हेरून त्यांचे ग्रहण करू दाकतो, दोष 
टिपून त्यांचे विश्हेप्रण करू शकतो, अलंकारांची पारख 
करू शकतो, रसाची रुचि ओळखू ब घेऊ शकतो, 
काव्य-अकाव्य यांतीळ भेद त्याला यथा थपणे त्म्जू 
शकतो, त्याची वाझ्यीन अभिरुचि तयार होते, 
त्यालाही कवीची दृष्टि * प्रात होते, आणि मग 
काव्यसृष्टीतीळ नानारचनांवर तो आपला 


1] अभिप्राय 
देऊ शकतो. अश्या विदग्ध, परिपक्बुद्धीच्या सहृद्याच्या 
अभिप्रायाला काव्यक्षेत्रात फार महत्त्व असते हे 
दण्डीने चांगल्या रीतीने ओळखले होते, अस्ते त्याच्या 
पुढील उक्तीवरून वाटतेः- 


३२ 


र्त 


न्यूनमप्यत्र येः केश्चिदक्रः काव्यं न दुष्यति । 
यद्युपात्तेषु संपत्तिराराधयति तद्विदः |! १/२०, 

अर्थात्‌ः- ' जर बर्णित विषयांमुळे होणारा रसपरि- 
पोष ( ' यथालाम वर्णितेधु संपत्तिः रसपरिपोषः:-ब ) 
काव्याचे स्वरूप जाणणाऱ्या ( काव्यज्ञान्‌ - ब ) किंवा 
काव्याचे रहस्य जाणणाऱ्या ( काव्यरहस्यज्ञातून्‌ - अ-) 
विद्वानांना संतुष्ट करणारा असेल तर महाकाव्यात (सर्ग 
बद्धत्व, इतिहासकथोद्भूतत्व, अलेकृतत्व इत्यादि अंगां- 
पेकी ) काही अंगांची यद्यपि उगीव असली तथापि ते 
दूष्रणीय ठरत नाही. ? दण्डीच्या म्हणण्याचा आशय 
असा की, महाकाव्यात कवीने काही विष्रयांची वर्णने 
केली, काहींची केली नाहीत, तरी हरकत नाही. काव्य- 
शास्त्राने सांगितलेल्या सर्वच्या सवे विषयांची वर्णने 
प्रत्येक महाकाव्यात कवीने केलीच पाहिजेत असे नव्हे. जी 
वणने कवीने केली असतील ती जर र्ससुंदर असतील 
वती जर विदग्ध रशिकांना संतोष देणारी असतील तर 
ते महाकाव्य, इतर विषयांची वरणने नाहीत ह्या सत्रती- 
खातर, दूषित ठरू शकत नाही, तात्पये, रसिकांचा 
परितोष ही काव्याच्या सदसत्त्वाची कसोटी होय, हेच 
तत्त्व दण्डीने येथे सुचविले आहे, सुकुमारता गुणाचे 
विवरण करतानाही दण्डीने ह्याच मुद्यावर बोट ठेविले 
आहे. * मध्डलीकृत्य बर्हाणि कळेमेधुरगीतिमिः 
कलापिनः प्रदत्यन्त काळे जीमृतमालिनि॥ '(१/७१) 
हे सुकुमारता गुणाचे उदाहरण देऊन तो म्हणतोः-- 


* इत्यनूर्जित एवार्थो नालंकारो5पि ताढृराः । 
डुमारतया एव एतदू आरोहति सतां मनः । १/७२ 


अर्थात-- “ ह्या पद्यातीळ अथे रससंपर्कामावी 
चमत्कार्येजक नाही ( रससेपर्कामावातू चमत्कार- 
व्यजक: नज ) , समासोत्तयनुप्राणित स्भावोक्ति- 
अढकारही तितकासा हृद्य नाही, ( असे असूनही ) , 
खुकुमारता ह्या गुणाच्या अस्तित्वामुळेच हे पद्य 
र्स्ज्ञ रसिकांच्या मनास मोहविते, ' दण्डीचा आशय 
स्पष्ट आहे आणि तो असा की, काव्यास काव्यत्व 
यात्त होण्यासाठी अलंकारांचीच अथवा मनोरम 
अर्थाचीच गरज असते असे नव्हे, एखाद्या गुणाच्याही 
आस्तत्वामुळे काब्य काव्यपदवीस पात्र ठरत. मुख्यतया 
ते रसिकांच्या पसंतीस उतरे पाहिजे. त्यांनी त्याच्यावर 
परततीचा शिक्का मारठा की, मग जरी त्या काव्यात 


दृण्डीचा काव्यादशे : एक अध्ययन 


शुद्ध शास्रीय दृष्टीने एखादा दोष राहून गेला असला 
तरी तो शोभादायक धर्मच ठरतो. ह्याच भूमिकेतून 
दण्डी म्हणतो :- 

८ न लिंगवचने मिन्ने न हीनाधिकतापि वा । 

उपमादूप्रणायालं यत्रो्ेंगो न घीमताम्‌ || २/५१. 

अर्थातूः- ' जी काव्ये वाचताना सह्दयांची मने 
व्याकुळ होत नाहीत, त्या काव्यातील उपमाने व 
उपमेये यांच्या लिंग-वचनात विरोध असला किंवा 
हीनता-अधिकता अज्ली विषमता असली तरी ला 
बिसंगति उपमालंकाराचा दोष ठरू दकत नाही. * 
म्हणजेच काव्याची सरसता केवळ काव्यक्यास्त्राच्या 
कसोटीने ठरत नसते, तर सहददयांच्या प्रतीतीत जे 
क्वाव्य व्याघात उत्पन्न करते ते काव्य निकृष्ट होय. 
उलट, जे काव्य सदोष असूनही सहृद्यांची हृदये 
खुलविते ते सरसच म्हटले पाहिजे. तात्पये, दंडीच्या 
मते, विदग्ध सहृदयाचे सुसंस्कृत, अभिरुचिसंपन्न मत 
हेच काव्याच्या सद्सन्रिर्णयाचे सर्वोच्च न्यायालय 
होय, 

(६) काव्यशास्त्राचे सम्यक्‌ शान अभ्यासू सहृद- 
यास आदरही काव्यनिर्गेता बनविते तर ज्याचे अगी 
उपजत प्रतिभा आहे अशा सुदैवी पुरुषास उत्कृष्ट 
क्वाव्यनिर्माता बनविते. त्यामुळे ज्यास उत्तम कावे 
होण्याची महत्त्वाकांक्षा असेल त्याने परिश्रमपूर्वक 
काथ्यक्षास्न अभ्यासिळे पाहिजे असा दण्डीचा आदेश 
आहे. किंबहुना, दण्डीच्या मते केवळ नैसर्गिक प्रतिम- 
च्या साह्याने सत्काव्यनिर्मिति साधत नाही, तीसाठी 
व्युत्पत्ति व अभ्यास यांची जोड आवद्य द्यावी लागते, 
दण्डी म्हणतो :- 
जञैसर्गिकी च प्रतिभा श्रते च बहुनिमेळम । 
अंमंन्दश्नामियोगो5स्याः कारणे काब्यसम्पदः || १ /१०३ 

अर्थात्‌ :- “ निसगैसिद्ध प्रतिभाशक्ति, व्याकरण- 
साहितय-स्मृति-पुराणादि अनेकविध शास्त्रांचे विदुद्ध 
ब संशयरहित ज्ञान ( “- शास्त्राणि पद-वाक्‍्य-प्रमाण 
_साहित्य-छन्दोडळेकार-श्रृति-स्मृति-पुराण र इतिहास 
आगम -नाय्य-अमिधान- कोर-काम- अथे-योग- 
शास्त्रादि-झ ) आणि काव्यरचनेचे अविरत बखूप 
प्रयत्न, ह्या तीन गोष्टी मिळून काव्यनिर्मितीस कारणी- 
सूत होतात. ” परतु, प्रश्न असा निर्माण होतो की, 


न, भा, ५ 


ज्यांना प्रतिमेची नैसर्गिक देणगी लाभलेली नाही, 
त्यानी नुसते स्वस्थ बसावे काय ? उद्योग केल्याने 
काही फळ पद्रात पडणार नाही काय ? ह्या प्रश्नांनाही 
दंडीने उत्तर दिळे असून ते परिश्रमी परंतु प्रतिभावंचित 
पुरुषास दिलासा देणारे आहे. दण्डी म्हणतोः 
न विद्यते यद्यपि पूवैवासना- 
युणानुबन्धिप्रतिमानमदभुतम्‌ । 
श्रंतेन यत्नेन च वागुपासिता 
ध्रुव करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ | १११०४ 
अर्थात्‌ः- “ यद्यपि एखाद्याचे ठायी आश्चर्यावह 
काव्यनिर्मिति करणारी ( अल्लौकिक-कविताप्रकटीकारेण 
आश्चर्यावहमू-अ ) जन्मांतरींच्या संस्कारांमुळे प्रात 
झालेली ( प्राक्तनसंस्कारसंबद्धमू-आअ ) प्रतिभाशक्ति 
नसली तरीही ( त्यांने हताश न होता ) शास्त्रानु- 
शीलन कंरून किंवा काव्यज्ञांकडून उपदेश घेऊन प्रयत्न- 
पूर्वक सरप्वतीची जर उपासना केली तर सरस्वती त्याचे 
ठायी थोडीतरी काव्यनिर्माणशक्ति अवश्य उत्पन्न करते.” 
दंडीच्या म्हणण्याचा आदाय असा को, उत्कृष्ट काव्य- 
निर्मितीस प्रतिभा, व्युत्पत्ति व अभ्यास ह्या तीनही घट- 
कांच्या * साहित्याःची*आवश्‍्यकता असते यात मुळीच 
संशय नाही. तथापि, प्रतिभाहीन पुरुषाने- 
“ काष्ठात्‌ अभि्जायते मथ्यमानात्‌ 
भूमिखोयं खन्यमाना ददाति । 
सोत्साहानां नास्यसाध्यं नराणां 
मार्गारूधाः सर्वयत्नाः फलन्ति ॥ ? 
-हा उपदेश मनी वागवून शासत्राभ्यासास लागावे म्हणजे 
थोडीफार काव्यपदता निश्चित हस्तगत करता येईल. 
हीच भूमिका घेऊन दण्डी उपदेश करतो:- 
< तदस्ततन्ंद्रेः$ अनिश सरस्वती 
श्रमादुपास्या खळ कीर्तिमीप्सुमिः । 
कशे कवित्वेडपि जनाः कृतश्रमाः 
विदग्धगोष्टीषु विहतुमीशते ॥ ? १/१०५, 
अर्थात्‌- ' ( सरस्त्रती ही परिश्रमपूर्वक शास्त्रानु- 
श्ीलनाने वश होणारी असते ) ह्यासाठी कवि कवा 
रसिक म्हणून आपल्याला कीर्ति मिळावी असे इच्छि- 
णाऱ्यांनी आळस झाडून देवी सरस्वतीची, खूप परिश्रम 
घेऊन, सतत, निश्चयाने उपासना करावी, ( असे 
केल्याने) ज्याचे ठायी अगदी क्षीण कवित्वाचा नैसर्गिक 


३३ 


नबभारत 


अंकुर असतो असे परिश्रमी लोक सह्ृदयांच्या 
सभेत ( सन्मानाने ) वाबरू शकतात ? ( सह्ुद्यसमाजेपु 
विहठु सरसतया काव्यरहस्यज्ञत्वेन यथायथं काव्यानि 
बोड इंगते क्षमन्ते- अ ). दण्डीचा अभिप्राय असा 
की, _ क्षीणप्रतिभ पुरुषांनी मनापासून व कसून 
सरस्वतीची आराधना करावी, म्हणजे ती प्रसन्न होते 
व अशा पुरुषांचे ठायी काव्याचे मम जाणण्याची व 
थोडीफार काव्यस्चना करण्याचीही शक्ती उत्पन्न होते, 
अशा पुरुषांना किमान रसिकता लाभते यात शेकाच 
नाही. आणि मग एखाद्या कविसंमेळनात असे काव्य- 
पंडित गेळे की, तेथे त्यांना संकोचाने वावरावे लागत 
नाही, काव्याचे उत्तम ज्ञान क्रास्त्राभ्यासाने झालेले 
असल्यामुळे ते संमेलनातील ,कवींची कविता समजू 
शकतात, तिचे रसास्वादन करू शकतात व त्यामुळे ते 
इतर रसिकांच्या तसेच काव्य निर्मिणाऱ्या कवींच्याही 
आदरास पात्र होतात, ( कविसभासु विहरत र्‌ विहार 
कठ सम्यक्‌ आदरं लब्धुम्‌ - क) थोडक्यात, वाग्देबीची 
झटून उपासना करणे हे विद्वानांच्या तसेच कवींच्या 
मेळाव्यात प्रतिष्ठा मिळविण्याचे एक उत्कृष्ट साघन 
होय, असा दुंडीच्या निरूपणाचा मथितार्थ आहे. 


(७) शास्त्राथ्यायनाविषयींची दंडीची भूमिका जशी 
समंजस वब समतोल आहे तशीच त्याची कान्यदोष- 
विषयक भूमिकाही समतोल आहे. काव्य यावच्छक्य 
निर्दोष असावे, कारण काब्यगत एखादा दोषही, 
शरीरावरील कोडाच्या डागाप्रमाणे, काथ्यसोंदर्यास 
गालबोट लावतो (तदल्पमपि नोपेक्ष्ये काब्ये दुष्ट कथचन | 
स्यादूवपुः सुन्द्रमपि श्वित्रेणेकेन दुर्भगम्‌ ॥ * १/७) 
असा आद सांगून दंडीनेही भामहाप्रमाणेच 
अपाथे, व्यथ, एकाथ, ससंशय, अपक्रम, शब्दहीन, 
यतिभ्रष्ट, भिन्नव्वत्त, विसन्धिक, देशविरोधि, काल- 
विरोधि, कलाविरोधि, लोकविरोधि, न्यायविरोधि, आगम- 
विरोधि हे अत्यन्त परिहाय दोष म्हणून निरूपिढ़ आहेत 
( काब्याद्श ३/१२५ व १२६ ), काव्यातील जे दोष 
अतिद्याय वैरस्यकारक असतात, ज्या दोषांमुळे कवीचे 
अज्ञान प्रकट होते, ज्या दोषांमुळे काव्य उपहास्य 
बनते, ज्या दोषांमुळे काव्यसोंदर्ग नाश पावते, त्यांनाच 
दोष म्हणावे, उगीच शास्त्रीय कीस काढीत क्स न्‌ये 
ही दष्डीची स्पृह्म भूमिका आहे, तयाला पंतोजीर्ची 


वृत्ति आवडत नाही हे.त्याच्या पुढीळ उट्गारावरून 
स्पष्टपणे जाणवते;- 
प्रतिशोहतुदृष्टान्तहानिदोषो न वेत्यसौ । 
विचार! कर्कश: प्रायः तेनालीढेन किं फलम्‌ )। 
३/१२७ 
अर्थातूः- टु प्रतिज्ञा ( 1] साध्यनिदैरा ), हेतु 
( साध्यसाधन ) व दृष्टान्त ( प्रसिद्धोदाहरणोपन्यास ) 
यांची हानि हा दोष समजावयाचा की नाही, हा 
विचारच प्रायः रूक्ष आहे, तेव्हा त्याचा विचार 
करण्यात काय हशील १? दुंडीचा अभिप्राय असा की, 
प्रतिज्ञाहीनत्व, हेतुहीनत्व व दृष्टान्तहीनत्व हे दोष न्याय- 
शास्रात सांगितठेळे आहेत हे खरे, तथापि त्यांचा विचार 
काव्यचर्चेत करण्याचे काय प्रयोजन आहे? ( प्रतिश्ञा- 
हीनत्वादयो हि दोषाः शासत्रीयविचाररूपे शास्त्राथे 
समधिकं उपयुज्यन्त, न पुनः सरसकाव्यचिन्तने ड्ति 
तद्विचारो निष्फलान्मयात्रोपेक्षितः इति भावः -अ) काव्य 
म्हणजे काही शास्त्र नव्हे, त्यामुळे जी चर्चा शास्त्रास 
आह्य असते ती काव्यास असण्याचे कारणच नाही. 
काव्याकडे काव्यदृष्टीने पाहावे, शाखदष्टीने पाहू नये, 
आणि पुनः, जे दोष स्वतःच आस्वादकांस जाणवत[त, 
तेबढेच दोघ मानावेत, साहजिकच अश्शा स्वतःप्रतीत 
होणाऱ्या दोषांची लंत्रीचौडी चर्चा काय कामाची ? 
( वैरस्यननकतेन दोष्राणां परिश्ञानं खत: एव बोद्धनां 
संमति, तदर्थ च ग्रंथपछवनं अनुचितम्‌ । -ब; 
दोषपदार्थः सच स्वतः एव प्रतीधते -. क), जसे 
काव्यदोषांकडे काव्यदृष्टीने बघगे आवद्यक आहे, 
तसेच सगळेच दोष सथथेव त्याज्य असतात, ही 
विचारसरणीही प्रामादिक आहे, असे दंडीचे मत आहे, 
उनरक्त दोषाचे बिवेचन करिताना तो म्हणतो :- 
अऱुकषपाद्यतिशायो यदि कश्चित्‌ वद्यते । 
ने दोष: पुनरक्तो5पि प्रत्युत इयं अलंक्रिया ॥ 
(३१३७) 
 अर्थातु- ' जर एखाद्या काब्यात अनुकंपादि माव- 
नांची उत्कटता बर्णावयाची असेल तर तेथे शब्दाची वा 
अथांची पुनरुक्ति दूषणीय ठरत नाही तर उलट भूष- 
णीय ठर्ते' आपल्या विधानाच्या पुष्ट्यर्थ दण्डीने 'हन्यते 
सा वरारोहा स्मरेणाकाण्डवेरिणा । हन्यते चारुसवांगी 
हन्यते मंजुभाषिणी ॥' (३१ ३८) हे उदाह्रण देऊन 


३४ 


दण्डीचा काव्याददी : एक अध्ययन 


त्यातील “ हन्यंते ? शब्दाची पुनरुक्ति नायिकेविषयींच्या 
अपार सहानुभूतीचाच कसा परिपोष करते ते दर्शविले 
आहे. ह्यावरून दंडीने काव्यदोष्ांचा किती सह्ृदयतेने 
व सूक्ष्म दृष्टीने विचार केळा होता, ते स्पष्ट होते. 
दण्डीच्या ह्या सूक्ष्म काब्यममेज्ञ दृष्टीचे आणखी एक 
उदाहरण अवलोकून हा दोषविचार संपवू. * आधूत- 
केशरो हस्ती तीक्षणंगः तुरंगमः । गुरुसारो5यमेरंडो 
निःसारः खदिरदुमः ॥ ? (३/१७२ ) हे उदाहरण 
देऊन दण्डी प्रतिपादितो की, 
इति ललौकिक एवायं विरोधः सर्वगर्हितः | ( ३।१७३ ) 
 बरील पद्यात जे वणन आले आहे, त्यात लोक- 
प्रसिद्ध अर्थाचाच विरोध आहे. आणि त्यामुळे सरबच 
लोक असला दोष त्याज्य समजतात. ' दण्डीचा रोख 
असा की, एकवेळ कवीचे देशविषयक वा कालविष- 


यक अज्ञान काव्यात प्रकट झाले तरी त्यास फारशी हर- 


कत नाही, पण लोकप्रसिद्ध अशा गोष्टीविषयींचे कवीचे 
अज्ञान जर काव्यात प्रकट झाळे तर कवीचा उपहास 
तर होतोच, पण दिवाय आस्वादकांच्या रसास्वादात 
विक्षेप येतो. ( देशादिविरोधापेक्षपा लोकविरुद्धवणेन 
चर्णयितुः नितारतं अनमिज्त्वे ख्यापयति तत्र सर्वथा 
कविना सावघानेन भवितव्ये इति भावः | -ज; देशा दि- 
विरोधापेक्षया सर्वथा हेयो5यं लोकविरोधः कवयिचुः 
अत्यन्तारत्व-प्रकाशनादिति भावः- क ). जे वरणेन 
काब्याचे सौभाग्य (२/१५१ ) उद्‌ध्वस्त करते ते 
दूषणीय, जे काव्यसौन्दर्यांचे संरक्षण व संवर्धन करते 
ते भूषणीय अक्षी देंडीची एतद्विषयक भूमिका आहे, 

(८) दण्डीची हीच सौन्दर्ययूजक व विद्ध 
साहित्यदृष्टी तत्कृत महाकाव्यलक्षणातही जाणवते. इतर 
अनेक साहित्यशास्त्रज्ञांप्रमाणे दंडीनेही, महाकाव्य 
सर्गवद्ध असावे, त्यातील कथानक इतिहासप्रसिद्ध 
असावे, त्यात वर्गिळेडी हकीकत सत्य असावी, 
कल्पित नसावी, त्यात नगर-सागर-पवेतादींची व्ण्ने 
असावीत, त्यात विप्रंभशुंगाराचे, विवाहाचे, पुत्र- 
जन्मादींचे वगीन असांवे, महाकाव्य सालंकृत असांवे, 
त्यातील वृत्तयोजना श्रवणसुमग असावी असे काब्यच 
कल्पान्तापर्बत टिकून राहाते कारण असे लोकरंजक 
काव्य सह्ृदय रसिक आपण होऊनच पठनपाठ- 
नादि परंपरेने जतन करितात ( यतः ताहृशकाव्यस्य 


पठनपाठनादिसंप्रदायद्वारा सह्दयेः अवश्य रक्षा 
क्रियंते, अतः एव कल्पान्तरस्थायि क), हेच महाकाव्य- 
लक्षण प्रथम परिच्छेदाच्या १४ ते १९ :छोकात सांगितले 
आहे. तथापि, काव्यगत वर्णनात कोणता क्रम पाळावा' 
ते निरूपिताना दण्डीने उच्च कलादृष्टि दाखविली आहे. 
तो म्हणतोः- 


गुणतः प्रागुपन्यस्य नायकं तेन विद्विषाम्‌ । 
निराकरणमित्येष मार्गः प्रकृतिसुन्दरः || 
वंशवीयश्रतादीनि वर्णवित्वा रिपोरपि । 
तज्जयान्नायकोत्कषवर्णनं च धिनोति नः || 
शारशरर. 


अर्थात्‌ :- “ प्रथमतः नायकाच्या कुलशीलादि गुणांचे 
वर्णन करून मग त्याने शत्रूंचे निराकरण केल्याचे 
दाखवावे. वर्णनाची ही रीत स्वंभावमनोरम होय, 
(१/२१ )., शत्रूचेही कुलशील, विद्वत्ता, पराक्रम 
आदींचे वर्णन करावे. पण त्याचा जय झाल्याचे 
वणन आम्हास तितके प्रिय नाही; तर नायकाचा 
अभ्युदय झाल्याचे वर्णन आम्हास अधिक संतोषदायक 
वाटते. ? दंडीचे इंगित असे की, काव्यात प्रथमतः 
नायकाचे गुण वणेन केल्याने तो वाचकांच्या हृदयात 
स्थिरपद होतो, त्यांच्या सहानुभूतीस वा आदरास पात्र 
होतो, आणि मग त्या नायकाने दातरूंचा निःपात 
केल्याचे वर्णन वाचून रसिकास क्रमानुसारी काव्य- 
रचनेचा आस्वाद घेतल्याचाही आनंद होतो आणि 
शिवाय त्याचे मनावर बोधाचाही यथायोग्य ठसा 
ठमटतो ( काव्यस्य प्रधान उद्देश्य सदुपदेरः, सच 
सत्पुरुषाभ्युद्यासत्पुरुषविनिपातप्रतिपादनेन एव प्रकटी- 
कृतो भवति, तदर्थ तयोः क्रमशो वर्णनं अपेक्षिते भवति 
मगर तेनैव वणनेन रामादिवत्परवतितव्यं न रावणादिवत्‌ 
इति सदुपदेशो ग्रहीतो भवति- अ ), आता काव्यात 
नायकाचा उत्कर्ष अभीष्ट असला तरी प्रतिनायकाची 
उपेक्षा इष्ट नसंते, कारण झूरवीर नायकाने त्याच्याच- 
सारख्या किंबहुना काकणभर त्याच्याहून सरस अशा 
प्रतिनायकांचे निराकरण केल्याचे वाचूनच वाचकांना 
चमत्कृतिजनित आनंदाचा लाभ मिळावयाचा असतो. 
साहित्यगत सौन्दर्यांच्या ह्या नियमावर लक्ष ठेवूनच 
दंडी प्रतिपादितो की, महाकवीने नायकाच्या शज्रूच्या 


३५ 


नवभारत 


अंगच्या कुलशीलवीर्यादि गुणांचेही सविस्तर वर्णन 
करावे. त्याबाबतीत कोणत्याही पूर्वग्रह बाळगू नये. 
प्रतिनायकाचे गुणही वाचकास प्रतीत होणे जरूरीचे 
असते. आणि मग अक्या गुणशाली व बलाढ्य शत्रूचा 
नायकाने पराजय केल्याचे पाहून नायकाच्या सामर्थ्या- 
विषयांचा वाचक्रांचा आदरही दुणावतो, शिवाय 
प्रतिनायकाचे, सुरुवातीस भरघोस वर्णन केल्यावर, 
नायकाच्या गुणादींचे त्याहूनही अधिक प्रभावी वर्णन 
करताना महाकवीला आपली प्रतिभा पणाला लावावी 
लागते, आपले सवे कोशल्य प्रकट करावे लागते, 
आणि अशक्ाप्रकारे प्रतिनायकवणनानंतर महाकवीने 
साघलेळे अधिक प्रभावी असे नायकवर्णन रसिकाने 
वाचले की, त्याला कविप्रातिमाचमत्काराविषयी अत्या- 
दर वाढू लागतो. ( नायकवणनातू्‌ प्राक्‌ प्रतिनायकवंरा- 
चीयश्रतादीनी वर्णयित्वा तत्पश्चात्‌ ताहशस्यापि प्रतिनाय- 
कस्य नायकद्वारोच्छेदो वर्ण्यमाना नायकस्येव सारवत्ता- 
तिशयं पुष्णातीति पक्षो5यमस्मान्‌ सविशेषे आनन्द्यति। 
अत्र प्रकारे वस्तुव्रत्तस्यानपलापो भवतीति, प्रतिनायक- 
वर्णनपूवेकनायकवणनेन कविप्रतिभाचमत्कारश्च भवति 
स्फुट इति च बोथ्यम्‌- अ) वरील विवेचनावरून 
काव्यशिल्याच्या सौंदर्याविषयी दण्डीची दृष्टि किती 
चोखंदळ होती, ते स्पष्ट होते. त्याचा हा चोखंदळपणा 
“ माविक ? अल्काराच्या निरूपणातही दिसून येतो. 
* तदूभाविकमिति प्राहुः प्रबन्धविषयं गुणमू । 
भावः कवेरभिप्रायः काव्येष्वासिद्धि सेस्थितः ॥ 
२/२६४ 
परस्परोपकारित्बं सर्वेषां वस्तुपर्वणाम्‌ । 
विशेषणानां व्यर्थानामक्रियास्थानवणना || 


| २/१६५ 
व्यक्तिसक्तिक्रमबलादूगंभीरस्थापि वस्तुनः | 
भावायत्तीमद्‌ सर्व इति तदूभाविक विदुः || 


1... २/३६६ 

अथात” “ (महाकान्यनारकाख्यायिकादि ) प्रदीध 
रचनात असणारा जो ( चमत्कारजनक 3) क 
त्यास विद्वान्‌ ' भाविक ? असे 
कवीचा अभिप्राय. 

९ 

पर्यंत टिकतो, काव्यगत आधिकारिक(स्मुख्य कथानक ) 
परस्पर-पोषक असली 


३६ 


पाहिजेत. ( मुख्यार्थास ) अनुपयोगी विशेषणाचा 
काब्यात समावेश करू नये. तसेच प्रकृतास उपयुक्त 
अज्याच विषयांचे कवीने वर्णन करावे. पद्रचना- 
क्रमाच्या सामथ्योमुळे निगूढ विषयाची अभिव्यक्ति 
कवीने करावी. ह्या सर्वे गोष्टी कवीच्या अभिप्रायाधीन 
असल्यामुळे ह्या अलंकारास भाविक म्हणतात. ? महा- 
काव्ये, नाटके, आख्यायेका इत्यादी स्चना प्रदीधे 
असतात. त्यांची रचना करण्यापूर्वी कवीने एक 
उद्दिष्ट ( कवेरमिप्रायः ) मनाशी निश्चित केलेले 
असते. आणि त्या उद्दिष्टानुसार्च काव्यातील सर्व 
वर्णनांची व प्रसंगांची कवीने आखणी व मांडणी 
करावयास हवी, तसे केळे तस्च काव्यात एकसूत्रता, 
एकरूपता निर्माण होईल, नहून काव्य रचनादृष्ट्या 
एकसंघ वाटणार नाही. आता रामायणादींसारख्या 
दीधे काव्यात एक प्रमुख कथानक असून इतर अनेक 
उपकथानके असतात. ती सारी प्रमुख कथानकाशी 
संब हवीत ( तेषां वस्तुपवैणां सर्वेषां परस्परोपका रिव्वं 
अन्योन्यपोषकत्बमू- अ ) इतकेच नव्हे तर मुख्य कथा- 
नकास उठाव देणे एवढेच त्यांचे उद्दिष्ट असले पाहिजे 
( महाकाब्यादी करितुरगपुरगिरिप्रभतिवर्णनमपि साक्षात्‌ 
पस्पपस्था वा प्रधानोपकारे पर्यवस्यतीति बोध्यम्‌ । - ब) 
उख्य विप्रयास पोषक, उपकारक अद्शीच वर्णने काव्यात 
असावीत, मुख्य विषयाचे पोप्रण हेच त्यांचे उद्दिष्ट 
कलेशी कर य किती का गंभीर वा 
पा तोक 9 मब पदांच्या प्रतिपाद्कताबलानेच 
रसिकास अध्याहार दि ब, णा ता 
र ॥[द्‌ खटाटोप करावा लागता कामा 


नथ. आणि असा निगूढ कविभावसंबद्ध'च असला 
पाहिजे. थोडक्यात, कार 


व्यातील ऐक्याचा (प्णा५) 
दृण्डीने किती सूक्ष्म बुद्टीने 

बुद्धीने विचार के चचा 
प्रय येतो. चार केला होता, त्या 


(९ ) काव्य-महाकाः 
रुचीनुसार ब प्रतिभावलळ 
सवच महाकवींनी एक 
लिहिली, 
असते. 


यांची रचना कवीच्या अमि- 
नुसार होत असते. त्यामुळे 
ना. एकाच विषयावर यद्यपि काव्ये 
7_ तथापि प्रत्येकाची स्चना वेगळीच होत 
ब या कशाची मांडणी करण्याची पद्धति 
ती नय, पत्येक कवीनुसार लेखनशैली बदलते, 

कै कवी तितक्‍या शेली, हा विचारही दण्डीने 
स्प्पण, पुढीळ शब्दात, मांडला आहे, 


दृण्डींचा काव्यादर्श : एक अध्ययन 


५ अस्त्यनेको गिरां मार्ग; सूक्ष्ममेदः परस्परमू । 

तत्र वैदमगोडीयो वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरे || १ /४० 

: वाणीच्या स्चनापद्धति अनेक असल्याचे पूवसू- 
रींच्या ग्रंथात सांगितले आहे ( अस्तीति प्राचां ग्रन्थषु 
निरूपितः इति शेषः- ब ). त्या पद्धतींमधील परस्पर- 
भद अत्यन्त सूक्ष्म आहे, स्थूलदृष्टीस दिसण्यासारखा 
नाही ( सूक्ष्मभेदः स्थूलवुद्धिजनावेद्यपार्थक्यः केवलं 
परिपक्वुद्धिविभवमात्रावगम्यपार्थक्यः -अ ). पैकी 
ज्यातील भेद स्पष्ट आहे अज्ञा वैदर्भ व गोडीय ह्या 
दोन मार्गांचे येथ निरूपण केळे जात आहे. ' परस्पर- 
विलक्षण र्चनापद्धति किंवा शैली अनेक असतात, त्यांची 
परिगणना करता येण्यासारखी नसते हाच विचार 
दुंडीने आणखीही एके ठिकाणी एका सुन्दर दृष्टान्ताच्या 
साह्याने मांडला आहे. तो म्हणतो :-- 
इति मागद्रय मित्नं तत्स्वरूपनिरूपणात्‌ । 
तद्‌मेदास्तु न शक्‍यन्ते वकत प्रतिकविस्थिताः ॥ १/१०१ 
इक्षुक्षीरगुडादीनां माधुर्यस्यान्तरं महत्‌ । 
तथापि न तदाख्यातु सरस्वत्यापि शक्‍यते || १/१०२ 

अर्थात्‌ :- अशा प्रकारे गौडीय व बेदभ हे दोन 
मार्ग, त्यांच्या स्वरुपनिरूपणावरून भिन्न आहेत, हे 
स्पष्ट झाळे. त्यांचे उपोपमेद प्रत्येक कबीगणिक मिन्न 
असल्यामुळे त्यांचे निरूपण करणे शक्‍य नाही. असे 
पाहा की ऊस, खीर व गूळ हे सर्वच पदार्थ गोड हे 
खरे, पण त्यांपैकी प्रत्येकाची गोडी वेगळी असते. आणि 
तो वेगळेपणा इतका मोठा असतो की साक्षात्‌ सरस्वती- 
हाही त्याचे वर्णन करणे अशक्य आहे. ( मग पाम- 
रांची काय कथा १) ? तात्पये, जितक्या व्यक्ति तितक्या 


रीति हे आधुनिकांना शिरोधार्य असलेले साहित्य- 
तत्त्वच जणू दण्डीने येथे मांडले आहे. 

(१०) रीतांच्या अनेकत्वाविषयी ज्याप्रमाणे दण्डीने 
वास्तविक भूमिका - घेतली आहे, तशीच भूमिका 
त्याने अलंकारांविषयीही पत्करली आहे. तो म्हणतो £- 
काव्य्षोमाकरान्‌ धर्मानलंक!रान्‌ प्रचक्षते । 
ते चाद्यापि विकल्पान्ते कस्तान्‌ कात्स्नेन वक्ष्यति ॥ २)१ 


अर्थात्‌ :- “ ( इष्टा्थव्यवच्छिन्नापदावलीरूप ) 
काव्याचे सौंदर्य संपादणाऱ्या धमीना अलंकार असे 
म्हणतात, कवि अलंकार विविध रूपांनी कल्पितात, 
त्यामुळे त्यांचे साकल्याने वणन कोण करूं शकणार !? 
दण्डीचा आदाय असा की, उक्तिवेचित्र्य म्हणजे 
अलंकार. आता उक्तीत हे जे चमत्कारजनकत्व निर्माण 
होते ते केवळ कल्पनेमुळे होय. कवि कल्पनाशक्तीच्या 
साह्याने निरनिराळी चमत्कृतिपूर्ण विधाने करतो. आता 
कल्पनेचा जन्म होतो कवीच्या बुद्धीतून आणि पुनः, 
प्रत्येक कवीची बुद्धि वेगळी असल्यामुळे त्याला वेगळ्या 
कल्पना सुचतात. म्हणजे, कवींच्या भिन्नतमुळे कल्पनांची 
भिन्नता उत्पन्न होते, कल्पनांच्या भिन्नंतमुळे उक्ति- 
घैचित्र्याची मिन्रता जन्मास येते आणि उक्तिवेचित्र्य- 
भिन्नतेमुळे अलंकारांची भिन्नता, अनकता ब विविधता 
निर्माण होते. ( उत्तिवेचित्ये एव अलंकाराः, तच्च 
कल्पनैकमूळम्‌ , कल्पनाश्व पुरुषबुद्धिप्रभवाः, पुरुषा- 
श्वानन्ताः- क ). तात्सये, कवीच्या कल्पनाशक्तीला 
मयौदा नसल्यामुळे अलंकारांची म्हणजेच काव्य- 
सौंद्यींचा परिपोष करणाऱ्या प्रसाधनांची अनंतता 
अपरिहार्यपणे निर्माण होते. 


-----५०“प्णा 


क 
२7२२२७७१२२ २००९8 २ 
महाराष्ट्रांतील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना 


लेखक- चा, अ, दाभोलकर 
किं. २ रुपये 
प्राह्षपाठश्याळामंडळ, बाह ( सातारा ) 


| 


प्रा. डो, र. चिं. बडवे 


समाजवाद पूर्णाशाने मृगजळ आहे ! 


'नवभारताच्या जुले ६५च्या अंकात डॉ. मो. वि. 
पटवर्धन यानी समाजवादाचे मृगजळ व भारत? या 
मथळ्याचा लेख लिहून विचारांना दिलेली चालना 
स्वागताहे आहे. कोणत्याही क्षेत्रात प्रत्यक्षानुमवाच्या 
मागोव्याने मूलभूत स्वरूपाचा विचार करण्याची कुवत 
आपल्या समाजात नहिवत असल्याने * मूढः परप्रत्य- 
येनय बुद्धिः ? या न्यायाने परकीयांची बोद्धिक गुलाम- 
गिरी उत्पन्न होणे स्वाभाविकच मानले पाहिज. यामुळे 
अर्थातच स्वतत्र विचार करणाऱ्यांची समाजात कदर 
होत नाही ब त्याना जरूर ते उत्तेजन मिळत नाही ही 
खेदाची गोष्ट होय, 
डॉ. पटवधनांनी केलेली उथळ चिकित्सा 

बुद्धिप्रामाण्याच्या निकप्रावर घासून पहाता माक्‍्स- 
प्रणीत समाजवाद अशास्त्रीय ब अशक्य ठरतो, हे श्री. 
पटवर्धनांनी स्पष्ट केलेच आहे. यालाच पूरक - म्हणून 
मला. असे म्हणावयाचे आहे की आर्थिक, सामाजिक, 
राजकीय इ. क्षेत्रातील विषमता संपूर्णपणे नष्ट करून 
वर्गविरहित व शासनविरहित समाज निर्माण करण्याचे 
समाजवादी ध्येय मानसशास्त्रीय दृष्टीनेही मृगजळवतच 
आहे, विषमता ( असमानता ) हा नितर्गाचाच मूल- 
भूत खरूपाचा नियम आहे, कोणत्याही दोन व्यक्तीत, 
अगदी जुळ्या भावंडातही, शारीरिक वा मानसिक 
शक्तींब्राबत संपूर्ण समानता कधीही दिसून येत नाही व 
एकंदर मानवी समाजाचा विचार केला तर माणसा- 
माणतामध्ये. असमानतेचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर 
दिसून येते. याच्या घुडाशीही निसर्गाची ही विषमता 
हेच मुख्य कारण होय. विषमता मानवी समाजापुरतीच 
मर्यादित आहे असेही नाही, सर्व सजीव सृष्टीला तिने 
ब्यापळे आहे, पग्युपक्षी व वनस्पतींमध्येही ती तित- 
क्याच प्रकर्षाने दिसून येते, म्हणूनच तर गाय, घोडा, 
पोपट, कुत्रा इत्यादि प्राणी अथवा तांदूळ, गहू 
फळे इ, विकत घेताना त्या त्या वस्तु चांगल्या दर्जाच्या 
चा जातीच्या आहेत किंबा नाहीत हे पारखून घेण्याची 


स्ट 


अनुक्रमणिका 


आपण कोशीस करतो. माणूस ही निसर्गाचीच निर्मिती 
असल्याने तो निसर्गाच्या या मूलभूत नियमाचा भंग 
करू शकेल अक्षी स्थिति सध्यातरी नाही, विज्ञानाच्या 
घोडदौडीत भविष्यकाळात काय होईल ते कोणी 
सांगावे ! म्हणून नवीन जन्मास येणाऱ्या प्रत्येक अप- 
त्यात जन्मजात गुणांच्या बाबतीत सारखेपणा आण- 
ण्याची गुरुकिी जोपर्यंत मनुष्याला प्रात झाली नाही 
तोपर्यंत समाजात कोणत्याना कोणत्या स्वरूपात विष- 
मता हो रहाणास्च हे पूर्णपणे लक्षात घेऊनच त्याने 
आपापली ध्येये निश्चित करणे जरूर आहे. याकडे 
दुलेक्ष करून ठरविलेली घ्येथे मृगजळवत ठरली तर नवल 
नाही. हे सर्ब मान्य केल्यानंतर मात्र मळा असे मुद्दाम 
स्पष्ट करावेसे वाटते की विषमतेविषयीची ही चिकित्सा 
अगदीच वरवरच्या स्वरूपाची आहे. त्यात मूल्भूत 
मुद्याकडे दुलक्ष झालेले आहे, श्री. डॉ. पटवधन 
यांचाही लेख या दोषापासून मुक्त नाही, त्यात 
नीरक्षीर विवेकाची प्रचीती येत नाही व म्हणूनच 
त्यांनी काढलेळे निष्कषे स्वीकारताना सावधगिरीची 
जल्र आहे. कसे तेच या लेखाद्वारे पहावयाचे आहे. 
काही विषमता समाजनिर्मितच आहे ब 


नष्ट करण्याचे प्रयत्न : मृगजळ ? नव्हेत 

मक्न हा आहे की विचारत माणसे या उघड 
दिसणाऱ्या वास्तवतेकडे पाठ फिरून कल्पनारम्य 
वाटणारी ध्येये निश्चित करण्यास ब ती साध्य करण्या- 
साठी जिवाचा होम करण्यास कशी काय प्रवृत्त होतात 
व अश्या ध्येयांच्या मागे इतरेजन का घाव घेतात ? 
सामान्य जनापुरते तरी याचे उत्तर असे संभवते की 
निसगे अथवा वास्तववादी जग मनुष्यांला कोणत्याही 
ध्येयाच्या बाबतीत निरपबाद आनंद अथवा समाधान 
देण्याच्या कामात नेहमीच कुचराई करीत असल्याने 
निदान कल्पनासाम्राज्यात तरी ती साध्य असल्याचा 
आनंद ठटावा ही माणसाची सामान्य वृत्ति असतें. 
यामुळेच प्रत्यक्षतः साव्य-असाध्याचा विचार करण्या- 


समाजवाद पूर्णीशाने मृगजळ आहे ! 


च्या भानगडीत तो सहसा पडत नाही. न जाणो, 
सुस्नद वाटणारे एखादे ध्येय असाध्य ठरले तर त्या 
थ्येयाभोवती मानसिक गुंजारब करून मिळणाऱ्या 
आनंदासही पारखे होण्याची वेळ यायची. बहुसंख्य 
लोकांना असा विचार करण्याची तर कुवतच नसते. 
हेही एक कारण असण्याचा संभव आहे. यामुळेच 
अर्थहीन ध्येये सामान्य लोकांसमोर ठेवून तद्वारा 
स्वार्थ साधण्याची संधि स्वार्थसाधूना मिळू शकते हे 
लक्षात घेता आपली समस्या अशी उरते की विचारत 
व बुद्धिमान लोकांचे काय ? मा्कसंपुरता विचार करता 
प्रश्न उत्पन्न होतो की मानवजातीच्या समोर असाच्य 
थ्वेये ठेवून त्यासाठी चंदनाप्रमाणे झिज्ञून जीवनाचे 
एका अर्थाने होतात्म्य पत्करणाऱ्या या महान विभूतीचे 
कांतिकारक विचार ब कार्य निरुपयोगी व निष्फळच 
समजावयाचे की काय ? त्याच्यायोगे मानवजातीच्या 
जीवनाला अधिकाधिक समृद्धता प्रात होण्याची 
शकयता ब्रिलकुळ नाही असेच समजूत आपण आपले 
व्यवहार चाळू ठेवावयाचे की काय ! माझ्या दृष्टीने 
तरी या प्रश्नांची उत्तेरे ठामपणे 'नाही' अशी आहेत. 
कसे ते आता पाहू. 

“ सामाजिक विषमता? हा दाब्दप्रयोग अनेक 
वेळा अनेकजण करीत असताना, कित्येक पुढारी या 
शब्दाच्या भांडवळावरच आपले पुढारीपण टिकविण्याचा 
प्रयत्न करीत असल्याचेही आढळून येते. परंतु 
या शब्दाची फोड करून त्याचा अथ निश्चित 
करण्याचा प्रयत्न फारसा होत असल्याचे दिसून येत 
नाही ब त्यामुळेच तत्संबंधीच्या विचारात गोंधळ 
माजतो. म्हणून विषमतेचे पूर्ग स्वरूप काय आहे हे 
प्रथम स्पष्टपणे लक्षात घेगे अवश्य आहे. आपण सुरवा- 
तीला पाहिल्याप्रमाणे विषमता हा नेसागिक नियम 
असला तरी समाजात सर्वत्र व तीत्न स्वरूपात दिसून 
थेणारी विषमता पण सर्वस्वी निसर्गनिर्मित आहे की 
काय याचाही विचार व्हावयास हवा, तो करता 
असे आढळून येते की ही विषमता काही अंशी 
निसगीनिमित ब काही अंशी मानव अथवा समाजानामत 
आहे. उदाहरणार्थ, निरनिराळया व्यक्तीगत ं 
येगारी नाकाची ठेवण, कातडीचा रंग, शरीराची को १ 
बुद्धी, मावनाविवशता, कल्पनाशक्ती, हा 
बाबतीतील विषमता नैसर्गिक आहे व लाय 


जीवनात पडणारे फरक हेही स्वाभाविकपणेच नैसर्गिक 
होत, खरे पाहाता ही विषमता नसून असमानता आहे 
असे म्हणणे अधिक युक्त होईल, या असमानतेची. धार 
मानवी प्रयत्नानी थोडीफार बोथट करणे शक्य असले 
तरी ती मूलतः अपरिवर्तनीय होय यात शंका नाही, 
परंतु समाजात दिसून येणारी सर्वच विषमता या निसर्ग- 
निर्मित असमानंनेतूनच जन्म पावते हे मान्य करणे 
कठीण आहे. उदाहरणार्थ, जन्मजात जातिमेदावर 
आधारलेली उच्चनीचता अथवा स्पृदयास्पुर्यता जवळ- 
जवळ सारखेच शारीरिक व मानसिक गुण असलेल्या 
व्यक्तीपैकी काही उच्चपदावर व काही नीच पदावर, 
सारखेच श्रम करण्याची कुवत असलेल्या व करणाऱ्या 
व्यक्तींच्या उत्पन्नातीळ डोळ्यावर .येण्याइतकी मोठी 
तफावत, केवळ बापजाय्यांच्या संपन्नतेमुळे अथवा अंसं- 
पन्नतेमुळे संततीच्या जीवनात उत्पन्न होणारी विषमता, 
सत्तेचा मद, वशिलेबाजी, शासकीय भ्रष्टाचार, काळा- 
बाजार, सऱयासत्याची क्षिती झुगारून देण्याची हिंमत इ. 
मुळे उत्पन्न होणारी विषमता, हे किंवा असेच अनेक 
प्रकार निसर्गनिमित आहेत असे समजणे म्हणजे 
समाजाच्या विकृत अवस्थेवर पडदा टाकून खतःची व 
इतरांची बंचना करणेच होय, या प्रकारची विषमता हे 
समाजाचे अपत्य आहे. (मग समाजाला त्याची जाणीव 
असो वा नसो) व समाजाने मनात आणले तर 
ती नष्ट करणे अगदी शक्‍य आहे. जो समाज कृत्रिम 
विषमता उत्पन्न करू शकतो तोच ती नष्टही करू 
शकेल याबद्दल संशय घेण्यास कोणतेही योग्य कारण 
दिसत नाही. नैसर्गिक भिन्नत्वामुळे उत्पन्न होणारी 
विषमता व समाजाची मानवकूत रचना व नियम 
यामुळे उत्पन्न होणारी विषमता मूलतःच मिन्न अस- 
ल्याने डोळ्यावर कातडे ओढून दोन्हीची गलत करणे 
काही काळ कदाचित राक्‍य झाळे तरी अनंतकाळपर्यंत 
ते दक्‍य होईल हा विचार पूणतः भ्रामक होय. समा- 
जाच्या ज्या भागास विषमतेची आच लागते तो भाग 
केव्हाना केव्हा तरी बंड करून उठल्याशिवाय रहाणार 
नाही, अशी बेडे मोडून काढण्यात प्रस्थापित हितसंबंधी* 
यांना काही काळ यदा आल्याचे भासले तरी ते यद्य 
चिरस्वरूपी ठरण्याची सुतराम शक्‍यता नाही. नव्हे तसे 
होणे हेच मनुष्यस्वमावाचा विचार करता, अनैसर्गिक 
ठरेल, या दृष्टीकोनातून विचार करता समाजनिर्मित 


१७ 


नबभारत 


टर 


“विषमता नष्ट करण्याचे थ्येय पुढे ठेवून ते साथ्य 
करण्यासाठी बद्ध परिकर होणे म्हणजे मृगजळाच्या 
:मागे लागणे नसून तो फक्त हक्कसरक्षणाच्या व अन्याय- 
अतिकाराच्या नैसर्गिक वृत्तीचा आविष्कार होय हया 
त्रोटक विवेचनावरून स्पष्ट होईल, स्वतःच्या रक्ताचे 
पाणी करून दलित -व पीडित समाजाला समतेची 
शिकवण देणारे मा्कससारखे द्रष्टे खरे पहाता माणसा- 
तीळ अन्याय-प्रतिकाराच्या या वृत्तीला चेतवीत अस- 
"तात. सामान्य जनता ब्रिचारी देववादी ब गतानुगतिक 
असते. पिढ्यान्‌ पिढया पौडित अवस्थेत काढल्याने 
त्या स्थितीलाच नैसर्गिक मानण्याची तिची वृत्ति बनते. 
खतःच्या हक्कांची व ते पायदळी तुडाविणाऱ्या समाज- 
कृत अन्यायांची जाणीवही तिला बहुधा नसते मग 
"प्रतिकाराची तर गोष्टच सोडा, काही व्यक्तींना जाणीव 
झालीच तरी ते अन्याय दूर कसे करून घ्यावेत हे 
"त्यांच्या लक्षात येत नाही, इतरांची साथ मिळेल की 
नाही हीही दका मनात असते. साहजिकपणेच अन्याय 
पिढ्यानपिढ्या चाळू राहातात. परंतु अशा समाजात 
एकादा मार्क्स अथवा आंब्रेडकरासारखा तेजसखी तारा 
उगवला तर तो आपल्या विचारसरणीने व कतृत्वाने 
समाजनिर्मित विषमतारूपी अन्यायास तीव्रतेने व पोट- 
तिडकीने वाचा फोडतो, इतकेच नव्हे तर तो नष्ट कर- 
ण्यासाठी समाजाच्या डोळ्यात चरच रित अंजन घाढून 
त्यात सहक संपादना्थ संघटित करण्याचे कार्य आपल्या 
शिरावर घेतो, त्यासाठी कोणतेही कष्ट वा त्याग करण्याचे 
बाकी ठेवीत नाही, हे अंजन म्हणजेच समता अथवा 
अशाच एकाद्या उच्च थ्येयाची शिकवण होय. 
हे थ्येय जितके उच्च तितक्रे अंजन अधिक चर- 
चरीत बनते व समाजही मोठ्या प्रमाणात संघटित 
बनतो. अशा उच्च ध्येयात अनेक वेळा असाध्य अशा 
घटकांची सरमिसळ होत असली तरी त्यामुळे मूळ 
कार्याचे महत्व कमी होत नाही अथवा त्याढा बाधही 
येण्याचे कारण नाही, कालौघात असाध्य भाग बाजूळा 
कज व * साध्य ? भागाचा मार्ग समाज चो. खाळू 
छागेल, म्हणून असाध्य भाग 
बोळवण डो. अगदी मिनी हय केल यून 
या सुक्‍यातरोबर 
साध्याचे ओलेही जाळून टाकण्याचा प्रयत्न व्य होय, 
यामुळेच माक्‍तंच्या विचारसरणीतील पूर्ण समानता 
त 
शासनविरहित समाज, शोषणहीन समाज वगरे भाग 


४०७ 


मृगजळवत असल तरी त्यामुळे त्यामागील दृष्टिकोनच 
चुकीचा अतएव त्याज्य आहे असे म्हणणे कोणत्याही 
परिस्थितीत समर्थनीय ठरणार नाही व ते कालक्रमात 
टिकणारही नाही. 


मा्क्सनेतर समाजात झालेली स्थित्यंतरे 
माक्‍संनंतर मार्क्संवादाच्या आश्रयाने ब मागोव्याने 
'समाजात जी स्थित्येतरे झाली व अजूनही होत आहेत 
त्याकडे नुसती ओझरती नजर टाकली तरी याची 
सत्यता प्रतीत होऊ शकेळ, औद्योगिक क्रांतीच्या 
सुरवातीच्या नाबात समाज पूर्णांशञाने भांडवलशाही 
प्रधान होता, कारखाने तर भांडवलदारांच्या खाजगी 
मालकीचे होतेच. शिवाय कारखानदारांवर कोणाचेही 
कसल्याही प्रकारचे नियंत्रण नव्हते; इतकेच नवे 
तर असे नियंत्रण असणे हे तत्कालीन अ्थैशास्रीय 
सिद्धांताच्या विरुद्ध होते. मजुरांचा पगार व तो 
नियमित मिळण्याची खात्री, त्यांची कामावरील 
सुरक्षितता व कामाची शाश्वती, त्यांना मिळणारी रजा, 
अधिकाऱ्यांची त्यांच्याशी होणारी वतेणूक, वृद्ाप- 
काळातील निर्वाहाची सोय, कामाचे तास इत्यादि 
सवच बाबतीत त्यांची स्थिती अतिशय दयनीय होती. 
त्यांना काहीही हक नव्हते, ते पूर्ण दास्यत्वाचे जिणे 
जगत होते. त्यांच्या जीवनाची जणू किंमतच नव्हती. 
“मुक्ती बिचारी कुणी हाका? हेच त्यांचे नशीब होते. 
लहानथोर हा भेद करण्याचीही प्रथा नव्हती, अगदी 
कोवळ्या कोवळया मुलांनाही गुराढोरांप्रमाणे कामास 
अपले जाई ब वागणूकही तशीच मिळे. थोडक्यात 
व्हणजे कामकर्‍्यांचे सवागीण जीवन भांडवल्बाल्यांच्या 
निवळ मर्जीवर अवलंबून असे, याच काळात माक्‍सैने 
जादा नफ्याचा सिद्धांत ? मांडून भांडवळय्ाहीचे 
सत्यस्वरूप उघडकीस आणले ब मजुरांवर होणाऱ्या 
अन्यायास फारच प्रभावीपणाने वाचा फोडली, इतकेच 
नेव्हे तर हा अन्याय दूर करून घेण्यासाठी जगातीळ 
सेवे मजुरांना एकत्र येण्याची हाक दिली. ' जगातील 
मझुरानो, संघटित व्हा. बेड्या ( बंधने ) शिवाय 
ठुमच्याजवळून हिरावून घेण्यासारखे काहीही नाही 
परंवु जिंकण्यास मात्र तुम्हास सव जग मोकळे आहे. ! 
₹. माक्‍संचे उद्गार आजही मजुरांना रोमांचित करण्या- 


इतके प्रभावी आहेत, माक्‍सने घातलेल्या कामगार 


समाजवाद पूर्णीश्ाने ग्ृगजळ आहे! 


चळवळीच्या या पायाचेच पुढे जगडूव्याळ ब्वक्षात 
रूपांतर झाले. भांडवळ्शाहीबर समाजाची व 
सरकारची एका मागून एक नियंत्रणे येऊ 
ळागळी व उपयुक्त बाबतीत कामगारांची स्थिती 
झपाट्याने सुधारू लागली. या सुधारणेचा अंतिम 
पल्धा अजून गाठळा गेळा नाही तरी त्या दिशेने 
बाटचाळ मात्र निश्चितपंग चाळू आहे. मार्क्सला 
अभिप्रेत असलेला पला बहुधा केव्हाच गाठला 
जाणार नाही. हे सत्य असले तरी सुधारण्याच्या प्रगती” 
बह्देळ संशय घेगे कोणासही शक्‍य नाही, असाध्य 
भाग हळूहळू वाजूला पडत आहे. उदाहरणार्थ, 
शासनसंस्था विरून जाईल, अथवा सर्वाना सारखा'च 
पगार कधी काळी मिळेल असे गंभीरपणे मानणारे 
अपबादरूपच असतील, परंतु पगारातील विषमता 
कमी केळी पाहिजे, प्रत्येकाला काम मिळण्याचा 
हक्क आहे. वगेरे सिद्धांत सर्वमान्य झाळे असून परि- 
स्थितीच्या अनुकूल्तेप्रमागे हळूहळू कार्यवाहीत 
येत आहेत हे विसरून जाण्यात काय अथ आहे? 
तात्पये असे की मार्क्सवादाने भांडवशयाल्हीच्या 
स्वरूपात मानवतेच्या दृष्टीकोणातून क्रांति घडवून 
आणली आहे. हे मोकळेपणाने मान्य करणेच 
प्रामाणिकपणाचे व वस्तुस्थितीस धरून होईल. 

वरील विवेचन मान्य करणारांपैकीही अनेकजण 
कदाचित अशी एच्छा करण्यास प्रशत होतीळ की 
उघड उघड असाध्य असणारे ध्येय दलित जनतेसमोर 
-ठेवण्यात माक्‍सेने जनंतची दिशाभूल करण्याव्यतिरिक्त 
अन्य कोणता पुरुषार्थ साधला ! याचे उत्तर पुढील 
प्रमागे देता येईल. जनतेची दिशाभूल करण्याचा बिचार 
मार्क्सच्या मनात असू शकेल हे सूज्ञ बुद्धीस पटणार 
नाही, समानता, शोषण व शासनविरहित समाजाची 
निर्मिती ही शक्‍य कोटीतील बाब आहे असे त्याला 
खरोखरीच वाटत असणे मुळीच असंभवनीय नाही. 
परंतु याहीपेक्षा महत्त्वाचे कारण हे असावे की समाज 
ढवळून काढण्यासाठी मिळमिळीत ध्येयबाक्यापेक्षा 
असाध्य का होईना परंतु आकषक, तीन्न ब सन- 
सनाटी ध्येयबाक्‍्ये अधिक परिणामकार होतात 
हे लक्षात घेऊन माक्‍सैने अशा थ्येयाचा पुरस्कार 
केला असणे दाक्य आहे. अशा स्वितीत येय” 
बाकयांच्या बाच्यारथाकडे लक्ष द्यावयाचे नसून लया” 


न, भा.६ 


रथावर शाक्त केंद्रित करावयाची असते हेच विवेकी- 
पणाचे लक्षण होय, माक्‍संने वर्तविळेली अनेक भविष्ये 
खोटी ठरळी आहेत. उदाहरणाथ दिवसेंदिवस भांडवल- 
वाळे अधिकाधिक श्रीमंत व मजूर अधिकाधिक गरीब 
होत जातील, अथवा जगातील भांडवलवाले मजुरां- 
विरुद्ध एकत्र येतील वगेरे. परंतु यायोगे मार्क्सवादाच्या 
मूलभूत महत्त्वाला धक्का पोचत नाही. 
इतर चुकीच्या कल्पना 

पिळणवुकरीसंबंधीच्या विवेचनातही डॉ. पटवधेनांचा 
असाच गोंधळ उडाळेळा दिसतो. पिळवणुकीद्वाराच 
समाजात संपत्ती उत्पन्न होते हे म्हणणे -बाच्यार्थाने 
खरेच आहे. परंतु महत्वाचा मुद्दा हा आहे की पिळ- 
वणूक कोणी, कोणत्या हेतूने ब किती प्रमाणात केल्यास 
ती अनिष्ट मानायची हा विवेक न करता * संब घोडे . 
ब्रारा टक्के अश्या विवेचनातून काहीच निष्पन्न होणार 
नाही. सरकार अनेकविध कर बसविते हाही पिळ- 
वणुकी'चा प्रकार होय व त्याचा अवलंब करणे कट्टर 
व पूर्णतः समाजवादी सरकारलाही चुकत नाही, परंतु 
या पिळवणुकीचा हेतू सामाजिक न्याय प्रस्थापित करून 
समाज समृद्ध करणे हा असतो म्हणून त्यात आक्षेपार्ह 
तर काही नाहीच उल्ट ते खागता्हच होय. 


_ कारण पिळवणुकीच्या प्रमाणात समाजाची समृद्धी 


वृद्धिंगत होण्याची शक्‍यता त्यात असते. अशा 
प्रकाराला पिळवणूक म्हणणे म्हणजे त्या शब्दाच्या 
अर्थाची विटंबना करणेच होय. ही पिळवणूक नसून 
समाजाच्या समृद्धीसाठी व्यक्तीने हातमार लावणे आहे, 
मार्क्सच्या काळी किंवा हल्लीही भांडवलवाळे मजुरांची 
जी पिळवणूक करतात त! समाजाच्या हितासाठी नसून 
स्वतःचा नफा वाढविण्यासाठी असते. हीच खर्‍या 
अर्थाने पिळवणूक होय व॑ मार्क्सने उठाविेळे रान 
तिच्या विरुद्ध होते. पूर्वी या पिळवणुकीला काही 
मर्यादाच नसे. निदान जिवंत रहाण्यास जरूर एवढी 


* मजुरी न दिल्यास सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंब्डीसच 


ठार मारल्यासारखे होऊन कारखानेच बंद पडतील या 
भीतीने त्यासाठी अत्यावश्‍यक इतकी कमीतकमी मजुरी 
देऊन जास्तीतजास्त नफा खाण्याकडे भांडवलदारांचा 
कल असे ब ते त्याचा पुरेपूर फायदा. उठवीत असत, 
माक्‍सेप्रणीत चळवळीमुळे आता नफ्यावर बंधने आली, 
किमान मंजुरीबाबत नियम होऊ लागले इतकेच 


४१ 


नवभारत 


नव्हे तर भांडवलदारांच्या नफ्यात मजुरांचीही 
भागीदारी आहे हे तत्व वाढव्याप्रमाणात मान्य 
होऊ लागले आहे. कारखान्यांच्या व्यवस्थापनात 
मजुरांना भागीदारी देण्याचे तत्त्ही हळू हळू उद्‌य 
पावत आहे. हे सर्व लक्षात घेता माक्‍संवादाने मानवता, 
हक्कांची जाणीव व सामाजिक न्याय या दिशेने मानव- 
जातीची प्रगती घडवून आणण्याच्या कार्यात फास्च 
मोठा वाटा उचलला आहे ब पुढेही तो उचलीत राहील 
याबद्दल शका रहात नाही, म्हणूनच भारताने समाज- 
वादाचा पुरस्कार करण्यात गैर काही आहे असे 
समजण्यास कोणतेही संयुक्तिक कारण दिसत नाही. जो 
भाग मूलतः अशक्‍य, अव्यवहार्य अथवा आपल्या 
पारंपरिक संस्कृति-मुल्यांशी विरोधी आहे त्यांचाही 
स्वीकार केलाच पाहिजे अशी सक्ती कोणीही आपणावर 
करू दाकत नाही, आपण समाजवाद स्वीकारला तोही 
स्वेच्छेने, दुसर्‍यांच्या भीड अथवा वजनाने नव्हे, 
परंतु डॉ. साहेबांच्या लेखाचा कळ “ खाईन तर तुपाशी 
नाहीतर उपाशी ? असा आहेसे वाटते ते योग्य नव्हे, 
समाजवाद अपरिह्ाये गरज 


मानवता, सामाजिक न्याय व हक्काची जाणीव 
इतकयापुरता तर समाजवाद स्वीकारण्यास काहीच 


५"३%८२ 


चाकौक ; इतिहा 


५७८ ग०३७८-००३७८० ५९५७८२७ ७"९%८८० 


स आणि तत्त्वज्ञान 


हरत नाही; नव्हे ती काळाची अपरिहार्य अशी 
गरज आहे. भारताच्या बाबतीत खेदाची गोष्ट अशी 
आहे की समाजवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षात, 
विशेषतः राज्यकर्त्यापक्षात सर्वच गोष्टीत विचारांचा 
गोंधळ व उथळपणा फार मोठ्या प्रमाणात असल्याने 
समाजबादाचा निश्चित कोणता अथ आपणास अभिप्रेत 
आहे हे स्पष्ट करण्याची तसदी ते घेत नाहीत. मग 
संदिग्धेतच्या आश्रयाने आपल्या पक्षाचे निवडणुकी- 
तीळ स्वार्थ साधणे या हेतूने हे घडत असो अथवा 
देशाचे हित कशात आहे याबद्दढ मूलभूत खरूपाचा 
विचार करण्याची त्यांची कुवतच मर्यादित असल्याने 
घडत असो, कारण कोणतेही असले तरी देश्याच्या 
दृष्टीने ते दुदेवच आहे. डो. पटवधेनांच्या लेखातील 
अनेक मुद्यांशी माझे मतभेद असले तरी अशा ठेला- 
मुळे विचारमंथन होऊन आपण नक्की केलेल्या राजकीय 
घ्येयांचा नेमका कोणता अर्थ आपल्याला अभिप्रेत 
आहे या संजंधीच्या विचारांना हळूहळू मूत स्वरूप येत 
जाईल असे म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही, म्हणूनच खतंत्र 
बुद्धीने लिहिलेल्या अश्या लेण्यांचे स्वागत, 


ट्र 


- लेखक -- 


मिळण्याचे ठिकाण -- 


५५५९-८५-०८ ७९००.०७९५ 


४२ 


कि. ३ रु. 


छ 
| ग्रा, सदाशिव आठवले - 
र 


चिटणीस , पाज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई, 


[ जि. सातारा ] ई 


-८५९०९८>७९-०% ९०५*-०५९.०७९-४. 


अलीकडे मराठी व्याकरणात एक गढूळ प्रवाह 
वाहू लागला आहे. अडाणी माणसाची भाषा प्रमाण 
मानून ती सर्वमान्य व्हावी यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न 
चाललेले दिसतात. अडाणी माणसाची भाषा ही 
सर्वमान्य करण्यासाठी तीच कशी शास्त्रशुद्ध आहे 
हे नाना प्रकारे दाखविण्याचा प्रयत्न चाळू आहे. 
संस्कृ त वर्णमाला अशुद्ध आहे, संस्कृतची मराठीशी 
फारकत करविणे, मराठी भाषेतील संस्कृत अवशेष 
नष्ट करणे, व्युत्पत्ती डावलणे, ग्रांथिकापेक्षा बोलीला 
महत्त्व देऊन ती प्रमाण मानणे, इ. नाना मतप्रवाह 
मराठीत आज मुद्दाम प्रसृत केले जात आहेत. 

डॉ. कालेलकर यांनी आपल्या “ध्वनिविचारा'त 
यापूर्वीच विढ्त्तेचा आघार घेऊन वरील प्रकारचे काही 
मत-प्रदर्ान केळे आहे. असाच आणखी एक प्रयत्न 
झालेला नुकताच आमच्या वाचनात आला. प्रख्यात 
संस्कृत पंडित प्रा. मंगरूळकर यांचे 'मराठी व्याक- 
रणाचा पुनविचार * हे व्याख्यानांचे पुस्तक पुणे 
विद्यापीठाने प्रसिद्ध केले आहे. हा प्रयत्न शास्त्रोक्त 
म्हणून केलेला असल्याने त्याची दखल घेणे आव- 
इयक झाले आहे. 

मराठीच्या व्याकरणाचा व्याप व मर्यादा, ध्वनी, 
वर्णमाला, शब्दांचे वर्गीकरण, नामविमशं, विदेषण- 
सर्वनाम-विभक्‍्ती आणि विमक्‍्ति-धातू या विषयांवर 
चर्चा करून ही व्याख्याने पूर्ण केलेली आहेत. 

भाषाशास्त्र आणि व्याकरण यांविषयी आजपर्यंत 
सर्वमान्य झालेले सिद्धान्त अमान्य करून मराठीचे 
एक नवीन व स्वतंत्र व्याकरण तयार करण्याचा 
प्रयत्ल या ग्रंथात केलेला दिसतो. तथापि हा प्रयत्न 
कितपत शास्त्रशुद्ध आहे आणि निहेतुक आहे हे 
तपासूनच या ग्रंथाचे मोल ठरवावे लागेल. 
प्रा. मंगरूळकरांनी च्चिलेल्या मुद्यांचा परामशे 

या ग्रंथाचा पहिला विज्षेष म्हणजे मराठीची 
संस्कृतपासून फारकत करून दाखविणे. मराठी भाषा 


४२ 


श्री. श्री. ना. चाफेकर 
मराठीतील एक अपप्रवृत्ती 


स्वयंभू असून तिचे व्याकरणही सवंतंत्र स्वतंत्र असावे 
अशी लेखकाची महत्त्वाकांक्षा आहे. दुसरा विशेष 
म्हणजे जे व्याकरण रचावयाचे ते लिखित भाषेचेच 
काय म्हणून ? बोलीचेही रचावे. मग व्याकरण 
रचावयास कोणती भाषा निवडावयाची ? ज्याची 
जिव्हा शिक्षणाने संस्कारित झाली नाही आणि जो 
सहज स्फुरेल तसे बोलतो त्या अडाणी माणसाची. 
या ग्रंथात बोलीचेच व्याकरण चचिले आहे. तिसरे 
म्हणजे मराठीची वर्णमाला, विभक्ती, नामविशषेषणादी 
शब्दव्यवस्था इ. रचना, जी वरीचशी संस्कृतच्या 
आधारावर उभी राहून:रूढ झालेली आहे, ती बदलून 
भाषेत कमीत कमी निर्वंघ ठेवणे. 

आता लेखकाने चचिलेल्या मुद्यांचा क्रमवार 
परामशे. घेऊ. 

पृष्ठ ६ वर लेखक म्हणतो, “बहुतेक व्याकरण- 
ग्रंथात संस्कृतची वर्णमाला जशीच्या तशी घेतलेली 
दिसते. कालमानाप्रमाणे भाषा बदलते व त्याचे प्रति- 
बिब वर्णमालेत दिसले पाहिजे. ” वास्तविक वर्णमाला 
ही मूलभूत उच्चारांचे सुव्यवस्थित वर्गीकरण आहे. 
भाषेमध्ये बदल झाला म्हणून मनुष्याच्या कंठातून 
निघणार्‍या मूलभूत ध्वनीत वदल होत नाही. ते 
ध्वनी भाषेत वापरले जातात. त्या वापराच्या तप- 
शीलात फरक पडेल. शेक्सपीयरपासून आतापर्यंत 
इंग्रजी भाषेत पुष्कळ बदल होत गेला आहे. पण त्यामुळे 
इंग्रजी भाषेची जी रोमन वर्णमाला आहे ती बदललेली 
नाही. जास्तीत जास्त शुद्ध आणि मूलभूत स्वरूपाची 
व उच्चारानुसारी वर्णमाला मराठीला स्वीकारावयाची 
झाल्यास संस्कृतलिवाय दुसरी वर्णमाला असणार 
नाही. 

पृष्ठ ९ वरीलःटीपेमध्ये लेखक मुद्दाम स्पष्टीकरण 
देतो की, कोळ्यातील शब्द भाषेमध्ये येऊन वापरू 
लागतात तेथे व्याकरणाचे क्षेत्र सुरू होते. खरे म्हणजे 
शब्द भाषेतून कोशात थेत असतात, कोशातून कधीही 
शब्द भाषेत थेत नसतो, 


नवभारत 


एखाद्या बोळीचे व्याकरण प्रमाण मानणे 
कितपत इष्ट 0 
पृष्ठ १९ वर भाषाभेदाचे स्वरूप सांगताना वोली 
हा शब्द ते मुद्दम वाथरीत नाहीत. कारण बोली व 
भाषा य'त 'उंपजीव्य-उपजीवक ' भाव येत असल्याने 
व त्यामुळे प्रवान-गौण भाव व्यक्‍त होत असल्याने 
भाषामेद हा सर्वे बोली व! प्रमाण भाषा यांना समान 
स्वातंत्र्य देणारा नव्रीन शब्द त्यांनी काढला आहे. 
परंतु कोगतीहो बोली एकाद्या प्रमाण भाषेशिवाय 
स्वतंत्रपये उगम पावलेली नाही तसे लेखकानेहो 
सिद्ध करून दिलेले नाही. लेखकाच्या म्हणण्याप्रमाणे 
प्रत्येक बोलीला स्वतंत्र व्याकरण आहे हे मान्य केळे 
तरी त्यावरून तिचा उगम स्वतंत्र आहे असे ठरत नाही. 
बोलीला आधारभूत भाषा एक प्रमाणभाषाच असते. 
सीमाप्रदेशातील बोलीत पलीकडील भाषेच्या मिश्रणा- 
मुळे वेगळेपणा येतो. व्यवसायभेदामुळे त्या त्या 
लोकांच्या बोलण्यात व्यवसायातील सोयीप्रमाणे 
नवीन शब्दप्रयोग तयार होतात मूळ भाषेतील अडाणी 
लोक जिव्हेला शिक्षणाचा संस्कार न झाल्यामुळे, 
नैसगिक अपभ्रंश निर्माण करतात. भौगोलिक 
विस्तारामुळे, निसर्गाच्या भिन्नत्वामुळे निराळे अनभव 
व त्यातून निराळे शब्दप्रयोग प्रचारात येतात. हे 
सर्वे बदल मूळ आधारभूत भाषेतच होत असतात. व 
हे बदल कालांतराने स्ढ झाले म्हणजे त्यातून बोली 
निर्माण होते. अर्थात्‌ मूळ भाषा आणि बोली यात 
प्राधान्य व गौणत्व हे येणारच. उपजीव्य-उपजीवक 
माव असणारच. 


पृष्ठ १७ वर “शुद्धाशुद्ध विवेक” सांगताना लेखक 
म्हणतो, “लिखित अथवा लेखनार्ह भापेचेच व्याकरण 
रचणे किवा जीतली वाऊमयरचना मान्यता पावळेली 
आहे, अश्या भाषेचे व्याकरण काय ते उपयुक्‍त हा 
एक अपसमज आहे.........” ग्रांथिक भमापेस ३ न 


पिता आ डावलून 
अशिक्षितांच्या बोलीस प्रामाण्य देण्याचा लेखकाचा 


हा प्रयत्न आहे. लेखकाच्या म्हणण्याप्रमाणे इतरही 
बोलीचा अभ्यास करणे जरूर आहे. पण तेवढ्यावरून 
ग्रांथिक भाषेचे महुत्त्व व प्रामाण्य । 
कारण नाही. व्याकरण हे कोणत्या भाषेचे रचता येत 
आणि त्या व्याकरणाचा हेतू 


तील उच्चार आणि प्रयोग जिव्हेच्या संस्कारांनी 
स्थिरावलेळे आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या वापरात 
( 8५४११8'वा29101 ), आले आहे. अदा च 
भाषेचे व्याकरण रचता येणे शक्य आहे. आणि 
हे रचण्यामागे शक्‍य आहे. जिव्हेच्या संस्काराने 
8७१017१126 झालेळे उच्चार व प्रयोग जास्तीत 
जास्त लोकांस आणि जास्तीत जास्त कालात 
समजावेत व वापरता यावेत हा मुख्य उद्देश आहे. 
या कामी ग्रांथिक भापेसारखे दुसरे उत्तम साधन 
नाही. गेलीचे व्याकरण प्रमाण मानावयाचे ठरविले 
तर अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. कोणत्या वोलीचे ? 
कोणत्या माणसांचे ? शिवाय ती जी बोली ठरेल ती 
व्याकरण रचून पुरे होईपर्यंत तिच्यातील उच्चार 
आणि प्रयोग कायम राहणार आहेत काय ? प्रत्येक 
माणसागणिक व प्रसंगागणिक भाषा वदलते. हे स्वतः 
लेखकच म्हणतो. मग अनेकजण अनेकवेळा अनेक 
उच्चार व अनेक प्रयोग करणार. त्यातील कोणाचे 
व्याकरण रचावयाचे व कोणाकरिता ? बोली ही 
व्याकरणाच्या नियमाने कवी चालत नसते. उलट 
ग्रांथिक भाषा मात्र नियमानेच चालते. बोली' 
अस्थिर, अपूर्ण असते. काही वेळा तर संदर्भाशिवाय 
तिचा अथेही कळणे कठीण. 
लेखक स्वतःच प्रत्येक बोलीला स्वतंत्र व्याकरण 

असते असे म्हणतो. मग एका व्याकरणात दुसऱ्या 
व्याकरणाची भोंगळ मिसळ कशासाठी ? लिखित 
'माषत बोलीची मिसळ रूचकर लागणार नाही. 

विर पृष्ठ १८ वर शुद्धाशुद्धाचा विवेक म्हणून अविवेकच 
आहे. केवळ संस्कृतला जवळ हा गुढधतेचा 
निकप कोणी मानीत नाही, पण संस्कृत शब्द संस्कृत- 
ममाणे लिहावेत एवढ्यावरून हाच सवंध गुद्ध- 
लेखनाचा निकष लेखकाने स्वत:च्याच युकक्‍तिवादाच्या 
सोयीकरिता ठरविला आहे. आणि मग त्याचे खंडन 
१ यास सुरुवात केली आहे. संस्कृतची सल्पता हा 
- “रा प्रत्येक शब्दाच्या शुद्धतेचा निकष नाही 
हे ते सोयीस्करपणे विसरे आहेत. भाषेच्या घटनेप्रमाणे 


स लेखन करावे हाच शुद्ध लेखनाचा मूळ पाया 
आहे. रि 


सापल्या समर्थनार्थ काही अशुद्धाचे नमने दिले 


आहेत. “गोपी खेळतो”, “कृष्णाची चेंड यमुनेची 


-३.4 


मराठीतील एक अपप्रवृत्ती 


डोहाचा वुडालो.” “यंदा पुण्याते फार मोठी पुर 
क. प्रा. मंगरूळकरांना एवढेच अशुद्ध 
कोणत्याना त्यांना स्वीकाराहे वाटतात. कारण ते 
विमित £ कोणत्या एका बोलीत शुद्ध आहेत ! केवळ 
उदाहरणे हय वचन व लिंग यांच्या दोषांची 

ऱ्ग लेखकाने दिली. जणु काही शुद्धलेखन हे 
क ळा वचन, विभक्ती एवढ्या पुरतेच आहे! 
पवग कापी वाक्याच्या घटनेप्रमाणे शब्दाचीही 
कोणती हणे आवद्यक आहे. लिंगवचन विभक्ती 
द नजय मुळ. हा शुद्धलेखनात कधी वाद नव्हता 
तहात रही नाही. मुख्य वाद आहे तो शब्द कसा 
दा यासंवंधी. पण नेमके हेच लेखकाने टाळले 

हे. 


'पानी', करूनशान' या सारखे भिन बोलीतील 
शब्द ते शुद्धलेखनाच्या दृष्टीने ग्राह्य मानतात. पण 
लेखकाच्याच मताप्रमाणे प्रत्येक बोलीचे व्याकरण 
स्वतंत्र असते असे मानले तर एका व्याकरणातील 
प्रयोग दुसर्‍या व्याकरणात शुद्ध कसा मानता येईल? 
जोपर्यंत भाषान्तर्गत सर्वे बोलींचे एक संयुक्‍त 
व्याकरण निर्माण झाले नाही तोपर्यंत भिन्न बोलीतील 
प्रयोग अशुद्धच समजला पाहिजे. क्षिवाय लेखक 
म्हणतो त्याप्रमाणे जर भाषा ही शास्त्रांच्या चौकटी- 
पेक्षा जनतेच्या मुखातूनच घटवली जाते असे आहे 
तर घटवलेल्या भाषेत परकीय मिश्रण रुचकर लागेल 
काय ? 
पष्ठ ३३, ३४ वर लिखित विरुद्ध बोली अशी 
एक अत्यंत तकंदुष्ट मीमांसा केली आहे. जणू काही 
लिखित भाषा ही कोणा परक्याची भाषा आहे अशा 
आवेक्याने बोलीच्या पुरस्काराचा प्रयत्न केलेला 
आहे. बोलींचा अभ्यास कोणत्याच भाषापंडिताने 
गहेणीय मानलेला नाही. तथापि भाषाशास्त्र म्हणून 
अभ्यास केला तरी त्यांचे व्याकरण रुचण्याचा आणि 
ते सर्व समाजाने व भाषा्ास्त्राने एक विलिष्ट भाषे- 
करिता प्रमाण मानण्याचा आग्रह धरणे हे कोणत्याही 
भाषाकास्त्रात वसत नाही. शिवाय या सर्व विवेचनात 
जिलाच शास्त्रवद्ध करणे शक्‍य आहे आणि जी 
अधिकांना अधिक काल उपयुक्‍त अश्या लेखी भाषेला 


का वगळोवयाचे याचे सबळ कारण कोठेच दिले नाही. 
लेखकाचा आग्रह नुसता बोलींचा अभ्यास करावा 
असा नसून लेखीच्या शब्दांपेक्षा बोलींचे बोल प्रमाण 
मानावे आणि तेसुद्धा ज्यांची ती बोली नाहीं त्यांनी 
प्रमाण मानावे असा आहे. र 
लेखक म्हणतो,. “बोलण्यातील भाषा हा मूळ 
झरा असल्याकारणाने. .- * * * ” त्या वोलण्यातल्या 
भाषेचा आणि तिच्या व्याकरणाचा विचार करणे 
प्रधान आहे”. बोलीचे व्याकरण सर्वेमान्य करण्यास 
हे कारण सबळ तर नाहीच पण चूक आहे. गंगा कितीही 
पवित्र आणि आुपयुक्‍त नदी असली व म्हणून ती पूज्य 
मानिली म्हणून तपेलीमर पाणी रस्त्यात सांडून 
झालेला प्रवाह हा केवळ पाणी आहे म्हणून गंगेप्रमाणे 
पूज्य मानता येत नाही. गंगा ज्या विशिष्ट पात्रातून 
वाहते ते पात्र, तिचे सुदीघं अव्याहत आयुष्यमान आणि 
अखंड चालणारे प्रत्यक्ष तेच पाणी, यामुळे गंगेला 
पावित्र्य निर्माण झाले आहे. बोली हा जरी मूळ झरा 
मानला तरी तो करा सातत्त्य आणि शुद्धत्व यातून 
पक्का झाला म्हणजेच त्याला व्याकरणक्षम भाषेचे 
स्वरूप प्राप्त होते. 
हिखित भाषेला दुलंक्षणीय मानण्या- 
लिखित भाषेतही बदल होतात 
असे म्हटले आहे. यासाठी दिलेली उदाहरणे हूल 
देणारी आहेत. भाषेत कितीही फरक पडला तरी 
फार तर शब्दयोजना बदलेल. भावनाविष्काराची 
पद्धत बदलेल; पण व्याकरण तेच राहते. 
बोलीला प्रमाण मानून तिचे व्याकरण पुरस्कृत 
करण्याचा लेखकाचा हेतू कसा शुद्ध नाही याचे एक 
उत्तम उदाहरण म्हणजे पृष्ठ ३९-४० वर प्रमाण 
भाषेचे लक्षण सांगताना ती मूलगामी, सर्व भाषा- 
जेदास त्या परस्परांपेक्षा सारखी जवळ, जेथे ती 
वापरली जाते ती स्थाने सुसंस्कृत, तिचे वाझमय 
मोठे म्हणून तिचे क्षेत्रही कोणत्याही बोलीपेक्षा मोठे 
असावे असे लेखकाचे म्हणणे आहे. कोणतीही बोली- 
सुसंस्कृतांची-सुद्धांया लक्षणात बसत नाही. 
स्वर ब व्यंजने यांची मीमांसा 


पृष्ठ ५५ वर स्वर व व्यंजन यांची मीमांसा केली 
असून स्वर व व्यंजन यात लक्ष्मणरेषा नाही असे 


याच ओघात लिखि 
साठी बोलीप्रमाणे लि 


४५ 


नवभारत 


लेखकाचे म्हणणे आहे. ते सिद्ध करण्यासाठी त्याने 
य, व, र, ल या व्यंजनांचे उदाहरण देऊन व कमीत 
कमी प्रतिबंध म्हणजे स्वर अशी नवी व्याख्या देऊन 
चालू संस्कृत वरणेमाला ही शुद्ध तात्त्विक नाही असा 
आक्षेप घेतला आहे. संस्कृत वर्णमालेला दोषी 
ठरविण्यासाठी स्वर आणि व्यंजन यांची व्याख्याच 
लेखकाने बदलून टाकली. कंठ, तालू, मध्य, दंत, ओष्ठ 
यांचे ठिकाणी होणारे स्पर्श व्यंजन निर्माण करतात 
ही व्याख्या त्यास बाद करावी लागली. परंतु त्याचे 
कारणच काय पण उल्लेखही दिला नाही. 


यातूनच क्र, लू ही व्यंजने असल्याचे लेखकाने 
म्हटले आहे. केवळ लांवविता येणे या गौण लक्षणाला 
व्याख्यारूप करून लेखकाने तेवढ्यावरून क, ल्‌,्ही 
व्यंजने म्हटली आहेत. तथापि त्याही वावतीत लेखक 
डळमळीत दिसतो. ( पृष्ठ ६२ वरील ३ री टीप पाहा.) 

पृष्ठ ६२ वरील 'ऐ' 'ओ' यांची मीमांसा अश्लीच 
गैरसमजावर आधारलेली आहे. लेखकाचे म्हणण्या- 
प्रमाणे 'ऐ' म्हणजे अ--इ व 'ओ' म्हणजे अ--उ, असे 
आहित. परंतु संस्कृतात अ--इ याचा संघी 'ए' व अ--उ 
यांचा 'ओ' होतो. वास्तविक लेखकाला या संबंधात 
आक्षेप घेण्याचे कारण नव्हते. बोलताना वर्णाचा 
अलगपणा जेथे सहजपणे नष्ट होतो तेथे संधीला 
सुरुवात होते. संस्कृतातील संधी उच्चारांचा उत्तम 
समन्वय आहे. लेखकाच्या म्हणण्याप्रमाणे 'ऐ? चा 
अ.च्चार अ--इ असा मानणे हे किती सदोष आहे हे 
खालील उदाहरणावरून दिसून येईल. सहवीर्य 
करवावहे याचा उच्चार-. . . . . वही करणे चक 


स्वर मानावयाचे 


व्यजनातील (“हः कार 
वणमाला अंधिक गुंतागुंतीची 


व अशुद्ध केली आहे. हे सर्व केवळ संस्कृत पद्धतीचे 
अुच्चाटन करण्यासाठीच आहे काय अशी शांका येते. 
वरीलप्रमाणे 'ह' युक्‍त व्यंजने लेखक संयुक्‍त 
व्यंजने मानीत नाही. त्याचे कारण देताना 'पूरवे-वर्णावर 
अनाघात हे देतो पण आघात होणे ही संयुक्‍त व्यंजनाची 
व्याख्या नाही हे निराळे सांगावयास हवे काय ? दोन 
व्यंजने एकत्र आली असता संयुक्‍त व्यंजन तयार होते. 
पण लेखक चातुर्याने ही व्याख्या गुलदस्तात ठेवतो. 
आणि सवंध 'ह' च्या विवेचनात 'ह' ला नुसते वण 
म्हटले असून 'ह' हे व्यंजन की स्वर याचा उल्लेख 
कटाक्षाने टाळला आहे. मात्र पृष्ठ ६७ वर अधोरेखा 
त्या त्या वर्णाचे अविभाज्यत्व दर्शविते' असे म्हटले 
आहे. म्हणजे काय? संयुक्‍तासंयुक्‍त यांचा विवेक 
स्पष्ट न करता अविभाज्यत्त्व या शब्दाला काय अर्थ 
उरतो ? थाचेच पुढे लेखकाने एक अत्यंत गनिमी 
वाक्‍य टाकले आहे. तो म्हणतो, “ कहच्ख हा दृश्य 
लेखाकार आपल्याला चकवून संयुक्‍त व्यंजनांची 
अकारण झ्रांती निर्माण करील. ” लेखकाळाच ही 
भीती वाटत आहे. कारण कह हा संयुक्‍त वर्ण 
मानला गेला तर नवीन वर्णमाला निर्माण कर- 
ण्याचा मनोराच ढासळून जाईल. अनाघाती संयुक्‍त 
वर्णांची मुदाहरणे देतानाही लेखकाच्या हे तूतील 
अशुद्धता दिसून येते. वही, सही यांची अनेक वचने 
देताना वय्हा, सय्हा अशी लिहिली आहेत. परंतु आ 
प्रत्ययही नंतरच येतो. हवे ते सोयीस्करपणे विसर- 
तात. वय्‌हा आणि वह्या यांचे भुच्चारही अगदी भिन्न 
आहेत. न 
त्याचप्रमाणे पृष्ठ ६८ वर पन्हे, वल्हे, उन्हाळा, 
पालना, टूह्‌ हो असंयुक्‍त व्यंजने लेखकाने ठरविली 
आहेत. 'ह' ला स्वर न ठरविता ही असंयुक्‍त व्यंजने 
कशी म्हणता येतील ? रि 
पृष्ठ ७८ वर संस्कृतवर्णमालेचा प्रामाणिकपणे 
विचार न करता एकदम विधान करून टाकले आहे 
को, “जेथे जेथे स्वतंत्र लेखाकार असतो. तेथे तेथे 
स्वंतत्र एक घ्वनी असतो असे नाही.” वास्तविक 
भाधारणपणे इतर कोणत्याही लिपीत सापडत नाही 
असा हा संस्कृतचा विशेष आहे. ध्वनीप्रमाणे त्याला 
नाही असा वर्ण संस्कृत वर्णमालेत 


मराठीतील 


वडकी 
व तील संस्कृतमध्ये ज्‌ 4- ज अश्ली करतात. 
मागी म मान्य नाही. कारण मराठीचा 
मानून त्याला दे न तु लशी करतोर तीच शुड 
दुमत मचा उुरावा म्हणून लेखकाने अनेक संस्कृतो- 
की ज्ञ' चे पुरावे दिले आहेत. त्या 
वः कान दिसते की त्या उधृत सर्वे भाषांतून 
' होऊन कधी ञ तर कधी न्‌ राहिला आहे. 
तेव्हा जज ही फोड केवळ परंपरागत म्हणून कमी 
ततर नळ नच माहे 3. मुळात जञ होता म्हणून 

अपभ्रंश गञ किवा गन झाला. 


व्युत्पत्तिशासत्राची चेष्टा 
भाषाक्ास्त्रात व्युत्पत्तीला स्थान महत्त्वाचे आहे. 
त जर भाषाक्षास्त्रातून वाद करावयाचे तर 
वत भाषाक्ास्त्र पूर्ण राहू शकेल हे 
प्रथम सिद्ध करावे लागेल. परंतु ते न करता व्युत्पत्तीला 
गी वगळणे हा भाषाशास्त्रीय मोठा. प्रमाद 
ईल. डॉ. भांडारकरांनी पष्ठीच्या 'चा' प्रत्ययाची 
व्युत्पत्ती संस्क्रुत पष्ठीच्या “स्य' मध्ये दाखवली आहे. 
या निस्ततर करणार्‍या तोडग्याचा संताप येऊन त्याचे 
शास्त्रीय खंडन न करता लेखक पृ. १२० वर चिडून 
म्हणतो को, व्युत्पत्तीचा प्रश्‍न नुसता 
गौणच नव्हे, तर भ्रांतिमूलक, म्रांतिजनक, निरु- 
पयोगी, गैरलागू आणि प्रामादिक आहे.” भाषा- 
शास्त्रात व्युत्पत्तीचा अुपयोग करण्यावर लेखक 
तुटून पडतो. त्याच विवेचनात लेखक पुढे म्हणतो, 
“घूर्व जन्मी एकादा माणूस वानरयोनीत होता, म्हणून 
आजही तो वानरच म्हणावयास हवा, असे म्हणण्या- 
सारखे हे आहे. ” व्युत्पत्तीशास्त्राची ही मकटचेष्टा 
संस्कृत हेषाचेच लक्षण दाखविते. 


हूल देणारी भाषा 
तद्वित प्रत्ययाने वचनाचा बोध होत नाही हा 


पष्ठीच्या 'चा' प्रत्ययावरील युक्तिवाद मोरो केशव 
दामळे यांनी केला आहे. तो लेखकास खोडता आला 
नाही. दामल्यांचा आक्षेप मान्य करूनही लेखक 'चा' 
ला विभक्ती मानावयास तयार नाही. शेवटी 

निरुपायास्तव लेखकाने दिळेळा निर्णय त्याचे वकिली 
क्रौशल्य दाखवितो. पू. १२२वर ती म्हणतो. “एकाद्या 


एक अपप्रवृत्ती 


गटाने व्याकरणाच्या व्यवस्थेत अमुकच ठिकाणी 
वसले पाहिजे असा आग्रह घरण्याचे खरोखर कारण 


नाही.” 


ग्रंथात अनेक ठिकाणी प्रचलित भाषाशास्त्राला 
डावळून केलेली विधाने आली आहित. त्यापैकी 
काहींचाच फक्‍त येथे परामर्ष थोडक्यात घेतलेला 
आहे. विस्तारभयास्तव आणि औचित्यहानी होऊ 
नये म्हणून त्यांचा उल्लेख करण्याचे टाळत आहे. 
याशिवाय सर्वत्र भाषा तकंदुष्ट, भाषाशास्त्राच्या 
तत्त्वांना डावलून हूल देणारी, हातचलाखीने स्वतःचा 
मुद्दा पटवून दिल्याचा आव आणणारी अशी वकिली 
भाषा सर्व ठिकाणी दिसते. याची उदाहरणेच द्यावयाची 
झाल्यास खालीलप्रमाणे थोडीझी देता येतील. पृष्ठ 
११ वरील लिखित आणि बोलीचे विवेचन; पृष्ठ 
३९-४० वरील प्रमाण भाषेची मीमांसा, पृष्ठ ४४ 
वरील ध्वनी आणि वणे, पृष्ठ ५७-५८ वरील स्वरांचे 
ऱ्हस्व-दीघंत्व, पृष्ठे ६६-६८ मधील '/ह' वर्णाची 
मीमांसा, पृष्ठ ७८ वरील लेखाकार व घ्वनी या- 
संबंधीचे उपरिनिदिष्ट विधान, पृष्ठ १०१ वरील 
लोके, फुले, यांची “लोक, 'फुल$' आणि पृष्ठ १४ॅ- 
वरील किरूनद्ान' अश्ांसारखी बोलीतील अशुद्ध 
ख्पे व्याकरणाच्या विचाराथे गृहीतकृत्य म्हणून 
स्वीकारणे, पृष्ठ १२९ वरील व्युत्पत्ती-शास्त्राची 


निभेर्त्सना, पृष्ठ १२०२४ वरील विभक्ति- 
यक्‍्तिवाद इ. 


विवेचनातील हलका व फसवा ३, 

लेखकाचा भर मराठीच्या अडाणी बोलीवर 
विद्दोष आहे. त्यांचे व्याकरण झाले नाही म्हणून त्यास 
रुखरुख लागलेली आहे, व्याकरणशुद्धता संस्क्ृतप्रधान 
शिष्ट मराठीपेक्षा अडाण्यांच्या बोलीत अधिक आहे 
असे लेखकाचे मत आहे. व मराठी व्याकरणात 
संस्कृतचा आणि इंग्रजीचा पगडा उगाचच वर्चेस्व 
गाजवून आहे याबद्दल त्यांची तीव्र नापसंती व्यक्‍त 
झालेली दिसते. परंतु लेखकाची स्वतःची भाषा मात्र 
इंग्रजी वाक्‌प्रचारांचे माषांतर असलेली आणि उगाचच 
संस्कृत क्लिष्ट शब्दांनी भरलेली आहे. लेखकाला 
संस्कृतक्लिष्ट शब्दांचे किती वेड आहे हे खालील 


यादीवरून दिसून येईल. 


४७ 


नबभारत 


. पृ.११-स्तर, सर्वंदृष्ट, कालिक, दैश्षिक, मध्य- पृष्ठ (११९) गतार्थ, (१२३) अव्याकुलपणे. 
वतिनी, परस्परसंपृक्‍्त आणि समव्याप्त, प्रा. मंगरूळकर हे संस्कृतपंडित आहेत. अर्थात्‌ ही 
पोर्वापर्य, दृष्ट (दृब्य ) . माहिती या ग्रंथावरून मिळत नाही. एकाद्या संस्कृतच्या 


पृ. १२-व्यापकतर, अनभिज्ञ लेखकाने हा ग्रंथ लिहिला असता तर या 

पृ. १३-व्याकरणवंध, व्यामिश्र. ७ विशेष होते त्याने सं 

पृ. १४-सावधान, विचारवंत, योग विभाग त गड वळ आ च हग 
(म्हणजे व्यवस्था असे म्हणावयाचे असावे), रणाची माहिती करून घेतली असती म्हणजे यातील 

पृ. ३२-उद्‌्भावित. वराचसा भाग त्याने आपण होऊन त्याज्य ठरविला 

पृ. ४१ अनुक्रृष्टत्व, (४६) प्रतिवेष्टितजिव्हाग्र- असता. तथापि संस्कृत पंडिताने संस्कृतच्या नियमांकडे 
मूर्वस्पर्शयुक्त, (६१) परस्पर संक्रांत. आ सोयीस्करपणे दुलक्ष करून विपरीत विधानांवर 

पृ. ९०-सूत्रपात, (९४) उद्वुद्धु (९७) प्राकूत भाषेच्या व्याकरणाची उभारणी करावी 


प्रजाति ( 8९४ ), (९८) आमुूएूर्वी, वारवरय 
(१०२) अपरामृष्ट, (११५) परि” याबद्दल सखेदारचर्य वाटते. यावरून जर कोणी 


वृत्तिसह- लेखकाच्या हेतुशुद्धतेवहदळ शंका उत्पन्न केळी तर 
(-या ठिकाणी सह्‌ याचा अर्थ समवेत असा नसून त्या शंकेखोराचे समाधान करणे कठीण आहे. 
'सहन करण्यासारखे असा आहे). 


प्राज्ञपाठदाळामण्ड ळ-ग्रन्थप्रकादान | 


3९ €२ ७ (१ 
वादेक संस्कृतीचा विकास 
ठेखक- तकेतीर्थ लक्ष्मणक्षासी जोद्यी. 


रेयबस्थापक, प्राज्ञपाठछाळामंडळ 
_ वाईं ( जि० सातारा ) 


तगर 


5यं, दा. शेजवलकरकृत-- 


श्री. श्री. रा. टिकेकर 


श्रीशिवछत्रपति चरित्र साधन ग्रंथ परीक्षण ( उत्तराधे ) 


€ शिवाजीचा प्रयत्न मुसलमानी राज्ये नाहीशी करून हिंदु राज्ये वाढविण्याचा होता 
च ठव क * (आ डं भं 
पेद्व्यांचा हेतु अखिलभारतवषैमान्य़ अशी मोगळ बादशाही कायम ठेवून ती स्वतः चालवून दाख- 
वी 


विण्याचा होता. ? 


श्रीच्तपतींचे संकल्सित चरित्र प्रसिद्ध न होता 
त्याखातर गोळा केळेळे साहित्य प्रसिद्ध करावे 
लागले, ही एका परीने इष्टापत्ती ठरते. कारण भावी 
चरित्र-लेवकांना मागदशक असा हा ग्रंथ होय. चरि- 
त्रात पद्धत समजली नसती, फार तर उपयोगात आण- 
लेल्या साधनांचा परिचय घडला असता, नाकारण्या- 
जोगे देखील साहित्य साधनग्रेथात समाविष्ट आहे. 
म्हणून ह्या ग्रंथामुळे चरित्रलेखनतयारीचा प्रत्यक्ष धडा 
शेजवलकरांनी (त्यांचे हे साहित्य प्रकाशित करणा- 
रांनी ) घाळून दिळा आहे. 

स्थलानुक्रमे, व्यक्तिनामानुक्रमे, घटनांच्या नोंदी 
असल्याने परस्परसंत्रैध नीट साधावयास हवा, काल- 
पटाचे बंधन पत्करल्यामुळे घटनांचा-क्रम अश्लूक 
ठरतो. कोणत्या काळाबद्दल अपुरी माहिती आहे ते 
स्पष्ट होते आणि तेवढ्याच संशोधनावर भर देता येतो. 
शिवचरित्रात अद्या बाबी कमी नाहीत. दाहाजीच्या 
हाळचाली-क्षिवाजीच्या दौर्‍्यातळे मुक्काम, संभा- 
जीच्या जीवनाचे तपक्ील. . .याबद्दल अजून पुष्कळ 
माहिती समजणे आवदयक आहे, आपल्या वडील 
पुत्राचा मंगल विवाह शिवाजीने कसा साजरा केला, 
कोणाकोणाला त्या द्युमसमारंभासाठी बोळावले, आणि 
आले कोण, इत्यादि तपशीळ कळतील तर बेरे होईल. 
कारण तंभाजीचरित्रकारांनी$ नचैपाविवाहाचे विस्तृत 


१022244000 बदनवेकवरडकडी 1 

अ टिपगातीळ एतर्संबंधी निदेश अवास्तव आहे, (पृ. 
घडल्याचा उछेव “ मासिरी 
7 हे नाव किंवा विवा 


म्हणजे संभाजी मोगलांकडे असतां 
त्यावरून समज होतो, तो चूक आहे. “ चेपा ' 
नाही. 


न, भा, ७ 


ञ्यं. हे. शहोजबलकर 
( नवभारत, फेब्रु० १९४८ ) 


गांधीजींचा पूर्वाबतार 


आमचे इतिहासकार इतके अंनेतिहा- 

सिक होतात की ते काळावर नजर ठेवून 
शाहूळा महात्मा गांधींचा पूर्वावतार समज- 
तात. हिंदु-मुसलमानांच्या एकोचा सोम्य, 
त सामोपचारी मार्ग त्याने अवलंबिला म्हणून 


र पवसश0रती"ी0पकोी0पसा"ी'री"ी फीत" काकी 
र 
र 


त्यास शाबासकी देतात, 
है---॥-५॥५-॥५४४॥४॥४॥0४१0४/४१/४ 
वर्णन संस्कृत काव्याच्या आधारे दिले असले, 
तरी छत्रपति शभुराजाचा तो विवाह नव्हे असे 
आता सिद्ध झाले आहे. संभाजी मोगलाकडे गेला 
(ता. १३२1१२१६७८ ) तेव्हा येसूबाई त्याजबरोबर 
होती हे रियासतकारांचे म्हणणे अवास्तव ठरते. कारण 
येसूबाई ते वेळी आसन्नप्रसवा होती. ता. २८१] 
१६७९ रोजी ( म्हणजे दीड महिन्यानी ) ती प्रसूत 
होऊन तिळा श्रेंगारपुरी लेक झाल्याची खबर त्यानीच 
दिली आहे, ( उग्रप्रकुती संभाजी प. १०६ १, याबाबत 
अधिक संद्योधन होणे जरूर आहे. कारण संभाजी 
वरत आला तेव्हा बरोबर पुरुषवषधारी येसूबाई होती 
अते रिथासतकारांनी म्हटले आहे. (शककतौ शिवाजी- 
पृ. २०५) 
४४९ ) चेपा-संभाजी परिणय स, १६७७चा 
» त आणि ओरगजेत्रनाम्यात आहे. असा 
ह-काल यांचा उलेख उपरोक्त दोन्ही ग्रंथात 


४९ 


द कोडी ४...» 


-पऐअोरयी घऊ 
"वरखगपलचव्खसन) “>. 
"रढडशडच्ण ग्ष्ि 
“पफमशम!अररुबश क्त 
"षसह४कळ्पतत र्जी 


नवभारत 


कायमची यादवी ग 
६ हछणाहूच्या मार्गाने. हिंदुस्थान दुबळा ! 


कक कक 
होऊन त्यात दुफळी झाली, तोच मार्ग 
गांधीनी अवलंबिल्यामुळे हिंदुस्थानची व 
| छकले झाली. यादवी ही आता वि 
पाठीस लागणार आहे, या सर्व अनर्थांचे 
कारण एकच : अनैतिहासिक, आत्मानात्म 
अविंबेकावर उभारलेळी राजकीय विवार- 
सरणी, 
4५-००. ६७-०५. 4०-०० ०७-५९ -०-५५-१-० ०-१. ५०.) ५७५५०-५-० ५०--, 
संभाजीबद्दह आणखी एक दोन गोष्टींचा तपशीळ 
कळावयास हवा, त्याची मुंज ता. ४ फेब्रु. १९७५ 
रोजी झाली असा जेघे शकावलीत उठेल आहे. ती 
राज्याभिषेकानंतर इतक्या उद्यीरा का झाली याबद्दल 
काही तर्क आहेत पण खुद्द शिवाजीच्या राज्याभिषेक 
कालच्या लय्नसमारेभास काही घरगुती अडचणी 
आल्या, तशीच अडचण संभाजीबावत आली असावी, 
कारण नुसत्या वेदोक्त मुंजीखेरीज त्याचा वेदोक्त 
विवाहही लगेच व्हावयाचा होता. म्हणून सुमारे आठ 
महिन्यानंतर ही मुंज झाली असावी; मुंजीनंतर 
विवाहही पार पडला असला पाहिज, 


कालपटाचे बंधन स्वीकांरल्यामुळे बखरीतठे किंबा 
इतर निदेश कसे पारखून निघतात, हे दाखविण्यासाठी 
एवढे संभाजीपुराण लांबले, दशेजन्च्या मदतनिसांनी 
टिपणे पुष्कळ काढली खरी पण छापण्यापूर्वी त्यांची 
कसून छाननी केली नाही, शेजळ्च्या पद्धतशीर 
प्रयत्नांचे हे प्रदर्शन असल्याने ते शक्‍यतितके निर्दोष 
राखणे आवइश्रक होते. बारकाईने बाचल्यावर ह्मा 
टिपणातीळ ढोबळ चुका दिसू हागतात आणि याबाभत 
अधिक दक्षतेची गरज होती हे कळते, 


ह्या टांचणा-टिपणात मुख्य दोष खटकतो. तो हे 
काम जाणतेपणाने न केल्याचा, इंग्रजी कागदपत्रात 
भारतीय स्थलनामे वेगळ्यापद्धतीने लिहिळेळी असतात, 
ती रूढ नकाशांच्या मदतीने निश्चित करणे अया- 
व्यक होते. इंग्रजी नावाचे तर राहो-पण मराठी 
स्थान-नामांचे निश्चित शान अपेक्षित असता संदिग्ध- 
पणामुळे गोंधळ मात्र वाढला आहे, स्थानपरत्वे 


ष्ठ 


घटनांच्या टिपणांसुळे इतिहास स्पए समजावयास हवा; 
पण ह्या प्रकारामुळे साधी घटनासुद्धा नीट समजत 
नाही, उलट गोंधळ माजतो. तो असा- 


कर्नाटकखारीचे वर्णन करताना म्हट्ले आहे की 
“नोव्हें, १६७७ त शिवाजी कनीटकातून परत फिरला 
व म्हैसूरळा आला, (पृ. ४८३) वास्तविक 
एप्रिळ १६७८ पर्यंत शिवाजी कर्नाटकात-कानडी मुल- 
खात-धारवाड, लदष्मेश्वर, कोप्पळ, गदग, ब्रंकापूर, 
संपगांव ,.. या बाजूस असता “' कर्नाटकातून परत 
फिरला '? याचा अर्थ काय समजावा ? इंग्रजी कागद- 
पत्रात... मद्रास, पडिचरी, तंजावर ही ठिकाणे 
“ कर्नाटकात ? असल्याचा उछेव वारंवार येतो- 
त्या अर्थाने हे प्रदेशानाम उपयोजिळे असावे, 
एकाच नांवाची दोन भिन्न ठिकाणे असल्यावर 
तर, घोटाळा अधिक वाढतो. सुपे, एक पुणे जिल्ह्यात 
आहे. तर दुसरे कारवारकडे ! नळदुर्ग या नांवाची 
दोन ठिकाणे ( १ ) ठाणे जिल्ह्यात मुरबाडच्या आग्रे- 
यीस सहा मैलावरचा किछा- ( २ ) सोलापूरजवळचे 
पण उस्मानाबाद जिल्ह्यातले, स्थलनामानुक्रमे टिपणे 
(ए. २८५-३५२) काढताना स्थाननिश्चिति नसल्याचे . 
प्रत्यंतर बारंवार मिळते, टिपण काढताच प्रथम ओळख 
उटण्यासारली खूण ( जिल्हा - जवळचे मोठे ठिकाण, ) 
सांगणे आवर्यक असते. नाहीतर “अन्घेनेव नीयमाना 
यथान्धा: ” अक्यी अवस्था होते, स्थलवाचक टिपणातले 
गुण्य हेच की त्याची निश्चित कल्पना टिपण काढणा- 
रानासुद्धा नाही; ठिकाणाबद्दल अनिश्चितता असल्यास 
पभ्षचिन्ह ' घालणे इष्ट. पण तसे काही केले नाही. 
स्थळांचे उद्लेल आहेत-ते. शिवचरित्राश्री कुठे 
संबंधित आहेत- याचाही निदेश असणे आव्यक 
होते. कनकदुर्ग, कर्नाळा, कुंजाळगड, प्रचीतगड, 
ही, बोग्मसमुद्, मिऱ्या ह्या टिपणांवरून एकदम 
स्थल्योध होत नाही, शिवचरित्रात ती ठिकाणे कशी 
भाळी हेही समजत नाही. वतरूर-ब्रिदनूर ( र. २१४ 
7२२ ) याबद्दळ्चा घोटाळा अगदी कमालीचा आहे. 


131 

प्रा, शेजवलकरांच्या मते ठुटलेळे शहर ह 
मी भारकूर असे प्रथम होते. ते त्यांचे जुने मत नेत 
मोनी बदलले व बारकूर नसून बसरूर हें ठा 


शिबाजीने इटल्याचे त्यांनी ठरविळे ” (ष्ट. २९९ 


श्रीशिवछत्रपति चरित्र साधन ग्रंथ परीक्षण 


ह्या टिपणाच्या शेवटी म्हटले आहे, “बसनूर म्हणजे 
खरोखरी बसरूर लटल्याची बखरीची हकीकत खरी 
आहे (पर. २२२ ).” 

शेज«नी लिहिले म्हणून छापलेले- वास्तविक त्यांच्या 
छेखनशैलीविरहित असे “ बसरूस्वची खारी ” हे 
प्रकरण (ए. १११-२९२ ) वेगळ्या सुरावरं लिहिलेले 
दिसते. “ बेदनूस्चे मुख्य बंदर बसरूर म्हणजे पोठुंगीज 
ब इंग्लिश इतिहासात आलेले बार्सिलोर? ( ए. ११३) 
असा खुलासा केल्यावर लगेच “बसर्रच्या दक्षिणस 
असलेला वासिळोरचा किल्ला” (पृ. १९४) अशी 
नोंद आढळते. वेगळा खुलासाही कळतो- कीं 
“ बसरूरचे नांव ब्सनूर असे मोडी लिहिण्यामुळे 
चुकीचे रूढ झाले. ते एक असो; पण ह्या प्रकरणाची 
एकंदर आखणी उभारणी “ छापणी ? ही तर ब्रिनचुक 
असांबी की नाही ? त्याचा आरंभ कच्चा, काल्पनिक 
आणि अब्यवहारी आहे ! आम्हास तर घेवड्याचा वेळ 
लावणाऱ्या “' जॅक**ची आठवण झाली. महाराज 
€ कोकणात ? उतरले. लगेच त्या प्रदेशाचे युद्धशास्त्रीय 
महत्त्व त्यांच्या मनात बिंब्रठे. कल्याण- भिवंडीकडे 
गेळे- ताबडतोब त्यांच्या लक्षात भरले की स्वतःची 
तारवे असल्याखेरीज या बंदरावर आपला तावा 
राहणे अशक्‍य आहे. लगेच त्यांनी हुकूम सोडला की 
नवळच्या सागाच्या जंगलाचा उपयोग करून व्यापारो- 
पयोगी तारवे बांधावी. ती बांधून होताच “ नूतन ? 
बंदरांची राजकीय परिस्थिती त्यांच्या ध्यानात आली- 
अव्यवहारी लिहिण्याचा नमुना म्हणजे ही “ स्वारी ” 
होय. 

आता अर्धवट माहितीचे नमुने पहा- खुदावंतपुर 
(एर. २५१, २९५ ), एलवनसर (ह. २४५, २८५), 
सायनरॉन-सैवान ( पृ. ३४५) व्हाल्दोर ( पृ. २२७, 
४८१) या गाबांची माहिती मिळत नाही. संद्रेमपटम, 
तेग (वे) नपटमू , वयेमरांयेम ( पृ. २०९, २१०, 
२४१, ४८७ ) कोरे ग्रामनामांचा तर पत्ताच ढागत 
नाही, “भूपाळगड? खानापूरजवळ, सातारा जिल्ह्यात 
आहे. पण त्याला आधार बेळगाव जिल्ह्याच्या गॅझिटि- 
यरचा ( पृ.२ २५, २६ ग; घेतला ! त्यावरून वाट्ते की 
खानापूरमुळे हा घोटाळा झाला असावा. बेळगाव 
जिल्ह्ातेढ खानापूर वेगळे आहे. “ मिया ” हा 


०००0११ १कशशकशक0लकशकी"शक0क क 
सारभूत तत्त्व 1 
राज्यनिमिती ही कान्यनिर्मितीप्रमाणे $ 
प्रतिभेने होणारी गोष्ट नव्हे हे इतिहासाचे १ 
सारभूत तत्त्व इतिहासातील गडडेच नाकबूल र! 
करतात, तेव्हा त्यांचे खंडण करणे अशक्‍य 
आहे. ] 
महाराष्ट्रराज्याकारणे फकिरी स्वीकारणारे 4 
१ छत्रपति स्वतःला प्रति-ब्रह्मदेव, दुसऱ्याच्या १ 
। उपंदेशाविना व मदतीविना राज्य संपादणी 
र 


र 
| 
॥ 
| 
। 


करू म्हणणारे नव्हत. (ए. ५४१) 

७-८" री टी 
कुलाबा जिल्ह्यातला डोंगर-नामदारखानावर शिवाजीने 
हला केला (१६६२) ते ठिकाण. पण वर्णन दिले आहे 
ते रतनागिरीजवळच्या “ मिऱ्या ” डोंगराचे, रत्नागिरी 
गॅझेटियरमधळे ! (पृ. २२७). 

आमचे शेजवलकर अचूकपणाबद्दल प्रसिद्ध होते. हा 

ढिळेपणा त्यांचा मुळीच नव्हे त्यांच्या नावाने खपणाऱ्या 
ग्रंथात असा भोंगळपणा रहावा याबद्दल खद होतो. 
निरनिराळ्या साधन ग्रंथातून माहिती गोळा केली-तीत 

. एकवाक्यता सहसा आढळत नाही. पण टिपणे 
लिहिणारांच्या लक्षात ही विसंगति यावी आणि 
त्यांने ह्या विसंगतीबद्दळ तेथे निदेश करावा, अशी 
वाचकांची, टीकाकारांची अपेक्षा. काम थोडेसे 
& यांत्रिक ” असले तरी त्यातही नजरेचा बारकावा 
व्यक्त होतो. स्थल, व्यक्ती आणि काल यांच्या मानाने 
केलेल्या तीनही सूचीत मेळ असावा की नाही £ 
व्यक्ति-नाम-सूचीत- छत्रपति शिवाजी चरित्रासाठी 
केलेल्या ह्या साधनसंग्रहात- औरंगजेब्राचे स्थान केवढे 
आहे? आमच्या टिपणकारांनी त्याला फक्त सहा ओळी 
बहाळ केल्या आहेत! (प. २५७) औरंगजेबाचे 
नाव न घेता, (मोरोपंतानी निरोष्ठ रामायण लिहिले 
तसे, ) शिवचरित्र लिहिण्याचा शृेज०्चा संकल्प 
होता की काय न कळे! 

सहा ओळींचा हा निर्देश कोणता म्हणाल तर 

औरंगजेत्राने दिळेरबानास पत्र लिहून ( साल्हेरीच्या 
पराभवानंतर) कानउघडणी केली- तिचा ! ! शिवाजी 
औरंगजेत्रसंत्रंधात ही एकच घटना उछेखनीय मानावी 
हागंते ! ! पण टिपणे काढणारांचा हा प्रमाद आहे- 


५१ 


नवभारत 


क त 
शिवभारत 
*: रावणाच्या पराभवाने रामायण १! 
तयार झाले तसेच औरंगजेबाच्या पराभवाने 
“: शिवभारत २ सिद्ध झाले, फक्त ते पुरे 
प त नाही एवढीच दुर्दैवाची गोष्ट, ? 
णाम नी ममी 
त्यांनी आपली टिपणे पुनः न तपासता छापण्याची 
घाई केली म्हणून असे झाले, “ अफझळखान क्रूर व 
कडबा नसावा ” ( ए, २५७) असे ज्यांना दिसले 
त्यांना औरंगजेब्राच्या बाबतीतही असेच काहीतरी 
दिसिळे असावे- म्हणून त्या “ नवरंगी ? बादशहाचा 
एकही रंग (ही कल्पना भूषण कवीची आहे) 
आपल्या टिपणात उरू दिला नसावा, दुसरे काय १ 


टिपणे काढण्यातीळ ढिलाईचे मासले मुद्दाम सांगि- 


तळे पाहिजेत. “ चोची शिवपूर्व कालातील हकीकत ” ' 


( ए. २९७ ) सांगताना खाढील विधाने आढळतात- 

(१) पोढुंगिजांच्या मदतीने निजासुल्मुल्क 
चोडचे संरक्षण करतो. ( इ, स. १५२८ 3) 

(२) चौल्वर निजामचा हल्ला ( इ. स, १ ५७०) 

(३) निजामचा चोलास वेढा ( इ, स. १५७०- 
७१) 
यातील कालविपर्यास अथवा नामविपर्यास स्पष्ट 
आहे. 

या ठिकाणच्या नोंदी काळानुक्रमे नाहीत-तशा 
त्या दाभोळच्या टिपणातही (ए. ३०९ ) नाहीत. 
हा निष्काळजीपणा मुळीच क्षम्य नाही. शेजळ्च्या 
ग्रंथात तर तो मुळीच नको होता. 

ऐतिहासिक अभ्यासासाठी कालमान एक पक्तरण 
सोईचे, यद्यपि निरनिराळे ग्रंथकार वेगवेगळी वर्षमाने 
बापरीत असले ( संबतू , हिजरी, शक्के... ) तरी 
अभ्यासाची सोय म्हणून कंसात इसवी सन लिहावे, 
“ मातवडीची लढाई सांगताना (ए. ४३५) 
“ हिजरी * वर्षेमानाचे तेवढे आकडे तीन वेळा र. 

वाप- 

रहे आहेत, टिपण ५-- (पृ. २२९-२४७) 
तारखा दिल्या आहेत, त्यात मध्येच “ न्य किं 
«न्यू स्टाईड असा निदेश आढळतो तो“ मव 
कालमानाचा ” द्योतक आहे खोरे, पण प्रश्न पडतो तो 


असा की ब्राकीच्या सर्व तारखा बदळून घेतल्या आहेत 
की नाही १ नवे खिस्ती पंचांग सथ तारखांना का 
लागू केळे नाही ! आणि या नव्या पंचांगाब्रद्दल काही 
खुलासा हवा होता की नाही १ 

टिपणे काढताना मूळ इंग्रजी लेखनाचा किंवा इतर 
भाषांतील मजकुराच्या इंग्रजी अनुवादाचे सार 
सांगताना विनोद साधण्याचे पराक्रमही घडले 
आहेत. “' स्वत:च्या जन्माच्या घेळी शिवाजी 
शिवनेरीवर होता ? (प. ४५६ ) हे अगदी साधे 
वाक्‍य किती विनोदगर्भ आहे ? त्याच तोडीचे दुसरे 
वाक्‍य असे; “ते समई राजाराम याची मातुःश्रीस 
कतु प्रात झाला हे खवर आली. ” ( पृ. ४४७) 
वदतो व्याघाताची इतकी उदाहरणे सहजासहजी 
मिळाल्याबद्दळ कुणी साहित्य-शास्त्रकार आनंदाने आणि 
हास्यानेही बेहोष झाला असता | घर्ती हीच, पण तऱ्हा 
निराळी असलेळे वाक्‍य : “ येथील राजा प्रतिदिवश्ी 
स्वतन्च्या मुसलमानी धर्माचा कट्टर अनुयायी होत 
आहे ” (पृ. १२७) यांतील अर्थ कसा ओळखावा ! 
आणली एक नमुना पहा- '“ कर्नाटकातील कौडुंबिक 
गोष्टींकडे क्ष ठेवण्यासाठी म्हणून शहाजीने तुकाबाईशी 
सभ केले. (पू. ४४१) विवाहाचा हा उद्देश 
नव्यानेच समजत आहे ! तेव्हा या शोधाबद्दह टिपण- 
कारांची पाठ थोपटली पाहिजे, मात्र या विवाहाचा 


काळ स. १६३७-३९ असावा हा तर्क फारच अव्यव- 
हारी वाटतो, 


उस्तकांचे आधार संक्षपस्पाने न देता संपूर्ण देऊनही 
वाचकांना बुचकळ्यात टाकण्याची ही युगत पहा:- 

“ सरदेसाईंज हिस्टरी ऑफ मॉडन इंडिया ” या 
०: 
आद्चत्तीस जोडलेल्या इंग्रजी “ टायटळ ” मधील हे 
नाव पुक्ळांना परिचित नाही. छापील निंदैश्यानुसार 
या पुस्तकाचे नाव “ शहाजी राजे भोसले ? पण तो 
अथच अवघ्या ९२ श्ठाचा, तेव्हा “ पृ. १५७” 
असणारा ग्रंथ हा फक्त शककती शिवाजी.?? “दुसरी 
आदृत्ति > हा उठ्ठेतही चुकीचा आहे. 

टिपणातीळ विसंगति, गमती ब अपुरेपणा याबद्दळ 
अधिक हांब्रण न लावता, ती छापण्याबाअत 


ष्र 


वि पड डी 
"ऐल 
ण्करलगपन चवळ, 
ह. 2.07: स्पि 
"“-पफमशत॥ करत 
“चसह४कळ्छता 


श्रीशिवछत्रपति चरित्र. साधन ग्रंथ परीक्षण 


काही व्यवस्था आवद्यक होती. टिपणे काढली-त्याचा 
आधार तेथल्या तेथे दिला हे योग्य, पण त्या आघारांचे 
संक्षेप ठरविणे आवदयक होते. 

* अश्याने छपाईत काटकसर ही आपापतः साधते. 
माहिती वाचताना, आधार, ग्रंथनिदेश लांबलचक 
असला, तोच तो वारेवांर छापला, तर वाचनात व्यत्यय 
येतो, “ संक्षेप ” ठरविण्याबाबत नठुनेदार उदाहरण 
म्हणजे “' छत्रपति संभाजी चरित्रा”चे-कर्त आमचे 
जुने मित्र श्री, बेंद्रे यांचे. तसे तीन अक्षरी-संक्षप 
अनेक ग्रंथाचे देता आले असते, टिपणकारांचे-संपाद- 
कांचे-कौशल्य व्यक्त झाले असते. अनेक पाने कमी 
छापावी लागली असती, 


सान्या 


शिवचरित्रेलेखनासाठी शेज०ची निवड योग्य 
झाली; पण शेज*्चे मदतनीस निवडताना ल्यांची 
पारख नीट झाली नाही, असे म्हणणे जिवावर 
येते. शिवछत्रपतिसंबंधी स्वत रशोज०्ची भावना 
काय होती, हे त्यांनी आपल्या प्रस्तावनेत स्पष्ट 
केळे - आणि वेळोवेळी ते व्यक्तही झाले, मदत- 
निसांचेही मनोगत आपसूक व्यक्त झालेळे टिपणा- 
टाचणात आढळते. “ शिवाजींचा काळ?' (प्र, २७६- 
८१) हे टिपण तर शेजवलकर निघनोत्तर लिहिलेले 
आहे. त्यातीळ “ रोख पहाता टिपण करणारांचा 
दृष्टीकोन समजतो. शेज० च्या सहवासात राहूनही तो 
दृष्टीकोन कायम रहावा याचे आश्रय वाटते. 

“ शिवाजीची तुलना जगातील थोर पुरुषांशी करण 
मूळातच चूक?” समजून चालल्यावर “ शिवाजी राज- 
कीय आघाडीवर जिंकला (? ) पण कोडंबिक आघाडीवर 
वराभव पावला १” हे अनुमान ओघाने आले, मग 
शिवाजी आदर्श राज्यकर्ता म्हणता येईल का? ही शंका 
उद्भवगे स्वाभाविक आहे, 


शिवकाल, शिवकालीन परिस्थिती यांचा अभ्यास 
करणारांनी “ शिवाजीचे हत्तीदल कमी का?” हा 
प्रश्नच विचारू नये. कारण महाराष्ट्रातली भूमि 
हत्तींच्या हालचालींना सोईची नाही, जेथ माणते मूठभर 
हुरडा खाऊन रहातात, तेथे हत्ती पोसण्याची जत्नाब- 
दारी पत्करील कोण £ शिवाय “ गनिमी आमुचा 
बाणा ?? शिवकाली निश्चित होता. त्या युद्धपद्धतीस-' 
हत्ती सोईचे कसे ! म्हणून वाटते की असे प्रश्न विचार 


आगी 0 
व दड "रीप 
दूंचे रक्षण 

*» . छिावाजीचा ऐतिहासिक मार्ग स्वीका- 

/ रण्याची बुद्धि हिंदुस्थानला होणार . 'नंसेळ ] 

| तर हिंदूंचे रक्षण काळच करणार' असेलं तर 

| करो! (द ५६४) ] 

ढाळ मालय काड मोडा माड कडाडला माड महाय डाय मड कीर 
णारांना शिवचरित्राचे, शिवकालाचे “ ग्यान 7 झालेले 
दिसत नाही तीच गोष्ट तोफखान्याची !' गनिमी- 
काब्यात तोफघान्याला अवसर असतो कुठे? शिवाय 
शिवाजी हा नव्याने राज्य स्थापित होता- त्याच्या- 
पूर्वी ह्या कार्याची “ तयारी ” कोणी केलेली नव्हती. 
ह्या गोष्टींचा विसर पडणाराच असले अव्येबहारी प्रश्न 
विचारील. तोफखाना म्हणजे काही ' पंरंसात लावायची 
भाजी नव्हे. खेचरे-घोडी, गोलंदाज “ दारू” 
बनविण्याचे कारखाने, गोळे तयार करणारी मंडळी' 
शिकून तयार व्हावी लागतात. खुद्द पेशवाईत देखील 
मराठी तोफणान्याब्राबत किती अडचणी 'होत्या याची 
कल्पना हा प्रश्न विचारणारास :दिसत नाही. तोफा 
डागणारे गोलंदाज परदेशी, परधर्मी नेमावे लागत, 
सोरा, गंधक इत्यादि दार्साहित्य मिळण्याची 
पंचाईत असे, ओतारी, धातुकाम करणारे कारांगीर 
यांना तोफा बनविता येत नसत. त्यासाठी वेगळे हुननर- 
दार हागत- ह्या अडचणी उत्तर पैद्ववाईतल्या शिव- 
जन्मानंतर सवाशो-दीडशे वर्षानंतरच्या. मंग शिवकाली 
ही अडचण विदोष उत्कट असल्यास नवल नाही, 
समोरा-समोर लढण्याचे तंत्र पत्करायचे नव्हते, गनिमी- 
काव्याने दुरमन जेरीस आणावयाचा, त्याच्या तावडीत 
गवसायचे नाही, या धोरणास हत्ती काय किंवा 
तोफखाना काय काय, उपयोगाचा ! | 


€ द्विवाजी वैष्णव असल्याचे चिन्ह (प्र, ५०२) 
कोणते ! तर तुळजाभवानीस बकर्‍्याचा बळी 
तो देत असे |! |! काली मंदिरात बंगाल्यात :किंबा 
नेपाळी मंदिरात असे बळी नेहमी देतात, यावरून 
बंगाल्यातळे देवीभक्त वेष्णव ठरतात काय ! नेपाळचे 
नेवारी किंवा नेपाळी वैष्णव समजावयाचे की काय | 
श्री, ब, म. पुरंदेरे यांचे चित्पावनासंबंधी उद्गार, त्यांचे 
€ राष्ट्रीय खयंसेवकी विचार ” इत्या दि ' टिपणे: कशा- 
साठी आहेत, हे कळगे दुरापास आहे. ' शिवाजीच्या 


५३ 


नवभारत 


ककत राया 
मौलिक आत्मिकता 


हिंड धर्माचे आचार न चुकता पाळ- 
ण्यात दिसणारी त्याची धार्मिकता; कथा- 
| पुराणादि श्रवणात दिसणारी त्याची उत्कटता; 
: कोणत्याही पंथाच्या गुरूपुढे मान वाक- 
.$ विण्याची त्याची तत्परता; ब्राह्मण, वेदशाळा 
- यांसाठी त्याचे दातृत्व; प्रसंगी जीव धोक्यात 
घालूनही तीथेय्रात्रा करण्यातला श्रद्धाळूपणा; 
आणि सवोहून जास्त ढळढळीतपणे अंगात 
भवानी संचरण्याच्या गूढ, रोमहर्षण समाधि- 
र | प्रसंगात दिसणारी त्याची मौलिक आहिम- 
: कता. .. या सव गोष्टी शिवाजी कंसा होता, 

हे ठरविण्यास पुरेशा आहेंत. (र. ५६२) 

1:14 डल कर र कहर मार ज्याह कही १ 
धेर्यासंबंधी अतिशयोक्त उद्गार टिपणकारांच्या नजरेत 
का भरले याचा _ थोडा विचार करावा लागतो. ” 
“ श्रिबाजी बहुतेकवेळा पाळखीत बसून आरामात 
प्रवास करी ” हीच ज्यांची पक्की समजत, ज्यांनी तो 
किती. वेळ पालखीत बसून हिंडला याची नोंद कटाक्षाने 
हुडकून . काढळी ( पृ. ४९९ ), त्यांना शिवाजीच्या 
धर्याचे वर्णन नेहमीच अतिशयोक्त वाटावयाचे. खरे 
पाहिळे तर शिवाजी महाराजांच्या चेर्याचे वर्णनच 


करता _ यावयाचे नाही, अफझलखानाशी एकटा 
भटीस जाण्यात घेर्यांची कमाळ झाली. तज्षीच आगरा 


भेटीची गोष्ट. तेव्हा अशा प्रसंगी घेर्याची अतिशयोक्ती 
व्हावी कशी ? शिवाजीचे हेरखाते सांगताना कॉंग्रेसच्या 
राज्यात झालेल्या हेरख्रात्याची उपेक्षा-तिजमुळे 
चिन्यानी-पाकिस्तान्यानी उडविलेळा गोंधळ (पृ. 
२८० ) एवढे विषयांतर करण्याचे मुळीच कारण 
नव्हते. 

*क्षिवचरित्र लिहिण्यापूर्वी काही काही निर्णय पूण 
विचारांती ठरविळे पाहिजेत, चरित्रनायकाचा उल्लेलल 
कसा'करावा' ! “ शिवाजी ” हा एकेरी उल्लेख रास्त 
समजावा, की राजे शिवाजी म्हणावे ? “ छत्रपती 
होण्यापूर्वी त्याचा. निर्देश छत्रपति ,असा करता येत 
नाही, तसा शहाजी हयात असेपय़ेत “ महाराज ? 
असाही करता येत नाही, प्र. १७५ वर एका 
वाक्यात शिवाजी, राजे, महाराजे अशी तिन्ही नावे 


र 
| 
| 


र 


बापरली आहेत. तसाच प्रश्न दक्षिणतल्या “ पाच्छायां 
बाद्रत, विजापूर, गोवळकोंडे दिलछीकर.... . -याब- 
ददल काय म्हणावे १ विजापुरचा राजा, बादराहां 
असेही उल्लेख आढळतात. पातशाही, बादगाहा .. 
हा निर्दृश दिछीकर सत्तेसाठी, आणि बाकीच्या 
सुसळमान सत्ता “ सुलतानी ?”. त्यांच्या मुख्यांना 
“ शाह्या ? म्हणण्यास हरकत नसावी. मात्र अमीर, 
सुलतान, ननाब्र शहा, बादशहा यांचा उपयोग यथा- 
योग्यपणे, जाणतेपणाने करावा. वाटेळ त्या सत्तेला 
पातशाही- आणि सत्ताधाऱ्याला बादगहा म्हणू नये. 
दिवाण, वजीर, प्रधान, पेद्ववा . .. ह्या पदनामांचाही 
योग्य वापर व्हावा. त्यावद्दळ अनिश्चितता वा ढिलाई 
या चरित्रसाधनात अनेक ठिकाणी आढळते, तशी 
नसावी, ही अपेक्षा. 

साधनांची छाननी करताना कोणत्या कसोट्या 
वापराव्या, याबद्दल शेज०च्या ग्रंथात काही प्रमाद 
होतीळ असे वाटले नव्हते. कारण डेकन केलिजातील 
इतिहासाचे प्राच्यापक म्हणून अनेक पदवीधरांना 
त्यांनी पुढीळ अभ्यासाजाबत मार्गद्डीन केळे होते. 
अनेकांनी त्या अभ्यासाच्या आधारे श्रेष्ठ पद॒बी 
प्राप्त करून घेतली. इंग्रजी किंवा पोतुगीज अथवा 


डच “ रेकॉर्ड ”  बद्दळ त्यांची अवास्तव 
कल्पना दिसते, एकतर त्यांना “ रेकॉर्ड ? ही संज्ञा 


प्रथमपासून-वेगळ्या अर्थाने-असते, ते छापून व्यव- 
स्थित प्रकारे सजवून मिळण्याची सोय असते. ह्या 
सर्व कारणामुळे ते प्रमाणमानण्याकडे कल- न कळता 
असेल- कदाचित अनेकाचा होतो. तो शेज*"चा व्हावा 
हे मात्र विशेष आश्चभ्र, % रेकॉर्डा”वर अवास्तव 
विश्वास दोज'च्या साधनग्रथात आढळतो. तसा काही 
तही दिसून येतो. शिवाजी-व्यंकोजी 
तत्संबंधी कागद हे विश्वतनीय नाहीत 

सरकार आणि त्यांच्या ह्या मताची 


. जोशी या उभयतांचे मत. 
कारणे मि 

मत्यास महत्त्व, आव: 
तीच होते. कारण तंज 
पत्रांच्या आधारामुळे त्या पत्र 
साधनांचा ग्राह्माग्राह्म विचा 
शेज०नी त्यावर मोठा इ्म्ला 


पत्रन्यबहार व 


वरच्या राजकारणी कागद- 
चे महत्त्व वाढले, ह्या 
ते खरे मानून 
आहे, एका पत्रा- 


र न करता 
रचिला 


५४ 


श्रीशिबछत्रपति चरित्र साधन ग्रंथ परीक्षण 


वरून ते म्हणतातः “ मुसलमानांची इतिहास लेखनपद्धति 
जशी मराठ्यांनी स्वीकारली तद्यीच महत्वाच्या राजकीय 
पत्रांच्या नकलांच्या संग्रहाची कल्पनाही त्यांनी अनु- 
करणात आणली होती. ” याबद्दह अधिक लिहिण्या- 
पेक्षा आम्ही एवढेच म्हणू की “ ठीक आहे. ” 

तंजावस्चे राजकारण ( शिवाजी-व्यंकोजी पत्र- 
व्यवहार) हा नव्याने सांगोपांग अभ्यासण्याचा विष्रय 
आहे. त्यातील ह्या मुद्दयांची निश्चिती होणे आवदयक 
आहेः - 

१, व्यंकोजीचा जन्मदिवस; 

२, शहाजीच्या वंगळूर जहागिरीचे स्वरूप; त्याचे 
आदिल्शाहीशी संबंध; बंगळूर जहागीर शाहाजीच्या 
पश्चात्‌ कुणाकडे बहिवाटीस गेली ? 

३, दक्षिण दिग्बिजयात शिवाजीच्या प्रवासाचा 
मार्ग-- मुक्काम, कालमानासह, 

, ४. दाहाजीच्या अनोरस संततीसाठी व्यंकोजीने 
केलेली तरतूद. न 

७, व्यंकोजीस तंजावरचे राज्यपद कसे मिळाले; 
केव्हा; त्याचे आदिल्शाहीशी संत्रंध; तो स्वतः अमि- 
प्रिक्त छत्रपति झाला होता ना ? 

६. हणमंते घराण्याची पूर्वपीठिका- भोसल्यांशी 
त्यांच्या नोकरीची छाननी. 

ह्या प्रहनांबद्दळ माहिती जितकी तपशीलवार मिळेल 
तितकी हवी. ती मिळाल्याखेरीज तंजावरसंत्रंधी उपलब्ध 
साधनांवर विसंजणे रास्त होणार नाही. 

कॅक्टरी रेकॉर्डतंबरंधी अवास्तव विश्वास दाखविल्याचे 
उदाहरण दक्षिण दिग्विजयाचे आहे. शिवकालींचा 
शिरस्ता लक्षात घेता छत्रपतींच्या पुढील मोहिमांची 
खबर कुणा परकीयांना आधी कळत असेळ असे वाटत 
नाही, गुप्त हेरांकरवी बातम्या काढण्याचे ब्रिटिश 
कौशल्य कवूळ करूनही दीड पावणेदोन वर्षे आधी 
शिवाजीच्या दख्खनच्या मोहिमेचा बेत ब्रिटिशांना 
ठाऊक होता असे म्हणवत नाही. बाजार-गप्पा या 
ठिकाणाहून त्या ठिकाणी लिहून व्यापाऱ्यांनी कळवाव्या 
हे तर त्यांचे नियाचे कार्य, आजही पुष्कळ व्यापारी 
कंपन्यांच्या एतद्देशीय कचऱ्यातून अशा बातम्यांचे पत्र 
परदेशात नित्यनेमाने जाते, पण त्यापैकी काही “ गप्पा ' 

व्य कि वून 
कालान्तराने खऱ्या ठरल्यावर तदनुरोधाने तके चालवून 


५५ 


कि ेबबबडड अश 
माणसांची पारख 

छक्षावाजीचा ज्यांबवर परिपूर्ण विश्वास 

होता ते भामटे असणे, हे शिवाजीच्या मंद- 

बुद्धीचे लक्षण ठरेल. तसे "व्सा महाराष्ट्र 

(प्र. १३५) 


| 


| 
1 सहसा तयार होणार नाही, 
छ--------“-” 
पूव ज्ञानाचे श्रेय गप्पा ? लिहिणारास. देणे कितपत 
योग्य होईल ? 
५८ २० डिसेंबर १६७५ च्या सुरतेच्या 
एका पत्राप्रमाणे पहाता बॅरॉनला 
ऑगस्ट १६७५ त शिवाजीच्या कर्नाटक 
स्वारीचा बेत कळला ” (पृ. ४८६ ) 
जानेवारी १६७७ च्या स्वारीचा बेत इतक्या आंधी 
परकी व्यापाऱ्यांस समजू देण्याइतके ढिळे व्यवहार 
आमच्या शिवप्रमूचे होते असे कसे मानावे £ खुद्द 
शेजवलकरांनीच ( पृ. १६० वर ) म्हटले आहे की 
जिंजीकडे जाण्याचा शिवाजीचा हेतु स. १६७५ च्या 
अलेरीपर्यंत तरी नव्हता ! ! तरी ब्रिटिश रकॉर्डातली 
बाजारबातमी खरी मानण्याकडे त्याचा कळ आहे. यो 
बाबतीत म्हणजे वखार-वाल्यांच्या पत्रांतील ' गप्पा. ? 
संब्रंधी पुरावा साधनग्रेथातच आहे म्हणून बेरे, 
शिवाजी मृत्यु पावल्याची खबर ( एं. ४९७ ) 
२४ जाने. १६७६ 
८ फेब्रु. १६७६ 
१२ फेब्रु. १६७६ 
७ एप्रिल १६७६ 
२५ मार्च १६७५ (१) 
१३ मार्च १६७५-७६ (१) 
-अशा सहा निरनिराळ्या ठिकाणहून पसरलेली म्हणून 
दिली आहे. ती खरी मानल्यास किंबा त्या त्या पत्र-्‌ 
लेखकास “ पुढील ब्रेत ” आधी समजला अस माने- 
ल्यास मोठीच पंचाईत पडेळ !! गप्पांचे पीक त्यावेळी 
कसे पसेरे हे अनेक उदाहरणावरून स्पष्ट दिसत असता, 
त्या वेळची दळणवळणाची मर्यादित साधने लक्षात 
घेता, अश्या बातम्या, मग त्या “ इंग्रज ? वखार- 
वाल्यांच्या “ रेकोंडे “मधील ( नंतरच्या ) छापील 
असोत अगर नसोत. तपासून, तावून, सुलाखून, 
घेण्याची आवदयकता सहज पटते. रॉर्डमधील 


नवभारत 


य्यक 
र्क अंतिम हेतु 
ससलमान राज्यपद्धतीचा अंतिम हेतु ! 
अखेरीस सर्वांना मुसळमान करण्याचा होता, १ 
"शिवाजीच्या राज्यपद्धतीने इस्लामी. धर्म * 
£ सुकत जाऊन आपोआप निरूपद्रवी होणार 


फे... होता. 


ल १४००-७०-०० १० १-००-०६०--०६०--०६५--०६५-०-०६-०-०६०-.. 
"८ रिपोर्ट ” आहे. तेव्हा त्यात तथ्य असलेच पाहिजे- 
अशा ( अंध ) विश्वासाने वखारवाल्यांचे ( ब्रिटिश, 
पोतु - डच) आधार ह्या साधनग्रथात वापरले 
आहित. चिकित्सा केल्याशिवाय कुठलाही पुरावा ग्राह्य 
मानणे रास्त नव्हे.. म्हणून “ रेकॉड ” मधील नोंदी 
"कडक रीतीने तपासणे आवश्‍यक आहे. 
**झैजबल्करांच्या नावावर निदान नावावरोत्रर काही 
अध कचे, पुरा विचार न करता- जमविलेळे साहित्य 
छापण्याचा उत्साह प्रशंसनीय म्हणता येणार नाही, 
कारण निवडा-निवडीतच अधिक वेळ जाईल आणि 
प्रत्येक अभ्यासुला ही निवड साघेलच अस्ते नाही. 
कित्येकांनी सर्वच ठिखाण शेज०्चे समजून त्यावर 
झोड छठविली आहे. 

देजवल्कर हे महाराष्ट्रास आजच परिचित झाले 
असे नव्हे. त्यांचे लिखाण म्हणजे ते सर्वगुणसंपन्न असलेच 
पाहिजे, त्यात एकही दोष दिसू नये, अशी अपेक्षा 
करणाराला जगाचा फारसा अनुभव नसावा. ख्रद् 
शेजम्ही आपल्या लिखाणातल्या आपल्या वैशिष्ट्यावर 
खूष असतील असे वाटत नाही. परंतु काढान्तराने, 
त्यांचे विक्षिप्तपण त्यांचे वैशिष्ट्य होऊन बसले-त्या 
विक्षिप्तपणा खेरीज त्यांच्या लिखाणात वाचकांना 
गोडी वाटेनो. -अशा एका लेखकाच्या * लह्री 7 
वैशिष्ट्यामुळे त्याचे लिखाण वाचूच नवे, असे म्हणणारा 
सकळ मकारच्या वाचनानंदाला मुकेळ. कारण प्रत्येक 
छेखकाचे काहीना काही तरी वेशिष्टय, विक्षिप्तपणा, 
अग्रासेगिकपणा ययाच्या देलीत येतो. तो त्या शैलीचा 
अविभाज्ये घटक बनतो, पण तेवढ्याने त्याच्या 
लिखाणाला कमीपणा येत नाही, शेज०्चे आणखी 
वैशिष्टय अते की शिवचरित्र लिहिण्यासाठी त्यानी 
पद्धतशीर कार्य आरंमिले, विद्यापीठांकडून वा अन्य 
मार्गे साधने, . अनुदाने, मिळविणारात ही अशी 


:५द 


कार्याची पद्धतशीर आखणी सहसा आढळत नाही, 
आधुनिक काढात निरनिराळ्या राज्यात स्वातेत्र- 
प्रातीचा इतिहास लिहिण्याचे, जिल्हावार गॅझटिअस 
पुनराव्रत्तीचे प्रयत्न काही थोडे झाले नाहीत. त्यासाठी 
पैश्याचे पाठचळ अमर्याद होते तरी कुणी एकानेही 
अशा पद्धतशीर मार्गाने काम केल्याचे आम्हास ठाऊक 
नाही. उलट कसे तरी काम डफरावण्याकडे बहुतेकांची 
वृत्ति दिसते, पद्धतशीर काम करणारांनी चुका केल्या 
किंवा त्यांच्या हातून चुक्ता घडल्या, म्हणून पद्धत 
दोष्राहू ठरत नाही. पण हा विचार सहजासहजी 
कुणाला सुचणार नाही, असो, 


दोज० ची मते विक्षित होती -ती स्पष्टपणे 
लिहिण्या-बोळण्याच्या ओघात सांगण्यास ते कचरत 
नसत, कुणाच्या रागा-होभाची परवा त्याना नसे. 
“गांधींएवढा अनेतिहासिक मनाचा ऐतिहासिक 
पुरुष इतिहासात आजवर झाला नसावा, ” असे त्यानी 
म्हटले आहे, “ आपला समाजच इतका ढिला, अज्ञ, 
तर्कहीन, एवंच भ्रमिष्ट आहे की तो नसेल तेथे भ्रम 
निर्माण करील. ” अश्ीही स्वजननिंदा त्यांची आहे. 
“मराठ्यास हिंदुस्थान कात्रीज करण्याचा नैतिक हक्क 
एकाच गोष्टीने मिळण्यासारख्रा होता. ती गोष्ट म्हणजे 
हिंदूंचे हिंदुस्थान यवनाक्रांत झाळे होते. ते मोकळे 
करण्याची धार्मिक इच्छा, 7 अश्या गोचक स्पष्ट विचारां- 
मुळे शेज०्चे विक्षिप्त वाटणारे लिखाण वाचावेसे वाटत 
असे, रामदासांत्रह्ढ- त्यांच्या दासबोधावद्दल- उल्लेख 
मागे केलाच आहे. श्रीशिवछत्रपती आगि पेशवे यांची 
* तुलना (विरोध ) तर ते वारंबार करीत आणि 
छत्रपतींची श्रेष्ठता पटवून देत, “तस्मात्‌ शेषे न 
शेष्येत्‌ ” हे शेवटचे चरण असलेला छोक उड्भुत 
करून शेज० म्हणतात- ही शिवाजीने ओळखलेली 
राजनीती पेदाव्यांनी अवलंबिळी नाही- कारण, ही 
नीति आचरण्यास लागणारा करंडेपणा शिवकालीन 
मराठ्यांत होता- तो पेशवाईत उरला नव्हता. पण 
अशी स्पष्टोक्ति, धक्का देणारी मते विवेचनाच्या 
ओघात, छेदकाच्या शेवटी कुठे तरी येत- म्हणून 
तसूर्वीचे सवे विवेचन त्याज्य कसे मानावे ! 


शिवचरित्रात आता सांगण्यासारले नवे उरे आहे 
काय ! असा प्रश्न काही विचारतात. शिवचरित्राची 


श्रीशिबछत्रपति चरित्र साधन : ग्रंथ परीक्षण 


गरजच नसती तर श्री. यशवंतराव चव्हाणासारखा 
व्यवहारी मंत्री महामहोपाध्याय द, वा, पोतदारांना 
ह्या कार्यांची “ सुपारी ” देताच ना. आणि दत्तोपंता- 
सारखा ती स्वीकारताच ना. “ मराठा मंदिराला 
देखीळ आपण हे कार्य पत्करावे असे वाटले तर तो 
काही त्यांचा दोष नव्हे. “ शिवचरित्रा”ची विलक्षण 
मोहिनी महाराष्ट्राळा आहे. श्री. दि, वि. काळे यांचे 
पुणे विद्यापीठाने प्रकाशिळेळे “ शिवचरित्र ” ( मराठी 
२ आवृ, ) इंग्रजी करावे अशा आग्रहाच्या सूचना 
होत आहेत. निरनिराळ्या भाप्रात शिवचरित्रे किती 
आहेत, अजून किती होत आहेत, याचा अंदाज घेऊन 
पहाण्यासारवा आहे, 

अशा परिस्थितीत शेजवलकर शिवचरित्राबद्दलच्या 
आमच्या अपेक्षा उंचावल्या, हा काही गुन्हा नव्हे. 
आपल्या मनातील इच्छा बोळून-लिहून दाखविणे 


हाही दोष नव्हे. मात्र अश्या इच्छा-अपेक्षा बोळून 
दाखविल्यामुळे कित्येकांना. दुःख झालेले दिसते, इलाज 
नाही. परीक्षण संपविताना पुनः मराठा मंदिरास धन्यवाद 
द्यावेसे वाटतात. कारण शोजवलकरांना त्या मंदिराने 
वागविळे तकी वागणूक फार थोड्या लेखकांच्या 
वाट्यास येते. प्रकाशक, संपादक किंवा ग्राहक-वाचक 
अशा अनेकांशी लेखकाचा संत्रंध येतो, पण मराठा- 
मंदिराने या लेखकांना वागविले तसे इतर कुणीही 
बागविळे नाही. महाराष्ट्रात तरी अशी आदर्श वागणूक 
महाराष्ट्रीय संस्थांकरवी फारच क्कचित्‌ लेखकांच्या 
वाट्यास येते, शोजवलकरांना ह्या कार्यास नेमून त्यांचे 
हे अधेसुध॑ साहित्य आहे तसे त्वरित प्रसिद्ध 
करून मराठामंदिराने अनेकांना स्वोदाहरणाने सदाचार 
शिकविला आहे. संपादनातल्या ढिलाईंचे धनी निराळे 
दिसतात. 


--->***“ 


रि 


सबंध पान 
रु. ६० 


२, घधाबल्या मजकुराबरोबर 


जाहिरातीच्या आका 


ठि€3€>€>€€€3€3€€>€>€>€>€>€>€>€>>€>€ 


स्क्नर्ञ 


न, भा. ८ 


््--:-:-:-->>>>>>>>>-- 
पि €3€3€9€9€3€9€9€9€9€>€9€9>€>€>€9€9>€>€>€>€3 डर 


५ नवभारत ” मासिक 


जाहिरातीचे दर 
अर्धे पान 
रु. ३५ 


कग्हर पेजसाठीं २५ टक्के अधिक आकार, 
द्यावयाच्या जाहिरातीस १० टक्‍के अघिक आकार, 


वघोतीळ किमान सहा अंकांत जाहिरात दिल्यास १० टक्के सवलत, 
संपूर्ण वर्षभर जाहिरात दिल्यास २० टक्के सवलत, 

रावर ब्यावसायिक प्रथेनुसार कमिशन देण्यात येईल, 

७, जाहिरातीसंत्रंधीं अधिक चौकशी व पत्रव्यबहार : 

व्यवस्थापक “ नवभारत ” मासिक 


पाव पान 
रु. २० 


प्राज्ञ प्रेस, बाई जि० सातारा 


स्क्रस्् €3€9€9€9€8€%€>स्क्रे: €3€७€3 €>€9>:€*3>९ले 
ष्‌ 


वाचकांचा पत्रव्यवहार -- 


स. नमस्कार वि, वि, - 

माझ्या _ ' श्रीगणेशरहस्यदशेन ' या सप्टेंवर 
१९६४ च्या “ नवभारतात ' लिहिलेल्या लेखावर 
श्री.म. म. डॉ. वा. वि. मिराशी आणि श्री प्र. रा. 
देशमुख यांनी काही आक्षेप घेऊन ते जानेवारी 
१९६७५ च्या अंकात प्रसिद्ध केले आहेत त्याना शकय 
तितक्‍या कमी शब्दात उत्तर देतो. 


मी तळटीपेत दिलेल्या मजकुराचा लेखकाने 
विपर्यास केला आहे. त्यात माझ्या स्वप्नातही न 
आलेल्या गोष्टीचे आक्षेपकांनी विवेचन केले आहे. 
वास्तविक मला ज्यावेळी उज्जयिनी विद्यापीठाने 
आमंत्रण दिले त्यावेळी मीच पत्र पाठवून विचारले 
होते की, कोणत्या विषयावर लेख पाहिजे ? त्यावेळी 
त्याच्याकडून उत्तर आले की, कवीच्या काळावर व 
देशावर तुम्ही लिहावे अशी इच्छा आहे. श्री. 
कानिटकर यानी वरच्या लोकांचे मत घेऊन मला 
संस्कृत पत्र लिहिले की तुम्ही कवीचा काळ व देल 
यावर लेख लिहावा व तोही हिंदीत. हे विचारण्याचे 
कारण असे की एकाच गोष्टीवर लेखकांचा भर 
असू नये. त्या पत्रात आणखी असेही होते को. 
“ तत्रत्या भाषा,' म्हणजे हिंदीत लेख लिहावा. तेव्हा 
माझे हिंदीचे ज्ञान लेख लिहिण्याइतके नाही हे 
जाणून मी माझा लेख प्रथम मराठीत लिहिला आणि 
श्री. जोगळेकर नावाचे एक चांगले महाराष्ट्रीय 
हिंदी भाषेचे तज्ञ होते. त्यांचेकडून, व स्वतःच्या 
पैश्याने त्याचा हिंदी तर्जुगा करून घेतला. उज्ज- 
यिनीला गेल्यावर पंडित सूर्यनारायण व्यास म्हणून 
एक वजनदार उत्सवप्रवतक होते त्यास भेटलो व 
विचारळे की माझे नाव कोणी सुचविले ? त्याही 
सांगितले की १९४३ साली ' विक्रम द्विसहस्राब्दि 
होती त्या की मराठी खंडातील माझा लेख 
त्यांना विश्षेष पसंत पडला. आणि वर त्यांनी 
असेही सांगितले की, त्या मराठी लेखाचे हिंदीमध्ये 
भाषांतर करून ते कोणत्यातरी हिंदी मासिकात त्यांनी 


प्रसिद्ध केले ही गोष्ट मला तेथपर्यंत अज्ञात होती 
मला युरोपियज्ञांचा द्वेष आहे असे प्रस्तुत आक्षेपक 
म्हणतात. परंतु मी स्वतः युरोपियन कॉलेजातच 
शिकलो व शिकवून सर्वांचा लोभ संपादळा होता. 
काही उद्धट व अल्पज्ञ युरोपियन लोकांचे मतावर 
मी टीका केली आहे ही गोष्ट खरी. परंतु मी 
युरोपियनांचा आधार घेऊन आपले म्हणणे पुढे 
मांडळे नाही. 


वराहमिहिराच्या व अमरसिहाच्या ग्रंथावरून 
गजवदन गणपतीची उपासना त्यांचेपूर्वी शेकडो वर्षे 
प्रचलित होती हे अमरकोषांतील गणपतीच्या नावात 
भर पडलेली नाही या एकाच गोष्टीवरून ते सिद्ध 

“का कथा वाणसंघाने! 
गणपतीशी तुलना राधवभट्टास 
पण ती आक्षेपकाला प्रथम सुचली नव्हती हे 
सिद्ध होते. कारण तशी सुचळी असती तर त्याने 
त्या वचनाची वासलात लावावयास हवी होती. 
आणि एक टीकाकार पुर्वीच्या दुसऱ्या टीकांची 
नक्‍कल करीत नाही. जर ग्रंथकार री ओढीत नाही 
असे आक्षेपकास वाटते तर टीकाकारही तसे करीत 
नाही हे सिद्ध होते. नाही तर वेगळी टीका लिहि- 
ण्याचे कारण नव्हते. जो जास्त विद्वान त्याची टीका 
सरवेमान्य होते. 

_' कथासरित्सागर? हा काही ऐतिहासिक ग्रंथ नव्हे 
परतु त्यात काही ऐतिहासिक पुरुष आहेत व बाकी 
कथांचे नायक अनैतिहासिक आहेत. पण दुसर्‍यावरून 
पहित्यांचे नास्तित्व सिद्ध होत नाही. किवा सगळेच 


सारखे मानावे. म्हणून कोणाला कोणावर जुलुम 
करता येत नाही. 

मेघदूतातल्या दिडनागाला ऐतिहासिक पुरुष 
मानावे असा कोणाचाही आग्रह नाही. आणि 
कुंदमाळेचा कर्ता मवभूतीचा पुर्वमावी मानावा 
लागतो. कारण उत्तररामचरितानंतर त्याला ते नाटक 


यातील दुष्यंताची 
कद्यावरूनही सुचो, 


षद 


पत्रव्यवहार 


लिहून आपला दर्जा कमी व्हावा असे वाटले नसते. 


नागार्जूनाच्या गुरूचा गुरू गणेश हा देव असो . 


की आचार्य असो तो गणेशाचे प्रचलितत्व दाखवतो. 


ओंकार हा प्राचीनकाळी कसा काढीत असत ते 
कोणी सांगू शकत नाही. प्रांतोप्रांतीच्या लिप्या जरी 
भिन्न असल्या- उदाहरणार्थ गुजराती किंवा वंगाली 
तरी-ओंकाराचे स्वरूप कायम आहे; त्यावेळी कोर- 
लेले लेख त्या त्या वेळी प्रचलित असलेल्या लिप्या- 
तून कोरळेळे आहेत. मोडी-मराठी लिपी हीच काही 
प्रथमपासून महाराष्ट्रात होती असे म्हणता येत 
नाही आणि ती महाराष्ट्रीय असली तरी वेदांची 
कघीच नव्हती. “ भांडारकरात ' संशोधित केलेले 
* महाभारत ' हे अगदी व्यासांनी केलेळे महाभारत 
असे मी तरी मानावयास तयार नाही. 
। म. म. डॉ. मिराशींचा प्रौढिवाद पाहिला म्हणजे 
मला फ्रेच राज्यक्रांतीतील एक विचित्र वल्लीची 
आठवण येते. त्या मनुष्याचे नाव 'मरा' (४८7१७ ) 
असे होते. तो कनव्हेशन ( ००१५7९०४०1 ) मध्यें 
वोलावयास उठला म्हणजे लोकांना मौज वाटत 
असे. भाषणाच्या शेवटी तो म्हणायचा, “ र! ४०५ 
छा!९ 000 शत षट्राा ९00 600पष्टा) ४0 पपवेहा'- 
७७10 ॥16 ( फाट ७७४ ०1] 18पष्टााश्वे 3) 
80 एप. 118 फ०796 107 ४०५१ 


आता गणेशरहस्यदर्शनाची दुसरी बाजू ' 
श्री. प्र. रा. देशमुखांनी दाखविण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. त्यांच्या लेखात दुसरी काही बाजू असेल असे 
वाटले होते. परंतु तिचा अत्यंत अभाव आहे. त्या 
विषयाची दुसरी वाजू दाखवण्याच्या ऐवजी प्रस्तुत 
सर्वज्ञकल्प आक्षेपक महाशयांनी काही न करता 
माझ्यावर उखडून पडण्याचा प्रयत्न केला आहे. 


त्यात प्राचीन वैदिक देवांचे उपास्य दैवतात 


रूपान्तर झाळे आहे की काय ते स्पष्ट दाखविले 


नाही. विष्णू आणि सूर्ये हे दोन निरनिराळे देव 
नाहीत असे कोणीही, केव्हाही म्हटळेळे नाही. 
माझ्या म्हणण्याचा - अर्थात - यास्काचे अनुकरण 
करून - अर्थ एवढाच होता व आहे की, विष्णू, 
सूर्य, विवस्वान, मित्र, सवित्रूं वगैरे देवता सूवतात 
वेगळ्या दिसत असल्या आणि त्यांच्यावर वेगळ्या 


सूक्ते असली तरी ती. सूर्य देवतेची भिन्न भिन्न नाम- 
रूपे आहेत. पुराणातही तसेच वर्णन आहे. द्वादश 
मासात द्वादश आदित्य ' वेगळे असतात. ह्या सर्व 
देवता 8०187 1)श४९७ असे सर्वाचेच म्हणणे 
आहे. 


: आदित्या हादश प्रोक्ता:।? त्यापुढे एक झाल्या 
असे कोणीही केव्हाही म्हटले नाही. अग्नी हा विविध 
रूपानी क्रग्वेदात प्रकटतो. तसेच आदित्य्र ही आहेत. 
ज्याने निर्क्तकार यास्काचे मत दिले तो अर्थातच 
यास्काच्या मताचा आहे. थास्क किवा भाष्यकार 
दुर्गाचार्य हे केवळ बुडत्याला काडीचा आधार 
इतकीच त्याची किमत हे प्रस्तुत सर्वेज्ञकल्प लेख- 
कांच्या लिहिण्यावरून पहिल्यानेचे मला कळले. 
हे लेखकमहाशय न्यायसूत्रात सांगितल्याप्रंमाणे 
निवळ वितंडवादी म्हटले पाहिजेत. 


: स्वपक्ष स्थापनाहीना परपक्षदूषणमात्रावसाना 
वितंडा । ' अश्ली वितंडेची व्याख्या केलेली आहे. 
म्हणजे वितंडवाद करणाराला स्वत:चा. असा पक्ष 
नसतो. केवळ दुसर्‍याला दूषण देणे एवढाच त्याचा 
हेत असतो. शंकर अशी कोणतीही देवता वेदात 
नाही ? हे म्हणणे तर सर्वथा चुकीचे आहे. कारण 
हातरुद्रियात म्हणजे रुद्रात ' नमो हन्त्रे च हनी- 
यसे च... . ! आणि लगेच “नमः शंकराय च मयस्क- 
राय च? असे आहे. आणि यजुर्वेद हाही वेदच आहे. 
अग्नि हा क्रग्वेदातच उभयरूप दिसतो, त्याचे एक 
रूप अत्यंत सौम्य व सुखरूप आहे. अशी पुष्कळ वर्णने 
आहेत. क्र्गवेदाच्या प्रथममंडलात आंगिरस हिरिण्य- 
स्तूप क्षीचे अग्नीविषयी असे वचन आहे, ' त्वमग्ते 
प्रथमो अंगिरा क्रषिदेवोदेवानामभवः शिव: सखा' 
त्याचप्रमाणे ' अग्ने नय सुपथाराये अस्मान? इत्यादी 
त्ररचातही वर्णन आहे. आणि त्यांचे दुसरे स्वरूप 
उग्र व भीम आहे. ते ' अग्निरिव मन्यो त्विषितः 
सहस्व सेनानोनेः सहुरे हृत एधि ? अशासारख्या 
क्रचातून वणिळे आहे. तेव्हा अग्नी हाच रुद्र व 
रूद्र म्हणजे उभयरूपी शिव किवा मूड असे सिद्ध 
होते. तसेच अग्नि हा ह्विक्षीर्षैक देव आहे. ' दे शीर्ष 
सप्तहस्तासो अस्य । असे त्याचे वर्णन आहे. तसेच 
शिवाचे रूपही अत्यंत सौम्य व अत्यंत उग्र असे 


५९ 


"करगपल चघनसतज? भ्र 


स्व विव प ढर && 
० र 


नवभारत 


आहे. “शंकर हे नाव त्याचे सोम्य स्वरूप दाखविते. 
उग्र आणि भीम ही त्याची नावे आहेत. आणि 
अग्नीला वृषभ 'ह्टले आहे. त्यामुळे शिव व आग्नि 
यांचे साम्य दिसते. आणि त्यामुळे अग्नीवरून 
शंकराची कल्पना केली गेली असे कोणी म्हटले तर 
त्यात कोणालाही झोंवण्याचे कारण नाही. 

ओंकाराचे महत्त्व दाखविण्यासाठी माझी किती 
पाने खर्ची पडली असली तरी ती निर्मत्सर वाच- 
कांना अनावश्यक वाटणार नाहीत. ओंकार हा 
कोणत्याही वेदाचा भाग म्हणून नाही परंतु तो 
सर्व छंदांचा अग्रणी आहे हे मी दाखविले आहे. 
आणि त्यामुळे त्याचे महत्त्व वेदकाळी फार होते हे 
उपनिषदातील ' ओम्‌ इत्युद्गीथमुपासीत, ओम्‌ 
इत्येकाक्षर ब्रह्म' या उपनिषदातील वाक्यावरून सिद्ध 
होते. ' सर्वाणि छंदांसि, ओंकार वषटकार: आणि 
व्याहृतय:? या देवता जळतर्पणीय म्हणून झालेल्या 
ब्राह्मणादिकांच्या काळांत दिसतात. पंचमहायज्ञाचे 
महत्त्व तैत्रिरीय ब्राह्मणात व इतरत्रही सांगितले 
आहे. त्यात ब्रह्मयज्ञ प्रथम आहे. आणि त्यामध्यें 
सर्वाणि छंदांसि त्रप्यन्तु, * ओंकारस्तुप्यतु. व्याहूत- 
यस्तृप्यंतु ” हे कोणत्या अनार्यापासून ब्राह्मणादिक 
शिकले याचा प्रस्तुत सर्वज्ञकल्पानी विचार केला 
असेलच. माझे स्पष्ट मत असे आहेकी, ते ते कोणा- 
पासूनही शिकले नाहीत. 

ओमू हा मंत्रमाग नसल्यामुळे त्याला अर्थ नाही. 
अर्थात त्याचा अर्थ कोणी दाखविण्याच्या फंदात 
पडले नाही. ते एक अत्यंत पवित्र व अत्यंत मंगल- 
दायक असे एकचं पद आहे. ' ओम्‌ तत्‌ सदिति 
निदेंशो ब्रह्मण: त्रिविध: स्मृत: ? त्याचप्रमाणे * गिरा- 
मंस्म्येकमक्षर ', ' प्रणव; छंदसामिव ! इत्यादि वचने 
त्याचे अतिप्राचीनत्व दाखवितात. 

हा ओंकार ब्राह्मणाचे पूर्वज केव्हा, कोणापासून व 
कोठे शिकले ते प्रस्तुत आक्षेपकांनी संशोधन करून 
प्रसिद्ध करावे अणी आमची आग्रहाची विनंती आहे. 
ओंकार हा वेदभाग नसल्यामुळे उपनयन होण्याचे 
पूर्वी ब्राह्मणमुलाने म्हणण्यास केव्हाही प्रत्यवाय 
नाही. आणि ज्ञानेश्वरांनी त्याचा उपयोग केला 


६० 


आहे. सिंधुनदीच्या खोऱ्यात काय होते याचा मी 
विचार केला नाही व करणार नाही. आक्षेपकांनी 
फार खोल जाऊन तसा केला असल्यास आपले 
संशोधन ऊफ त्रैकालिक सिद्धांत प्रसिद्ध करावा. 
* नैर्वतक ? अथर्वणशीष वगैरे शब्द त्याना कोठे 
आढळले ते मला कळत नाटी. सर्वत्र आढळणारे 
नैरुक्‍्त व अथर्वशीर्ष असे शब्द मला माहीत आहेत. 
आणि पवित्र ओंकारावरूनच पवित्र गणेश्ष निघाला 
असे माझे मत आहे. ' गम्‌ ? हे गणपतीच्या मंत्राचे 
बीज आहे. ओंकार हा सर्व वेदांना समान आहे. तो 
बीज नव्हे. 'ओंप्रणय ? वगैरे अनुमती जेव्हा देण्यात 
येते तेव्हा अर्थातच बीजाची कल्पना नसते. आणि 
ओंकार तर सर्वे वैदिक क्रियाकलापांत ओतप्रोत 
दिसून येतो. आणि त्यामुळे तो विद्यादेव, 
वुद्धिदाता व मंगलमूति असा सर्वत्र दृष्टिगोचर होतो. 
आणि त्याचे मांगलिकत्व पितृकार्यासारख्या अमांग- 
लिक अशा कृत्यापासून अलिप्त कसे राखले 
जाई ते मी माझ्या पहिल्या लेखात दाखविळेच 
आहे. अमुक गोष्ट अशी असावी; फलाणी गोष्ट 
तक्षी असावी इत्यादी आक्षेपक महादयांचे त्रिकाळा- 
बाधित सिद्धांत त्यांचे कोणी समानधर्मी असतील 
त्यांना महत्त्वाचे वाटळे तर कोणाची काही हरकत 
नाही. कार्यकारणे ही परस्परांची समान असतात 
असे दाखविष्याचा माझा हेतू होता. तसेच ओंकार 
व गणेश हे एकमेकाज्ी अत्यंत समान आहेत असे 
मी माझ्या पुर्वीच्या लेखात दाखविले आहे. सिंधु 
नदीच्या खोऱ्यातील आर्यपूर्वांपासून किवा अनार्या- 
पासून वैदिक ब्राह्मणांनी काय काय आणले ते 
प्रस्तुत सर्वेज्ञकल्प आक्षेपक जाणोत. कदाचित सर्वे 
वेदिक वाडमय तेथूनच त्यांच्यापासून आणले असेल 
असे त्यांचे मत दिसते. 

याविषयावर मी लिहिळे एवढे पुरे आहे. आणखी 
काही लिहिणार नाही, प्रकृतीच्या अस्वास्थ्यामुळे जरा 
विलंब लागला हे नवभारताचे निर्मत्सर वाचकास 
कळवितो आणि प्रस्तुत विषयावर काही उत्तर 
मिळणार नाही असेही त्यांना सुचवितो. 


- कृ. मो. शेंबबणेकर 


िडॉऊक” 
यो यकत, 


डड 2८ क्य 
पफनभमपुसरळनश 9४. 


दक्षिण व्हिएटनामचा अहड्य शत्रू : 


दक्षिण व्हिएटनामपुढील एक मोठी आपत्ती म्हणजे 
दिवाळखोरीचे भय ही होय. अमेरिकन सहाय्य व 
सैन्य यांच्या वाढीवरोवरच तेथील अमर्याद चलन- 
वाढीचा संभवही वाढत आहे ; आणि यातून निर्माण 
होणारा धोका लष्करी पराभवाइईतकाच भयावह 
आहे. जुलेच्या आरंभी हा धोका कितीतरी वाढल्या- 
मुळे युजिन ब्लॅक या अमेरिकेच्या अध्यक्षाच्या खास 
दूतांना सायगावला यावे लागले. आथिक बाजू सावरणे 
हा या भेटीचा खास उद्देश होता. 


यापूर्वी द. व्हिएटनामपुढे चलनवाढीचा प्रश्‍न 
फारसा नव्हताच. तथापि गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात 
वत्तीस हजार अमेरिकन सैनिक आल्याने तो एकदम 
निर्माण झाला. उन्हाळा संपण्यापूर्वी यात आणखी 
चाळीस हजार सैनिकांची भर पडणार आहे. हो 
मंडळी मोकळेपणाने भरपूर खर्चे करणारी. तथापि 
या खर्चातील वाढीच्या प्रमाणात बाजारातील मालाचा 
पुरवठा मात्र वाढलेला नाही. उलट, लष्करी कामे 
वाढल्यामुळे, नागरिकांच्या गरजेच्या वस्तूंच्या 
उत्पादनाऐवजी, कामगार व साहित्य यांचा वाढत्या 
प्रमाणात त्यासाठी उपयोग होऊ लागला. अशा प्रकारे 
मागणी व पुरवठा यातील अंतर वाढतच गेळे आहे. 
यामुळे साहजिकच नफेब्राजी, काळाबाजार, इ. चा 
सुकाळ झाला आहे. हुंडणावळीच्या *भावातही हा 
प्रत्यय येतो. बँका एका डॉलरला ७४ पिअस्टसं देतात. 
काळया बाजारात हा भाव काही दिवसांमागे १२५ 


होता व आता तो १७० आहे. 


पंतप्रधान चाओ की यांनी नफेब्राजांना फाळी 
देण्याची घोषणा केली आहे. तथापि ही धमकी अजून 
प्रत्यक्षात यावयाची आहे. सायगावमधीळ वाढत्या 
लाचलुचपतीला बंदुकीच्या गोळ्यांनी आळा बसेल की 
नाही हा एक प्रश्‍नच आहे. अमेरिकेच्या दरवर्षीच्या 
दहा कोटी डॉलरच्या मदतीचा बराच भाग सरकारी 
व लष्करी अधिकार्‍यांच्या खिशात जातो. अमेरिकन 
रेफिरजरेटर व एअरकंडिशनर रुग्णालयांसाठी येतात 


अनुक्रमणिका 


६१ 


सार-संकळन 


व सेनानींच्या घरात जातात. लढाईत कामास आलेल्या 
सैनिकांची माहिती सायगावला न दिल्यामुळे त्यांचा 
पगार लष्करी अधिकारी वसूल करतात. कोणाही 
सुखवस्तु तरुणाला ६७५ डॉलरला गृहखात्याचा 
“डिप्लोमा” मिळू शकतो. याचा अर्थ तो सरकारी 
'हेर' बनतो; व त्यामुळे लष्करात दाखल होण्याच्या 
सक्‍तीतून सुटतो. आता आणखी एक नवी युक्‍ती 
निघाली आहे. प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी पूल उडवायचे ; 

व्हिएटकाँगचे घातपाती कृत्य म्हणून अहवाल द्यायचा, 

आणि पुनः बांधण्यासाठी लष्कराकडून मले मोठे 
कंत्राट मिळवायचे. 


उलट, अन्नधान्याच्या किमती भरमसाट वाढल्याने 
सामान्य नागरिकाचे दारिद्र वाढले आहे. तांदुळाच्या 
किमतीत गेल्या जानेवारीपासून ३३ टक्‍के वाढ झाली 
आहे. आणि ह्या मालाचा साठा करणारे सायगाव- 
मधील चिनी व्यापारी यातील वराच नफा मिळवीत 
आहेत. यामुळे तांदुळाची निर्यात करण्याऐवजी 
यावर्षी दक्षिण व्हिएटनामला पन्नास हजार टन 
तांदूळ अमेरिकेतून मागवावा लागला आहे. 

- टाइम, ९ जुलै १९६५. 


व्हिएटनाम आणि नागरीक_हक आंदोलनः 
व्हिएटनाम आग... 


भारतीय राजकीय पक्षोपपक्ष व अन्य संघटना 
केवळ अंतर्गत प्रश्‍नांबद्दलच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय 
प्रश्‍न व परराष्ट्रीय धोरण याबद्दलही मतप्रदर्शन ' 
करीत असतात. काही प्रमाणात ही परिस्थिती सवंत्रच' 
आढळते; पण काही वावतीत मात्र वाद निर्माण 
होतो. अमेरिकेतील नीग्रोंना नागरीक हक्‍क मिळवून 
देणारे आंदोळन व ते चालवणार्‍या संघटना यांच्या 
व्हिएटनामबाबतच्या भूमिकेविषयी असाच वाद 
निर्माण झाला आहे. या वादातील काही महत्त्वाच्या 
भूमिका टाइम साप्ताहिकाने दि. १६ जुळेच्या अंकात 
दिल्या आहेत. त्यांचा हा सारांश: 

नीग्रोंच्या नागरीक हक्कविषयक संघटनांनी आपले 
लक्ष केवळ आपल्या कार्यापुरते मर्यादित ठेवावे की 
ते इतर, अमेरिकेच्या परराष्ट्रधोरणासारख्या, अधिक 


व्यापक प्रश्‍नाकडेही पुरवावे, या प्रश्‍नावावत मतभेद 
वाढंत आहेत. 

रेव्ह. माटिन लुथर किंग यांचे असे ठाम मत आहे 
की, नागरीक हक्‍क आंदोलनाने-युद्धासारख्या प्रश्‍नावर 
मत द्यावयास घावरण्यांचे मुळीच कारण नाही. 
ऐक्या (इंटिग्रेशन) विषयी बोलणे फारच छान आहे. 
पण ऐक्यासाठी अनुकूल जगही असणे आव्यक आहे. 
फराळाच्या दुकानात सर्वानी एकत्र बसून दुग्धपान 
करावे ही चांगली कल्पना आहे ; पण त्या दुधात 
“स्ट्रोशियम ९०” असल्यास हा आनंद काय कामाचा? 
जगात युद्धाची परिस्थिती वाढत असताना एकही 
शब्द न बोलता मी बाजूला स्वस्थ वसू शकणार नाही. 
व्हिएटनाममधील युद्ध वंद झाले पाहिजे, वाटाघाटींनी 
तेथील प्रश्‍न सुटला पाहिजे हे मला माहीत आहे. 


: कोर संघटनेचा प्रमुख जेम्स फार्मर यानेही निळचित 
अभिप्राय व्यक्‍त केला आहे. तो म्हणतो : दारिद्रच व 
दुराग्रह यांच्याशी सरकारला निठ्चित सामना 
द्यायचा झाल्यास व्हिएटनामी जनतेविरुद्ध लढण्यात 
कोट्यववि डॉलरचा चुराडा करून भागणार नाही. 
देशातील गरजा लक्षात घेतल्यास आज होणारा 
खर्चे अगदीच तुटपुंजा आहे. आणि युद्धावर होणार्‍या 
खर्चाच्या मानाने कितीतरी अपुरा आहे. 

फार्मरेच्या या विघानांमुळे कोरच्या डरहॅम 
येथील २१ व्या राष्ट्रीय संमेलनात व्हिएटनाम व 
डोमिनिकन प्रजासत्ताकमधून अमेरिकन सैन्य परत 
घेण्याचा ठराव पास झाला. तथापि तो पास होताच 
फार्मरने फेर विचाराची भाषा सुरु केली. “मला 
ठराव पुर्णपणे मान्य आहे. परंतु तो व्यक्तिश: आपण 
सर्वांनी या प्रश्‍नावर व्यक्‍तिगत भूमिका घेणेच द्ष्ट. 
संघटना म्हणून कोणताही अभिप्राय देऊ नये; नाहीतर 
आपले ऐक्य दुभंगण्याची , पाठिंवा कमी होण्याची 
भीती आहे. ” 


अमेरिकन “कलरड” जनतेच्या राष्ट्रीय 
चिटणीस राय विल्किन्स यांने यावावत काहीशी 
वेगळी भूमिका घेतली आहे. तो म्हणतो, “ अलावामा- 
मधेच लक्ष देण्याजोगे भरपुर 'व्हिएटनाम' आहे असे 
आम्हास वाटते. अलाबामा वा मिसिसिपीमधील 
प्रश्‍नांशी व्हिएटनाम जोडणे, आणि मतदान हक्‍क, 


ट्रीय संघटनेचे 


६२ 


नवभारत 


नोकरी इत्यादी नीग्रनोंच्या अन्य मागण्यांशी त्याचा 
सांधा जुळवू पहाणे म्हणजे आपल्या पुढील प्रश्‍नांची 
अकारण गल्लत करणे होय. नागरीक हक्कासाठी 
झगडणाऱ्या गटांना व्हिएटनामविषयी पुरेशी माहिती 
आहे असे मला वाटत नाही; परराष्ट्र धोरणही त्यांना 
अवगत असेलसे नाही; आणि म्हणूनच त्यात आपली 
विशिष्ट भूमिका आहे असा त्यांनी आग्रह धरण्याचे 
कारण नाही. नाहीतर या देशात वीस कोटी परराष्ट्र 
मंत्री व्हायचे आणि सारे कार्यच वंद पडण्याचा 
अनावस्था प्रसंग यायचा." 

र्‍टाइम, १६ जुले १९६५. 


वीस लाख अमेरिकन्स : 


व्हिएटनाममधीलं परिस्थिती, सुधारण्याचे आधी, 
पुष्कळच विघडणार आहे. व्हिएटकांगने सायगावची 
नाकेवंदी करण्यास सुरवात केल्याची लक्षणे दिसत 
आहेत. आपली गनिमीकाव्याची लढाई त्यांनी 
राजधानीपर्यंत पोचवली आहे. मोकळ्या लढाईत 
पण ट्युमोराँग हे जिल्ह्याचे ठिकाण त्यांनी कावीज 
केले आहे. पावसाळ्याचा फायदा घेऊन व्हिएटकाँग 
जास्त जास्त प्रदेश कावीज करण्याचा प्रयत्न करीत 
आहेत. व प्रत्येक वेळी जंगली प्रदेशात आपल्या 
सैनिकांचे जीव धोक्यात घालण्यास अमेरिकन सेनापती 
तयार नाहीत व ते योग्यही आहे. 


राष्ट्रकुलराष्ट्रांच्या प्रतिनिधीमंडळास भेटण्यास 
हनोइ किवा पेकिंग उत्सुक नाहीत. कारण व्हिएटकाँग 
सैनिकांना पावसाळ्याचा मिळणारा फायदा जास्तीत 
जास्त उठवण्याचा त्यांचा इरादा दिसतो. परंतु दोन्ही 
राजवान्यातून हवामानाच्या पलिकडे विचार करणारे 
मुत्सद्दी असलेच पाहिजेत. उत्तर व्हिएटनामला 
संबंध व्हिएटनाम कम्युनिस्ट राजवटीखाली एकत्र 
करावयाचा आहे. परंतु आज अमेरिका दक्षिण व्हिएट- 
नाममध्ये प्रचंड विमानतळ, बंदरे व रस्ते बांधीत आहे. 
व त्यावरून सध्यापेक्षा कितीतरी मोठे सैन्य तेथे 
उतरविण्याचा अमेरिकेचा मनोदय स्पष्ट होत आहे. 
अद्या परिस्थितीत व्हिएटकांगळा टिकाव धरावयाचा 
असेळ तर उत्तर व्हिएटनामी सैन्याची मदत तर 
त्यांना घ्यावी लागेलच परंतु वेळप्रसंगी चीनी 
सैन्याची मदतही मागावी लागेल. हानोईतील काही 


सार-संकलन 


मुत्सद्यांना तरी ही गोष्ट नको आहे. परंतु उत्तर व्हिए- 
टनाममधील कम्युनिस्टांचे सध्या तीन गट झाले 
असून कोणताही गट आपण पराभूत मनोवृत्तीचे 
आहोत असे दाखवण्यास तयार नाही. 

चिनी परराष्ट्रमंत्री मार्शेळ चेन यी यांना व्हिएट- 
नाममध्ये येणार्‍या वीस लक्ष अमेरिकन सेनेचे काही 


वाटत नसळे तरी पेकिगमध्ये सर्वानाच त्यावद्दल वरे - 


वाटत आहे असे मात्र नाही. चीनचे ध्येय फार मोठे 
आहे. या युद्धात अमेरिकेला नेस्तनावूद करून आणिया- 
खंडातून अमेरिकेला हाकळून्‌ लावणे हा त्यांचा मुख्य 
उद्देश आहे. परंतु व्हिएटनाममध्ये 'उतरणारा प्रत्येक 
उत्तर अमेरिकन सैनिक हा उद्देश सफल होण्यात 
अडचण निर्माण करीत आहे. फार मोठ्या प्रमाणावर 
युद्ध झाल्याखेरीज निदान कोरियन युद्धाएवढे युद्ध 
झाल्याखेरीज हे जमणे अशक्यच आहे आणि कोरियन 
युद्ध तरी चीनने कोठे जिकले ? सध्या उत्तर व्हिएट- 
नामी सैन्याचे मागे राहून अमेरिकेशी अप्रत्यक्ष 
सामना देणे चीनला शकय आहे. परंतु ते फार काळ 
चालेल असे वाटत नाही. अध्यक्ष जॉन्सन यांची 
आक्षियात राहण्याची इच्छा किती प्रवळ आहे याची 
त्यांना कल्पना येऊ लागली असली पाहिजे. चीनी 
कम्युनिस्ट फाजील धाडली नाहीत हे निश्चित ! 


रशियाचे धोरण हानोई किवा पेकिंग पेक्षा जास्त 
लवचिक आहे असा समज होणे साहजिक आहे. परंतु 
रक्षियाला सुद्धा दोन गोष्टी एकदम साधावयाच्या 
आहेत. एका बाजूस त्यांना सहजीवन पाहिजे आहे 
तर दुसर्‍या बाजूस 'स्वातंत्र्य संग्रामाचाही' पुरस्कार 
त्यांना करावयाचा आहे. कोठलीही एक वाजू त्यांना 
उघड उघड घ्यावयाची नाही. परंतु ही परिस्थिती 
फार काळ टिकणार नाही. रशिया कोणती बाजू 
निवडणार, हे त्याची सहजीवनतत्त्वावर किती निष्ठा 
आहे यावर अवलंबून राहील. 

पावसाळा संपेपर्यंत अमेरिका आपले पाय पक्के 
रोवून वसेल असे स्पष्ट दिसत आहे. म्हणूनच काही 
महत्त्वाची ठाणी जिकण्याचा कम्युनिस्टांचा प्रयत्न 
चाळू आहे. उत्तर व्हिएटनामच्या २ २५ व्या तुकडीने 
दक्षिणेत काही दिवसापूर्वी प्रवेश केल्याचे समजलें 
आहे. उत्तरेत सवेत्र सैन्यभरती पण जोरात चाळू 


आहे. अमेरिकेची पुर्ण तयारी होण्याच्या आत एखादी 
तरी मोठी लढाई जिकावी असा त्यांचा इरादा दिसतोः 
परंतु यामुळे अमेरिका फार मोठ्या तऱ्हेच्या सर्वकष 
हवाई हल्ल्यास सुरवात करील अशीही भीती आहेच. 

यातून मार्ग काढण्याचा एक रस्ता म्हणजे हानोईत 
वदल घडवून आणणे. रशियन मुत्सद्दी पडद्याआड 
खटपट करीत आहेत असे वाटते. श्री. कोसीजीन 
यांचे म्हणण्याप्रमाणे सर्व काही हानोईवर अवलंबून 
आहे, पुढच्या दोन महिन्यात अमेरिकेच्या लष्करी 
हाळचाली वाढतील. सध्या व्हिएटकाँगना सायगावच्या 
परिसरातून वाहेर काढण्याचा त्यांचा उद्देश दिसत 
आहे. परंतु महत्त्वाच्या हालचाली दक्षिणेत जोरदार 
लष्करी संघटना निर्माण करण्याच्या उद्देशानेच 
होत आहेत व त्यामुळेच कदाचित हानोईचा हृदयपालट 
होण्याची शक्‍यता आहे. 

-दि इकॉर्नॉमिस्ट, लंडन, ३ जुले१९६५ 

अल्जेसंनंतर : 
कडकड कवि 

मंगळवार ता. २९ जून हा दिवस पेकिगच्यां 
इतिहासात महत्त्वाचा दिवस ठरणार होता. त्या- 
दिवशी दुसऱ्या वांडूंग परिषदेच्या निमित्ताने चाउ- 
एन- लाय हे साम्माज्यवादी अमेरिका व कम्य्‌ूनिझम- 
द्रोही रशिया या दोहोंच्यावर आपफपिरकी व आशिआयी 
नेत्यांसमोर उघड उघड हल्ले चढवणार होते. मॉस्कोला 
ही परिषद म्हणजे आपली परीक्षा वाटत होती कारण 
त्यांच्या उपस्थितीस चीनचा विरोध होता. तर एखादे 
मवाळ राष्ट्र आपली वाजू घेऊन भांडेल अशी अमेरिकेस 
आक्षा वाटत होती. अल्जेसला आफिरकी समाज- 
वादाची तेजःपुंज ज्योत झळकणार होती. परंतु बेन 
वेला यांच्या पदच्युतीमुळे सर्वाचेच वेत फसले. अल्जेसे 
परिषद ५ नोव्हेंबरपर्यंत स्थगित करण्यात आली. 
त्यामुळे परिस्थितीचे पुनर्लोंचन करण्याची सर्वांनाच 
संधि मिळाली. 
तिसरे जग: , 

अल्जेरस॑ परिषदेच्या बोजवार्‍याने तिसर्‍या जगातील 
आपरो-आक्षिआयी ऐक्यातील वाफ निघून गेल्याचे 
उघड झाले. हजर असलेल्या प्रतिनिधीतील भांडणे 
उघड होऊ लागली, तर काळ्या आपिरकेचे जवळ- 
जवळ सर्वेच प्रतिनिधी शेवटी शेवटी गैरहजर होते 
असे दिसून आले. 


६३ 


अनुक्रमणिका व 


नवभारत 


बेन वेंला हे अध्यक्ष नासर यांचे दोस्त. त्यांच्या 
परदच्युतीमुळे कायरो व अल्जेसं यांचे संवंध साहजिकच 
दुरावले. अल्जेसं परिषद भरणार असलेल्या रिकाम्या 
हॉलमध्ये झालेल्या बांव-स्फोटाशी बोमदीन यांचे 
अनुयायांनी इजिप्तचा संबंध जोडला तर इजिप्त- 
मधील वतंमानपत्रांनी बोमदीन यांनाच दोष दिला. 
एकंदरीत अगोदरच विस्कळित झालेले अरव जग 
जास्तच विस्कळित झाले. 

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कम्युनिस्ट चीनला 
चांगळाच धक्का वसला. 'आफिरकेतील परिस्थिती 
क्रांति होण्यास योग्य आहे' या चीनी घोषणेमुळे 
बरीचशी आफिरकी राष्ट्रे चीनवदूळ साशंक झाली 
होती. त्यातच अनेक राष्ट्रांना परिषदेच्या मद्यावर 
पण त्यांनी दुखावले. सिलोन, इथोपिया किवा मोरक्‍्को 
या राष्ट्रांना साम्राज्यवादी कटात सामील झालात 
हे चीनचे म्हणणे अपमानास्पद वाटले याचा परिणाम 
म्हणून कम्युनिस्ट नसलेल्या राष्ट्रांचा एक गट 
आपफिरकेत निर्माण झाला. व पेकिंगळा आपली आशिया 
व आफिरका खंडातील पकड सैल होत आहे की काय 
असे वाट्‌ लागले. 


६४ 


अल्जेसंची परिषद स्थगित होण्याचा रशियावर 
झालेला परिणामपण गुंतागुंतीचा आहे. एका वाजूस 
रशियाविरोधी कारवाया होण्याची शकयता असलेली 
परिषद पुढे ढकलली गेली म्हणून सुटकेचा निश्‍वास 
तर दुसरे वाजूस आपला हस्तक वेन वेला याच्या 
पदच्युतीचा खेद ! बोमदीन यांनी आपल्याला रणि- 
याची मैत्री पाहिजे असली तरी आपण रक्षियन 
प्रचारयंत्र होण्यास तयार होणार नाही हे स्पष्ट 
केले आहे. 


कम्युनिस्ट जगाशी अल्जेरियाचा संघर्ष वाढण्यात 
फरान्सचा फायदा आहे. फ्रेंच मदतीवर अल्जेरियाचे 
अथशास्त्र उभे आहे तर अमेरिकेच्या धान्यामळे 
तेथीळ प्रजेला खायला मिळत आहे. बोमदीन यांचा 
कळ आंतरराष्ट्रीय पत सांभाळण्यापेक्षा आथिक 
परिस्थिती सांभाळण्याकडे सध्या तरी जास्त आहे 
असे वाटते. व त्यामुळे पाठचिमात्त्य जगाचे व अल्जे- 
रिथाचे संवंध सुधारतील असे वाटत आहे. 


न्युयॉंक टाइम्स, ४ जुळे १९६५. 


मराठीचा निकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत हारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२९५6. १९९१. ४९०. ७. 5177______..................._....1..... भारत, 5, 5177 


व्यय > 
पाहणे 
शेतीचे उत्पादन वाढणे ही आपल्या 
देशाची प्रमुख गरज आहे आणि 
त्यासाठी महाराष्ट्र सरकार शकय ते 
सर्द प्रयत्न करून 
शेतकऱ्यांना सहाय्य देत आहे. 
तिसऱ्या योजनेच्या अखेरीस अन्नधान्याचे 
उत्पादन ७८.६ लाख टन होईळ अशी 
अपेक्षा आहे, तर राज्याची अंदाजित गरज 
९२,९ लाख टन आहे. अश्या प्रकार 
1 ळे. क त कट 
तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेर राज्यात १४.२ एक्ष डि 
टन अन्नधान्याची तूट पडेल, म्हणून शेतकऱ्यांनी 
नजीकच्या भविष्यकाळात अन्नधान्याच्या 


धाबतीत राज्य स्वयंपूणे करण्याकरितां 
भ्रधिकाधिक प्रयत्न केळे पाहिजेत. वि 


ऊंस, कापूस व तेलबिया या नगदी विकांच्या 
उत्पादनाच्या कार्यक्रमात वाढ करण्यात आठी आहे, "पू 
त्याचप्रमाणे शेतकऱ्याच्या वाढत्या गरला भागपिण्या- "९ 
साठी सुधारठेळे बरीवियाणें, खते यांचे वाटप करणाऱ्या 
आणि शेतीसाठी कर्ज देणाऱ्या ब्रिकास संघटनांची 
भक्कम पायादर उशारणी करण्यात आली आहे. 


आ ला जोड 


खद किवा धत” क्र 
-पफनंभरकरत : वि>5 
क्ण टर 


